मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


॥॥॥॥॥॥ 


वर्ष ७वे] जुळे १९६४ [ अंक १० 


प्पप्पपफ्प्पप्पफ्प्पॅप्पॅससशस्स्ससकससप्स्प्प्प्प्नन्न ००००/००००४००००००००००--०/०४- €०/---> 


ककनकयनवकनरळक-स कळक ऱ्यककमन्स्यट-सन्क-सककनयकसळककन्पक सक कनकव्ककलकन्क उज्यन्स्क्स्ल्कस्सत लक क 


ध्येयनिष्ठ शिक्षणातून राष्ट्र-बिकास प्रा. प्यारेढाल गोडेळ 
: क्रग्वेदातीळ यातु आणि यातुधान ' डॉ. सदाशिव अं. डांगे 
विज्ञान दृष्टि प्रा. श. द. देशपांडे 
समाजबादाची अल्वेर कामूझुत समीक्षा अनुवादक : मि. वि. मराठे 
संस्कृत: अपेक्षा नि उपेक्षा श्री. ना. बा. मराठे 
रामायणातील तीन आज्ञाभंग प्रा. भी, रा, जाहगीरदार 
संस्कृत काव्याची प्रयोजने ब द्वेतु' : १: श्री. माधव देशपाण्डे 
सांख्यददैनासंबंधी : काही विचार प्रा. नारायणशास्त्री द्रवीड 
श्रद्धांजळी 


वाचकांचा - पत्रव्यवहार - दंतकथा व शास्त्रीय सत्य 
सार-संकलन -- विचारांची वळणे. 


िकक्कककककककककककककककककक 0020000000... 
किनबबिनवि डा 


वार्विक वर्गणी ९ रु. ] [ किरकोळ अंक १ रु. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राह्षपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


- अंक दहावा १९६४ 


( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संप्रादक-मंडळ 
प्रा. वि. म. वेडेकर--- प्रा. गोवधैन पार्राख का. संपादक 


क्कक्क्ककककककककककककककककतानककाका 330110 तीची 


ध्येयनिष्ठ शिक्षणातून राष्ट्र-विकास प्रा. प्यारेाळ गोददेल १--१० 
: क्ग्वेदातील यातु आणि यातुधान डॉ. सदाशिव अं. डांगे १२-१६ 
विज्ञान दृष्टि प्रा, शा. द. देशपांडे “१७-२४ 
समाजवादाची अल्वेर कामूकृत समीक्षा अनुवादक : मि. वि, मराठे २५-३२ 
संस्कृतः अपेक्षा नि उपेक्षा श्री. ना. बा. मराठे २३-१७ 
रामायणातील तीन आज्ञाभंग | प्रा. मी. रा. जाहगीरदार ३८-४४ 
: संस्कृत काव्याची प्रयोजने ब द्देतु : १ : श्री. माधव देशपाण्डे . ४९-५१ 
सांख्यदशेनासंबंधी : काही विचार प्रा, नारायणशास्त्री द्रवीड ५२-५७ 
: श्रद्धांजली - ५८-५९ 
बाचकांचा-पत्रव्यबहार- दंतकथा व शास्त्रीय सत्य होमर 
सार-संकलन-- विचारांची वळणे, ६३-६४ 


वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 
हे मासिक श्री. म. शां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, घाई येथे छापून प्रा, वि. म. घेडेकर 
यांनी प्राक्षपाठशाळामंडळ वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केळे 

१ संपादकीय : कार्येकारी संपादक, ' नवभारत म्रासिक, 
५ गणेश भुबन? २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यबस्थापक, ' नबभारत ? मासिक, 
€,० प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. वा. वि. कोनकर 
१८८ एफू, भीमराबबाडी, मुंबई २ 
फोन नं. २३५५४ 


पत्रव्यवहाराचा पत्ता : 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राक्पाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. प्यारेलाळ गोहेळ 


ध्येयानेष्ठ शिक्षणातून राष्ट-विकास 


( युवकांच्या शक्तीचा राष्ट्र-कार्यास उपयोग ) 


भारतीय जीवनपद्धतीच्या संचित जीबनमूल्यांचे 
जतन करून आधुनिक लोकशाही जीवनपद्धति प्रस्था- 
पित करण्याचे कार्य लोकशिक्षणाऱशिवाय होऊ राकणार 
नाही, स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणाकडे त्या दृष्टीने 
मुळीच लक्ष दिळे गेळे नाही असे दुःखाने म्हणावे 
लागते. इंग्रजांचे शासन व त्यांची सत्ता गेली परंतु 
शिक्षणपद्धति मात्र गेली नाही, मनुष्याच्या व्यक्ति- 
त्वाची घडण शिक्षणाने होते. तीच जर अपरिपक्क 
असेल तर लोकद्याही. जीवन पद्धति प्रस्थापित होणे 
अदाक्य आहे. त्या दृष्टीने देज्ातील युवकांनी किंवा 
विद्यार्थ्यानी आजच्या परिस्थितीत कोणती दृष्टी व 
कोणता कार्यक्रम हाती घ्यावयास पाहिजे याविषयी 
थोडक्यात विचार करावयाचा आहे. महाराष्ट्र सर- 
कारचे संकल्पित यूथ-वेल्फेअर बोड या विचाराची 
दखल घेईल तर महाराष्ट्रात बऱ्याच प्रमाणात समाज- 
जाग्रति व नवचेतन्य निर्माण होऊ दाकेल 


स्वयंग्रेरणेची आबऱ्यकता 

अमेरिकेतील भारताचे राजदूत श्री. चेस्टर बाउलस 
यांच्या १७७ घाबाऱ0०्ट ०! 80७ 80०0९४! या 
पुस्तकांत त्यांनी आशिया. आफ्रिका व लॅरिन अमे- 
रिका इ्यादि अविकसित ब अधविकसित देद्यापुढील 
प्रमु्व समस्यांचे दिग्दर्शन करून त्य.वर काही उपाय 
सुचविळे आहेत. लोकशाही - जोवनपद्धति अंगीकार- 
लेल्या देशातीळ कोणत्या वाजीकडे प्रामुख्याने लक्ष 
द्याबयास पाहिजे, याविषयी चर्चा करीत असता त्यात 
पाच उपाय सुचविले आहेत. भारतातील शिक्षणाचा व 
प्रामुख्याने देाकार्यात युवकांच्या शक्तीचा उपयोग 
करून घेण्याच्या प्रश्नाविषयी बिचार करताना त्यापेकी 
दोन बाबी महत्वाच्या वाटतात. 


(१) देशकार्यात व्यक्तीने स्वयंप्रेरणेने कार्य करण 


, 'घ तसे करण्यास दुसऱ्यांना प्रदत्त करण्यासाठी परि- 
_ स्थिति निर्माण करणे. 


न, भा. १ 


(२) राष्ट्राच्या विकासकार्यात संघटितपणे कार्य 
करण्यासाठी जनता ब त्यांच्या पुढाऱ्यात एकसूत्रता 
असणे आवरयक आहे. 

वरील दोन्ही बात्री नागरिकांच्या स्वयंप्रेरणेवर (11- 
॥&[ए९) अवलंबून आहेत. ही प्रेरणा जीवन-रिक्षणा- 
शिवाय निर्माण होणे दाक्य नाही. शिक्षणाचा विचार या 
ठिकाणी लोकशाही जीवनपद्धतीच्या संदर्भात करावयाचा 
असल्यामुळे रशिया सारख्या एकपक्षीय हुकूमशाही 
राष्ट्रातील शैक्षणिक विकासाचा मुद्दा येथे उपस्थित 
होत नाही. आजचे शिक्षण व शिक्षणपद्धति नागरिकात 
राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्व निर्माण करू शकणार नाही याविषयी 
दुमत होणार नाही, कारण या ज्वलन्त प्रश्नाविषयी 
सामान्य माणसापासून राष्ट्रपति पर्यंत सर्वानी आपापले 
मनोगत व्यक्त केळे आहे आणि करीत आहेत. चीनच्या 
आक्रमणामुळे जागृतीची एक लाट निर्माण झाली. 
त्या आक्रमणाची चिकित्सा करीत असता हे स्पष्ट 
झाले की ही आपत्ति म्हणज दोन भिन्न विचारप्रगालींचा 
संघष होय. आक्रमणास तोड देण्यासाठी केवळ सुदृढ 
अशी संरक्षण फळी निर्माण करून भागणार नाही तर 
आम्हाला निश्चित स्पष्ट व राष्ट्रसमान स्वातंत्र्य टिकवून 
ठेवणारी बिचारप्रणालीही निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. 
माझ्या मते शिक्षण असे असावे की ज्याचा परिणाम 
म्हणून अद्यी विचारप्रणाली निर्माण होइल, 

गांधीजींच्या जीवन-शिक्षणाचा किंबा नई-तालीम 
दिक्षण पद्धतीचा मी येथे बिचार करण्याचे मुद्दाम 
टाळतो. गांधीप्रणीतशिक्षणपद्धति अमलात आणण्या- 
साठी जी देशव्यापी समान विचार ब आचाराची व 
देवासेवेचे कंकण बांधलेली निस्वार्थी मनोवृत्तने कार्य 
करणारी मंडळी पाहिजे ती आज उपलब्ध नाही. 
स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेली ही पोकळी भरून 
निघालेली नाही. 

प्राचीन काळी विद्येच्या क्षेत्रात आढळून येणारा 
आध्यात्मिकतेचा त्रिचारही येथ करावयाचा नाही. विद्या 


ि नवभारत 


व अविद्येच्या सुभेळाने संपूण विद्येची आराधना करणेव 
आजच्या समाजजीवनात एक स्वमन साकार करण्यासाठी 
लागणारी तितिक्षा, सहिष्णुता व सामूहिक जीबनपद्धतीस 
आवद्यक असलेली ध्येय-दृष्टि निर्माण व्हावयाची आहे. 
भारतीय चिंतनाचा प्रमाव पाश्चात्य विचारप्रणालीच्या 
आक्रमणामुळे पुसट झाला, अश परिस्थितीत देखील 
प्राचीन चिंतन व विचारांचे महत्व मात्र कमी होत 
नाही. त्या ध्येयाप्रत आम्हास जाणे भाग आहे, 


पूर्व प्राथमिक-प्राथमिक शिक्षण व छाननीकरण 
शिक्षणाचे प्रामुख्याने चार विभाग पडतात, पूर्व- 
प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व विश्वविद्यालयीन 
शिक्षणपिकी प्रथम तीन विभागांचा फक्त निढेंश करून 
युबकांच्या जीबनाशी संजेधित विश्वविद्यालयीन शिक्ष- 
णाचा साकल्याने विचार करावयाचा आहे. 
प्राथमिक-शिक्षण क्रमात येणारी मुलेही ७ ते १३ 
वर्षे बयाची असतात, त्यांचे जीवनावर वातावरणाचा 


अधिक परिणाम होतो. त्या प्रभावात ते जे शिकतात. 


तेच मूलगामी ठरते. त्या दृष्टीने अशा विद्यार्थ्यांना 
स्वच्छतेचे; विविध खेळांचे संगीतनृत्यादींचे शिक्षण 
दिले गेळे पाहिजे. औंधच्या महाराजानी एका योजने- 
द्वारे प्रत्येक गावात एक स्वच्छ होद तयार करवून अशा 
मुलांना सान व सूर्यनमस्कार घालण्याविषयी सक्तीचे 
नियम केले होते. याशिवाय इतर कार्यात त्यांचा उपयोग 
करून घेणे त्यांच्यावर निव्वळ जुलूम होईल, 

प्राथमिक शिक्षणाची समस्या प्रमुख आहे. त्यास 
प्राधान्य देण्याची अत्यंत आवडयकता आहे या प्रश्नांचा 
विचार स्वतंत्रपणेच होऊ शकेल, येथे एवढेच नमूद 
कराबेसे बाटते की र्‍या बयोमर्यादेच्या मुलांना शिक- 
विण्यासाठी मॉटेसरी किंबा तत्सम पद्धतीच्या प्रशिक्षणा- 
तून तयार झालेल्या दिक्षण-वर्गाकडूनच शिक्षण 
देण्यात यावे ब त्यानंतर प्राथमिक शिक्षणात प्रामु- 
ख्याने बरील विषयांना अधिक प्राधान्य देण्यात यावे. 
पूर्व-प्राथमिक ब प्राथमिक शिक्षण यात एकसूत्रता 
असावी ब या विभागासाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे 
जाळे सर्वत्र निर्माण करण्यात यावे. सामान्य नागरि- 
कांची मुलांना शाळेत पाठविण्याची तयारी ( विशेषतः 


खेड्यात ), शिक्षकवर्गाची आर्थिक ब सामाजिक्र परि-. 


स्थिति, बाल-मानसश्यास्रीय अध्ययनातील प्रगतीचा 


> 


अनुक्रमणिका 


प्रत्यक्ष उपयोग वगेरे अनेक प्रश्न या संदर्भात निर्माण 
होतात परंतु त्यांचा येथे विचार करावयाचा नाही. 

माध्यमिक शिक्षणाचा प्रभ्ही विशाल आहे व 
त्यास अत्यंत सावधगिरीने परंतु संयमाने हाताळण्याची 
आवडयकता आहे, शिक्षणाच्या ' लांत्री ? ' सूंदी'चा 
विचार अधिक महत्वाचा झाला आहे, म्हणूनच 
स्वाभाविकपणे खोलीचा विचार झाला नाही, पू्वे-प्राथ- 
मिक, प्राथमिक ब माध्यमिक शिक्षणाबरच विश्व- 
विद्यालयीन शिक्षणाचा कस अवलंबून आहे. दुर्देवाने 
“ आधी कळत व मग पाया ” अशी आमची आज 
गति आहे तेव्हा या गतीची दिशा बदलण्याचे अत्यंत 
महत्वाचे असे ऐतिहासिक कार्य करण्याची आज गरज 
आहे. 

माध्यमिक शिक्षणाविषयी याठिकाणी विचार 
कराबयाचा नाही, तो एक स्वतंत्र विषय होऊ शकेल, 
मान्यमिक शिक्षणाविषयी एक महत्वाची बाबर करणे 
आवड्यक आहे ती म्हणजे माध्यमिक व विश्वविद्या- 
लयीन शिक्षणात एकसूत्रता आणणे ही होय, लोक- 
शाहीत सर्वाना संधि देणे ही बाब तात्विक ब सामाजिक 
दृष्ट्या जरी महत्वाची असली तरी मनुष्याचे गुणमापन 
करणारी शिक्षणपद्धति शास्त्रीयतत्वावर आधारित असगे 
आव्यक असल्यामुळे व्यक्तीच्या गुणशक्ती आदींचे 
वर्गीकरण करून तदनुसार कार्यक्रम ठेवणे आवइयक 
आहे व म्हणून माध्यामिक शिक्षण पूणे करणाऱ्या सर्व 
विद्यार्थ्यांनी विश्चविद्यालयी न शिक्षण घेणे शेक्षणिक दृष्ट्या 
कितपत योग्य होईल हा महत्वाचा प्र्न येथे उपस्थित 
होतो. माझ्या मते माध्यमिक शिक्षणाच्या अन्तिम 
वर्षापर्यत खालील निरीक्षण करणे महत्वाचे आहे. 


(१) विद्याथ्यांची सहजप्रश्वत्ति ब कार्यकुशलता 
कोणत्या विषयाकडे आहे याची नोंद. एस, 
एस, सी, किंवा तत्सम परीक्षा पद्धतीत 
माखिक परीक्षेस स्थान देण्यात यावे. 

(२) माध्यमिक शिक्षण पूण झालेल्या सर्व 
विद्यार्थ्यांसाठी मागदर्शन व निरीक्षणे 
पद्धतीवर आधारलेला १ ॥, ९ महिन्याचा 
अभ्यासक्रम सुरू करावा, 

(३) बरील मागंदर्रांन व 
अभ्यासक्रमातून 


निरीक्षणपद्धतीच्या 
विद्याथ्यांची 


छाननी 


ध्येयनिष्ट शिक्षणातून राष्टू-विकास 


( 1110191०01 ) प्रामुख्याने तीन विभा- 
गात करण्यात यावी. 
(अ) विशिष्ट विषयातील नेपुण्य व सहजप्रश्रत्ति 
असलेले विद्यार्थी, 
(व) ललितकलांच्या क्षेत्रात उपजतप्रद्रत्ति असलेले 
विद्यार्थी. 
(क) विभिन्न व्यवसायात उपयुक्त ठरणोरे विद्या थी, 
८ अ? वर्गातीळ विद्यार्थ्यांसाठीच विश्वविद्यालयीन 
शिक्षणक्रम असावा आणि 'व? व “क? साठी अनुक्रम 
ललितकलाकेन्द्र व सहा ते बारा महिन्याचा विभिन्न 
व्यवसायाचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात यावा, वरील 
प्रकारची छाननी करणे विश्वविद्यालयीन शिक्षणाचा दर्जा 
वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. आज अक्रा 
प्रकारचा निणय घेगे अत्यंत आवदयक होऊन बसले 
आहे. शिवाय सामान्य व्यवसायासाठी लागणारी कार्य- 
कुशलता व विविध क्षेत्रात स्वयंप्रेरणेने उतरण्याची 
प्रवृत्ति या निणयापुळे निर्माण होईल. 
छाननीकरणामुळे ( 1111791०00 ) अनेक मते, प्रश्न 
निर्माण होतीळ याची कल्पना असूनही हा निर्णय 
महत्त्वाचा वाटतो. कारण मनुष्यशक्ति, पैसा व 
काळाचा दुरुपयोग होणे, यामुळे थांबेल व शिक्षण हे 
फक्त प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नसून जीवनाच्या 
समस्या सोडविण्यास व व्यक्तीस कार्यप्रण करण्यास 
उपयुक्त असते असा विश्वास समाजात निर्माण होईल. 


प्रादेशिक विद्यापीठांची आबऱयकता 

विश्वविद्यालयीन शिक्षणापासून युवकाना राष्ट्रकार्यास 
उद्यक्त करणारी प्रत्रृत्ति निर्माण कशी करता येईल या 
विषयी निश्चित भूमिका मांडाबयाची आहे. परंतु 
त्या आधी प्रादेशिक विद्यापीठांच्या योजनेचा विचार 
महच्बाचा वाटतो. 

भारतासारख्या अर्ध विकसित देशात आर्थिक 
प्रश्नाबरोबर्च जाति, धम, संप्रदाय व भाषा इ. 
सारखे' प्रश्न आ वासून उभे आहे. बिबिधतेतून लोक- 
शाही मार्गाने भारतीय एकात्मकता साधण्याचे ऐति- 
हासिक कार्य आम्हास कराबयाचे आहे, ही एकात्मकता 
प्रादेशिक समस्यांच्या सोडबणुकीबर अवलंबून राहील 
साधन म्हणून शिक्षणाचा उपयोग होऊ राकतो. शिक्ष- 
णाचा प्रचार ब प्रसार करीत असता प्रादेशिक दूकाइ 


दृष्टिसमोर ठेवून सामंजस्थ निर्माण करण्याचा प्रयत्न 
झाला पाहिजे, 
मुंबई पुण सारख्या शहरांचे प्रश्न व औरंगाबाद बीड 
सारख्या शहरांचे सामाजिक व शैक्षणिक प्रश्न परस्पराहून 
मिन्न आहेत. तेव्हा जे शिक्षण आम्ही देऊ ते प्रादेशिक 
समस्यांचे निराकरण करणारे व तेथील उपलब्ध साधनांनी 
समृद्धीकडे नेणारे असले पाहिजे, त्यासाठी विशिष्ट 
प्रदेशाची सामाजिक, आर्थिक, भाषाविषयक व सांस्क- 
तिक वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन विद्यापीठांच्या शिक्षणात 
कमी अधिक प्रमाणात बदल केळे पाहिजेत, अमेरिकेतील 
प्रादेशिक विद्यापीठांचे उदाहरण मार्गदर्दाक ठरू रांकेळ 
मराठबाडा विद्यापीठाकडे त्या दृष्टीने पाहिल्यास 
अनेक बदल अपरिहार्य ठरतील. अद्या प्रकारे प्रादेशिक 
वेरिष्ट्य विद्यापीठात प्रतिव्रिंबित झाली पाहिजेत, 
प्रचलित शिक्षणात नवीन दृष्टि 
आज अस्तित्वात असलेल्या शिक्षणाच्या व शिक्षण 
पद्धतीच्या संदर्भात काही करता येणे शक्‍य आहे 
काय १? आजच्या शिक्षणाचे ज़ स्वरूप आहे त्यास 

दा।प्रकारे ध्येग्राप्रत नेता येईल ? त्वरित कोणते बदल 
करणे आवरयक आहे इत्यादि प्रश्नांचा विचार करा- 
वयाचा आहे, 

वरील प्रश्नांचा विचार करीत असता प्रामुख्याने 

खालील तीन मुद्यांचा विचार करून काही प्रत्यक्ष 
कार्यक्रम पुढे ठवग्याचा प्रयत्न आहे. 

(२१) दिक्षणाचा विचार स्वतंत्रपणे (11 18०- 
190०9 ) होऊ दाकणार नाही. लोकशाही 
जीवनपद्धतीच्या संदर्भात त्याचा बिचार 
झाला पाहिजे 

(२) सत्ताकेन्द्रित लोकांच्या किंबा पक्षसंघटकांच्या 
हातात शिक्षण संस्था असूच नयेत. 
शैक्षणिक समस्या व्यक्तिनिरपेक्ष आहे, 

(२) युवकांच्या विविध दाक्तींचा राष्ट्रकार्यात 
उपयोग, या तत्बांचा उपयोग आजच्या 
प्रचलित शिक्षणाला अधिक मूलगामी 
व॒ जीवनामिमुख्व बनविण्यासाठी होऊ 
शकतो, जगात संपूण मांगल्य ब सुस्थिरता 
करण्याची जी दाक्ति भारतीय चिंतनात आहे 
त्याचा आम्ही फक्त संदर्भादाखळ उल्लेस्ब 


संगणकीकृत 


नबभारत 


करू शकतो. प्रत्यक्ष आचरणाने उदाहरण 
घालून देण्याची क्षमता आमच्यात नाही. 


(१) लोकशाही संदर्भात 
शैक्षणिक प्रश्नांचा विचार 

स्वतंत्र जगात शेक्षणिक्र'तत्वे मानवी जीवनमृल्यातून 
निर्माण होत असतात ही व्यक्तिनिरपक्ष तत्वे संपूण 
मानव समाजाच्या विकासशीळ जीवनाला कालानुरूप 
स्वरूप देऊन उत्तरोत्तर विकसित होत जातात. लोक 
शाही जीवनपद्धतीतं शिक्षण, समाज जीवनाच्या सर्वी- 
गात स्पर्श करणारे असेल तरच सामूहिक कल्याण साधता 
येईल. जसे शिक्षण असेल त्यास अनुसरूनच समाज- 
शास्त्र व राज्यशास्त्र निर्माण होइल, ज्यासनाच्या चाको. 
रीतून निर्माण झालेळे व्यक्तिवादी शिक्षण सामूहिक 
कल्याण व राष्ट्रीय चारित्य निर्माणं करू दाकणार नाही. 
भारतातील शिक्षणपद्धतीचा वचार या दृष्टिकोणातून 
केला गेला पाहिजे. 

आज आमच्या देशात आर्थिक दारिद्यामुळे अनेक 
सामाजिक विकार निर्माण झालेल आहेत. प्रत्येक 
व्यक्तीची क्रिया फायदा-नुकसानीच्या संदर्भात केली 
जाते. शिक्षण संस्थांना दुकानाचे स्वरूप आले आहे 
ते याच अर्थाने. दारिद्याव्यतिरिक्त, सदो शिक्षण 
पद्धति, दूषित राजकीय वातावरण व परंपरागत 
चालत आलेली संकुचित जीवन दृष्टि इ. कारणामुळे 
ध्येय दृष्टि, स्वार्थ त्याग व सामाजिक हित साधण्याची 
प्रत्ति निर्माण होऊ शकत नाही. लोकशाही जीबनात 
या गुणांची नितांत आवरयकता आहे. 

सामाजिक सदोषतेमुळे शैक्षणिक बिकास होत नाही. 
ब सदोष दिक्षणामुळे समाजविकास साधणे शक्‍य 
नाही असा हा पेच आमच्यापुढे आहे. या बिकट 
समस्थेतून मार्ग काढाबयाचा म्हणजे विशिष्ट ध्येयाने 
प्रेरित होऊन शक्‍य तो शौक्षणिक क्षेत्र स्वतंत्र ठेवून 
उपल्ध मनुष्यशक्ति व साधनाद्वारे शिक्षणाचा विकास 
साधणे आवदयक आहे. 

भारतात ८० टक्के समाज ग्रामीण भागात राहतो. 
मुंबई पुणे म्हणज महाराष्ट्र नव्हे. ग्रामीण मागात बसत 
असलेल्या समाजातून नवे नेतृत्व उदयास येण्यासाठी 
नबीन दृष्टी, उत्साह व स्वयेप्रेणा तेथील समाजात 
निर्माग झाळी पाहिजे, २० टक्के लोकांनी ८० टक्क 


अनुक्रमणिका 


लोकांवर शासन करावे ही लोकशाही नाही. हे ग्रामीण 
नेतृत्व तयार करण हा आमच्यापुढील मुख्य प्रश्न आहे. 
आज शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार हत गतीने होत असून 
जिल्ह्या जिल्ह्याटून, ताटुक्‍या ताढुक्‍यातून विद्यालये व 
महाविद्यालये उदयास येत आहेत. अषा ग्रामीण भागा- 
तीळ या शिक्षणसंस्था नवे नेतृत्व निर्माण करण्यास 
कार्यक्षम वनविणे आवद्यक आहे. नव्या नेतृत्वाचा विचार 
करताना फक्त राजकीय दृष्टि समोर ठेवून चालणार नाही, 
राजकीय ज्ञाग्रति बरोबरच वुद्धिनिष्ठ विचारप्रगाली, राष्ट्रीय 
समस्याची समरसता व सांस्कृतिक मूल्याचा अंगीकार 
इ. वाब्रींनाही महत्व आहे. अद्या प्रकारचे विविध 
परंतु मूलगामी राष्ट्रीय चारिश्य निर्माण होणे नव्या नेतू- 
त्वात अन्तर्थूत आहे. 

ग्रामीण समाजातून नवे नेतृत्व निर्माण करण्याची 
जब्नाजदारी तेथील स्थानिक शिक्षणसंस्थांवर आहे. 
ग्रामीण नेतृत्वाविषयी नियोजनमेडळाचे उपाध्यक्ष 
श्री, अशोक मेहता यांचे विचार अधिक उट्चोधक 
ठरतील ते म्हणतात, 

07९: 80 ७९1७61६ ०! 1)वे७/8 ])0॥1]1- 
01 11४68 11 12९ शय ु९8 घत 018 ताग 
९७ 16 8]] ७ 016 ग 0091'901४8 ॥॥॥६ 
एप] ]९७त९'5 810] 06 पव्यांगशत, निल्प 
18 ८0 0९ १0126 १ ॥॥९७ ७७8 ७1508 ४६० 
तीगते पला 16६१९ 18 15 116 101०) 8011001353 
७1 811811 पप टगा९्2टु७७, 1 म्पाशा 
४०१5 ६४68९ 110९5 80001१ ०९९००७९ ढप]- 
एपिःच] प01(8 7९0७७ 1111161708 ४0 10) 
8९ & 1९11918501108 111 णाऱ्या] 1818, 936 
पटी 01 ०पाः 1818 १७७९॥१७ 0 एप] 
10917९ 7॥टप]७1]9 (18 ००५१1 प 
1)९५९1०010616 ॥"०]९७(, 

_ श्री, अशोक मेहतांच्या वक्तव्यावरून आमच्या 
व क माडलेळे विचार या संदर्भात 
विशेष महत्वाचे वाटतात, रा 

करण्याची प्रव्रत्ति लो 

प्रहरत्तीचा उगम शिक्षण-संस्था 
म्हणून लोकशाही जीवनपद्धती 

गाचा विचार झाला पाहिजे. 


ल 


"करखगघरचिछजसञ, र 
नटी ४तलायदध 
पॅफबशपळररनश 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ध्येयनिष्ट शिक्षणातून राष्टू-विकास 


शिक्षणात जीवनामिमुखता 

प्रचलित शिक्षण संस्था नेवे नेतृत्व निर्माण कर- 
ण्यास किंवा समाजवबिकासाळा नवीन प्रेरणा देण्यास 
सक्षम होण्यासाठी त्या संस्थांच्या रोक्षणिक-कार्यांचा 
प्रत्यक्ष समाजजीवनाशी संत्रंध प्रस्थापित होणे आव- 
इ्यक आहे. समाजाच्या विकासाच्या दिशेने त्याचा 
प्रवाह प्रवाहित करणे लोकशाही जीवनात आवद्यक 
आहे. विखरटेली ही समाजाची शाक्ति कार्यप्रवण 
करण्यासाठी शाळा व महाविद्यालयात शिकणाऱ्या 
हजारो तरुणांचा संत्रेध केवळ वर्गांत मिळणाऱ्या 
पुस्तकी ज्ञानाशी न राहता समाजजीवनाच्या प्रत्यक्ष 
देनंदिन कार्याशी निगडित राहणे अगत्याचे आहे. 


शिक्षण हे जीवनाभिसुख व्हावयाचे असल्यास बुद्धि व' 


कार्य-शक्ति या दोघांचा योग्य उपयोग प्रत्यक्ष कार्यात 
करवून घेण्यात आला पाहिजे, शिक्षण ब समाज-जीवन 
या दोघात निर्माण झाढेली अलिप्तता नष्ट होऊन जग- 
ण्याच्या प्रक्रिवितून खऱ्या ज्ञानाची निर्मिति झाल्या- 
शिवाय स्वयेप्रेरणा ब त्यागभावना ,निर्माण होणार नाही. 
शाळा कॉलेजात विविध ज्ञानक्याखेतून जे ज्ञान 
दिले जाते त्याचा उद्देश्य जीवनात त्या त्या क्षेत्रातील 
प्रश्न सोडविण्यासाठी आहे ही भावना नष्टप्राय झालेली 
असून परीक्षांच्या दुष्ट चक्तातून ठोकताळ्याच्या आधारे 
कशी सोडवणूक करून घेता येईल याचाच बिचार प्रथम 
केला जातो. अद्या परीक्षेच्या तंत्रातून व स्मरण- 
शक्तीच्या मंत्रातन शिक्षणाचा आमास निर्माण होत 
असून त्या पायी कोट्यवधी रुपये व युवक-शक्तींचा 
दुरुपयोग होत आहे. 
दषित बाताबरणापासून 
पजेक ख्या या क्षेत्राची मुक्तता 
स्वातंत्र्यप्रासतिनेतर विधायक कार्ये करण्याची परं- 
परा नष्ट झाली. अनुभवी वब कळकळ असणोरे बरेच 
लोक सरकारात काम करू लागल्यामुळे समाजाच्या 
सवीगाला सदोदित जागृत ठेवील असा विधायक कार्य 
करणारा वग लुप्त होऊन सरकार व जनता यातील दुवा 
नाहीसा झाला, निर्माण झालेल्या या पोकळीमुळे 
विधायक कार्याची वास्तवबादी दृष्टि नष्ट होऊन सत्ता 
व संपत्तीची, आकषेणे निर्माण झाली. 
शैक्षणिक वाताबरण यामुळे दूष्रित झाले. विद्यालये 
किंवा महाविद्याल्ये काढून फार थोड्या काळात 


शिक्षणतज्ञ किंवा विधायक कार्यकर्ता बनणे फा 
राहिले नाही. आपल्या मूळ राजकीय जी 
म्हणून शिक्षणसस्थाचा विचार होऊ अ 
रा्रातच नव्हे तर मारतात देग्वील सहि 


त्यामुळे दूषित राजकारणाचा 
पवित्र क्षेत्रात सुरू झाला, संस्था चाच 
केवळ शिक्षण-विकासाची कामे *% 
राजकीय प्रतिष्ठेला पुष्टि आणण्यास 
उपयोग करून घेऊ लागली. या परि तू. ज्या 
दिक्षण किंवा प्राव्यापक वर्गावर नः्या पिढीचे भवितव्य .. 
अवलंबून आहे अद्यांचे जीवन हे असुरक्षित व परव- 
लंत्री बनळे आर्थिक अस्थिरता त्यातून निर्माण झाली. 
असमाधानी व असुरक्षित शिक्षक समाजाचे नवे 
नेतृत्व कसे निर्माण करू शकेल, 

शिक्षणसंस्थांना लागलेल्या या रोगाचे निदान 

करून उदाय सुचविणे हा आमच्या पुढील गंभीर प्रश्न 
आहे. दूषित सत्तास्प्धाच्या या चक्रातून व्यक्तिनिर- 
पेक्ष दैक्षणिक तत्त्वावर आधारलेल्या ज्ञान प्रसार कर- 
णाऱ्या संस्था निर्माण करावयाच्या असल्यास खालील 
सूचनांचा बिचार करणे योग्य ठरेल. 

(१ ) शिक्षणसंस्था प्रामुख्याने शिक्षकानीच चाल- 
बाब्या, | 

(२) शिक्षण हे विधायक कार्य समजून सर्व 
विचाराच्या लोकानी ह्यास मदत करावी, 

(२ ) शिक्षण संस्थांना कायम स्वरूपाचे आर्थिक 
स्थेर्य प्रास होण्यासाठी सरकारने शिक्षण कर 
सुरू करावा. 

(४) शिक्षणसंस्थांची योग्यायोग्यता ठरविण्यासाठी 
तटस्थ शिक्षण-तज्ञाची नियुक्ति करावी. 

वरील उपायांनी संस्थातील दूषित वातावरण निवळ- 

ण्यास मदत होईल, व त्याकडे पाहण्याचा विधायक 
दृष्टिकोण निर्माण होईल, 
(३) तरुणाच्या शक्तीचा - 
राष्ट्रकायीसाठी उपयोग 
(अ) वरीळ सदोषतेचे निराकरण झाल्यास 
आजच्या प्रचलित शिक्षणाला जीवनाभिमृस्त बनविणे 
ब युवकाच्या बुद्धि-शक्ति-उत्साह आदींचा उपयोग 


नवभारत: 


करून घेणे सुळम होईल, खऱ्या लोकशाहीत नागरि- 


कांच्या व्यक्तित्वाचा विकास साधणे प्रमुम्व ध्येय असले 
पाहिजे. व्यक्तित्वाचा विकास मनुष्याचा कार्यशक्तीतून 
होणे आवरयक आहे. ही कार्यद्यक्ती समाजाभिमुख 
असली तस्च व्यक्ति व समाज या दोहोत संघर्ष न 
होता परस्परांच्या सहकार्याने दोघांचा विकास होत 
राहील, ब्याक्ति व समाजाच्या अभिन्नत्वातून जी 
राष्ट्रीय शक्ति जन्माला येते ती शक्ति लोकशाहीचा 
प्राण आहे. ही शक्ति खऱ्या संस्कारातून व विधायक 
कार्यातून निर्माण होत असते. 

थ्युवकांना सुसंस्कारित व कार्यप्रवण करून त्यांच्या 
राष्ट्रशक्तीचा आविष्कार करून घेण्याचे सवे श्रेय शिक्ष- 
कावर अवलंबून आहे. शाळा कॅलिजातील शिक्षकांची 
आजची स्थिती, मनोव्वृत्ती व विचारप्रणाली ध्यानात 
घेता असे काही सक्रिय कार्य होऊ दाकेल याविषयी 
शांका घेण्यास बरीच जागा आहे. यावर उपाय म्हणून 
काही नियमांचा विचार करणे अगत्याचे वाटते, 

(१) माध्यमिक उपक्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या 
शिक्षकांना केवळ शेक्षणिक पदवी असून भागणार नाही 
तर जीवनाच्या संदर्भातून विशिष्ट विषय'कसा शिकवावा 
यासाठी त्याना थोड्या अवधीचे प्रशिक्षण देण्यात यावे, 

(२) विभिन्न विद्यापीठातील शिक्षकांची परस्परात 
देवाण घेवाण करण्याचा प्रधात असावा. 

(३) शिक्षक, विद्यार्थी, व पालक या तिन्ही घट- 
कांना परस्पराशी जवळ आणील अक्शा कार्यक्रमाला 
अग्रस्थान द्यावे. 

(४) विशिष्ट विषयात नेपुण्य ( 8९०॥1128- 
८०) ) आवदयक असले तरी त्यातील सदोषता दृष्टि- 
आड करता येणार नाही, म्हणून सामान्य ज्ञानाची 
विदिष्ट पातळी असणे प्रत्येकास आवद्यक आहे. 

_ (७५) दिक्षकांच्या अध्ययन व अध्यापन कार्यात 
त्याच्या शोध-कार्याच्या प्रगतीची नोंद घेऊन त्यास 
प्रोत्साहन देण्यासाठी विद्यापीठाकडून सवलती देण्यात 
याव्या, 

विशिष्ट श्ञानशाखेचा सूक्ष्म अम्यास वैज्ञानिक 
थुगात आवदयक असला तरी स्थूळ ज्ञानाकडून सूक्ष्म 
ज्ञानाकडे घेऊन जाणारी शिक्षणपद्धती असावी, त्या 
दृष्टीने शिक्षकांची योग्यता सामान्य श्यासकीय अधि- 
काऱ्यापेक्षा विशिष्ट प्रकारची असणे आवद्यक आहे. 


अनुक्रमणिका 


वरील उपायांनी शिक्षकवर्गातील ती योग्यता येण्यास 
मदत होईल. नव्या नेतृत्वास आवरयक असणारी कार्य- 
प्रवणता ब उत्साह ज्याच्यापासून निर्माण होणार आहे 
त्यांनी स्वतः आवदयक योग्यता दाखवून देणे क्रम- 
प्राप्त आहे. क 

वरील उपायांनी निर्माण होणारे बातावरण शिक्षणाला 
जीवनामिमुख्व बनविण्यास उपयुक्त होईल परंतु त्यामुळे 
फक्त उपयुक्ततावादच सिद्ध होईल. प्राचीन भारताच्या 
संचित आध्यात्मिक जीवनमूल्यांचा विचार यात केला 
गेला नाही. खरेपाहतां विद्या ( अध्यात्म ) व अविद्या 
( व्यावहारिकशञान ) याच्या संयुक्त विचारानेच संपूर्ण 
ज्ञानसाधना सिद्ध होते. विज्ञानाच्या विशिष्ट विकाराने 
व सामृहिकविकाराच्या आवदयकतेमुळे अध्यात्माचा 
विचार प्रत्यक्ष जीवनपद्धतीत कसा आणता येईल हा 
एक कठीण प्रश्न आमच्यापुढे आहे. प्रचलित शिक्षण 
पद्धतीत त्याचा आविष्कार करणे आज तरी शक्य 
नाही परंतु व्यवहारवादी शिक्षणाच्या प्रसारात प्रयो- 
गाच्या दृष्टीने विशिष्ट विद्या मंदिरे असणे आवश्‍यक 
आहे. पांडेचरी येथील अरविंदा श्रम अथवा रवीन्द्रांच्या 
शांतिनिकेतन सारख्या संस्था त्या दृष्टीने आदर्श ठर- 
तील, सामान्य जनतेची विद्येविषयीची प्राथमिक भूक 
शमल्यानतर तत्वज्ञानावर आधारित दिक्षणसंस्थांचा 
विचार करता येईल, 


(ब) राष्ट्रीय ध्येयधोरणाविषयी 


४ निश्चित बिचारप्रणाळी 

देशातील युवकांची मनोवृत्ती जशी बनवावयाची 
असेल तक्षी ती बनावेता येते. जर्मन व 'रद्वाया या 
देशातील शिक्षणपद्धतीचा इतिहास आमच्या समोर 
आहे, परु त्यासाठी राष्ट्राच्या ध्येयधोरणाचे स्पष्ट चित्र 
उवकापुढे असणे आवड्यक आहे. आज भारतात 
राष्ट्रीय ध्येयवाद स्पष्टरूपाने आम्ही युवकांपुढे मांडू 
शकलो नाही हे सत्य नाकारता येणार नाही. लोकशाही 
समाजवाद किंवा त्यासारखे भरळ घालणारे शब्द युवकात 
खडतर ध्येयवाद निर्माण करू शकणार नाही, राष्ट्रातील 
पक्ष कायपद्धती, पुढाऱ्याकडून ध्वनित होणारे विचार व 
सामान्य जनतेत असलेली निराक्षा वगेरे अशा प्रकारचे 
शतावरण असताना व्येयबाद कोठून निर्माण होणार 
जावनाच्या आवबदयकतेतून *येयवादाचा आम 


उड 
प. कटा 


"करखगघनचि्ठर्जचज 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ध्येयनिष्ट शिक्षणातून राष्टू-विकास 


होण्यासाठी जीवनाची सक्रियता जाणली पाहिजे. त्या- 
साठी देशातीळ पुढाऱ्यांनी, समाजसेवकांनी, क्िक्षकांनी 
हा ध्येयवाद प्रथम समजून घेऊन नंतर राष्ट्रोय-जीवन- 
पद्धतीची विचारप्रणाळी तरुणवर्गीला जाणोव होई- 
पावेतो समजावून देगे आवदयक आहे. अर्थात ते करीत 
असता विचारप्रणाली व प्रत्यक्ष आचार यात जाणवेल 
एवढे अंतर राहणार नाही याची जत्रात्रदारी वरील 
लोकांची आहे. हे विसरून चालणार नाही. 
राष्ट्रीय विचारप्रणालीचा परिणाम संपूण जीवन 
पद्धतीबर होणे आवश्‍यक आहे. अरिस्टॉटल 88])0 0112 
मध्ये म्हणतो, ०७ 0019 6००॥०॥॥108, १. 
7०10605 ॥॥९ €१७०७ए०॥, 08 ॥1, 6 
लाशा]डक00ण 90ते 0७७) 0 168001९ घा!९ 
६० ७९ ४०४९'०५७१ ७५ १७ 1१९७02४ 
8०७118१, 
तरुणाच्या मनावर राष्ट्राच्या बिचारपद्धतीचा छाप 
चिंत्रविण्यासाठी काही उपाय योजणे जरूर आहेः 
(१) राष्ट्राच्या थ्येय धोरणाविषयी संपूर्ण माहिती 
असलेले साहित्य युवक संघटनांनी पुरविणे, 
(२) युवकांनी विशिष्ट योजना कार्यान्वित कर- 
ताना राष्ट्रातील धोरणाच्या संदर्भात त्या 
योजनेची चर्चा कराबी. त्यासाठी सेमिनार, 
चर्चा संघाची योजना अमलात आणावी. 
(३) राष्ट्रनेत्याचे दिवस साजरे करून त्यांच्या 
बिकासानुसार काय करता येणे स्थानिक 
दृष्टया शक्‍य आहे याचा विचार व्हाबा. 
(४) विविध राजकीय विचारसरणीविषयी जागत 
राहण्यासाठी युवकांची स्वतंत्र संघटना निर्माण 
करून स्थानिक प्रश्नांची सोडवणूक करण्या- 
कडे प्रत्वत्ति असावी. क 
(५) स्थानिक पुढाऱ्यांनी युवकांच्या कार्यात 
मार्गद्दीन करून त्याच्या कार्याला योग्य ती 
प्रसिद्धी देण्याचे धोरण ठेवावे, 
बरीळ उपायांनी तरुणांच्या वैचारिक शक्तीला 
विधायक स्वरूप येऊन सामाजिक दोषांचा प्रतिकार 
करण्याची शक्ति निर्माण होईल. लोकशाही जीवन- 
पडतीच्या दृष्टीकोणातून कोणती विचारप्रणाली उपकारक 
आहे याविषयी तरुणवर्गात निश्चित कल्पना असणे 
झगत्याचे आहे. समाजवाद किंवा साम्यवाद हे राज- 


कारण होऊ शकत नाही, समाजवादाचे ध्येय डोळसा- 
पुढे ठेवून त्याचेच राजकारण होण्याचा फार मोठा धोका 
संभवतो आहे म्हणून स्पष्ट विधायक परंतु जीवनाभिमुग्त 
विचारप्रणाली युवकांच्या मनात ठसविणे क्रमप्रातत आहे. 
आजच्या शासनसंस्थेने असा प्रवत्न न केल्यामुळे 
तरुणाच्या शक्तीला प्रतिगामी वळण लागल्याचे दृष्टो- 
त्यत्तीस येत आहे त्या दृष्टोने वरील विचार महत्त्वाचे 
बाटतात, र न 
(क) युबक-संघटना 

प्रवाहित अहृरय शक्तीला हृदवयमान शक्तीचा 
आविष्कार होतो. त्या शक्तीचा उपयोग कसा व कोठे, 
करावा हा राष्ट्रातील यक्ष प्रश्न आहे. शक्तीची योजना 
करून योग्य लाभदायक्र परिणाम घडवून आणण्या- 
साठी यक्ष होण आवदग्रक आहे. नाहीतर शक्ती 
विकत स्वरूप धारण करील, तरुणांच्या विस्कटलेल्या 
शक्तीला संघटित करण्याचे कार्ये म्हणूनच आहे. 

तरुणांच्या संघटनेच्या दृष्टीने शिक्षणसंस्थांचे व 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे साहाय्य घेणे योग्य ठरेल, 
ग्रामीण भागात विखुरलेले शिक्षित व अधे शिक्षित 
तरुणांचे संघटन होणे जरूर आहे. “ तरुणांची संघटना 
असे म्हणत असताना मला प्रामुख्याने प्रोढ विद्यार्थी 
अभिप्रेत आहे; कारण शिक्षणामुळे त्याच्या जीवनाला 
विदोष दृष्टि प्रात झालेली असते. त्याच्या शक्तीची 
योग्य योजना करण्याचाच प्रश्न उरतो, 

तरुणांची अभेद्य संघटना निर्माण करण्याच्या दृष्टीने 
राज्यपातळीवर प्रथम प्रयत्न व्हावा, संघटनेचे हे 
काये स्वतंत्र समजून त्याच्या विधायक प्रवृत्तीकडे 
विदोष लक्ष असावे. संघटनेचे स्वरूप विकेन्द्रित स्वरू- 
पाचे असावे त्या दृष्टीने विकेन्द्रित शासनाचा जो प्रयोग 
आपण पंचायत राज्याच्या द्वारे करीत आहोत त्याचाही 
या कार्यास उपयोग होऊ राकेल. या संघटनेचा अमल 
करताना मात्र सत्तास्पर्धेचे दूषित बातावरण टाळणे 
अगत्याचे ठरते, तेबढे पथ्य पाळल्यास नेतृत्व निर्माण 
करणे सुलभ होईल. राज्यपातळीवर युवकांच्या संघटनेचे 
स्वरूप खालीलप्रमाणे असावे, 
( १) जिल्हा-युबक-विकास मंडळ 

प्रत्यक जिल्ह्याचे स्वतःचे वेशिष्टय असते. तेथील 
विशिष्ट परिस्थिति लक्षात घेता प्रत्येक जिल्ह्यात तरुणांनी 


"करखगधरचिछज-पन, 


फॅईयसिरटवडा 


नवभारत 


संघटित होऊन आपल्या स्थानिक प्रश्नांचा विचार 
करणे जरूर आहे. राज्याच्या, राष्ट्राच्या किवा जगाच्या 
वातावरणाचा परिणाम प्रत्येकावर होत असला तरी 
व्यक्तीचे जीवन स्थानिक परिस्थतीक्ी निगडित 
असल्यामुळे तेथील विकासाच्या आवरयकतेतून कार्यास 
प्रारंभ होणे आवश्‍यक आहे. भाषा, संस्कृति व विका- 
साच्या प्रश्नाविषयी जो जिव्हाळा स्थानिक लोकात 
दिसून येणे स्वाभाविक आहे तो इतराविधयी कमीच, 
म्हणून संघटनेच्या कार्यात जिल्हा हे प्रमुव क्षेत्र कल्पून 
तेथीळ विद्याथ्यांचे संघटन लाभदायक ठरेल. जिल्हा 
विभागाचे युवक विक्रास मंडळ ताळुकयातील प्रति- 
निधीच्या रूपाने अस्तित्वात येईल 
या जिल्हा मंडळाचा संत्रंध जिल्हा परिप्रदेशी 
राहिल्यास .दासकीय एकरूपता प्राप्त होण्यास मदत 
होईल, हे मंडळ स्वतेत्र विधायक कार्याला वाहून 
घेतळेळे युवकांच्या प्रतिनिधीचे राहील व त्याचे कार्बाचे 
स्वरूप भारत-तेवक-समाजाप्रमाणे शुद्ध विधायक 
असेच राहील, सदर मंडळात खालील प्रतिनिधि असगे 
योग्य होईल, 
(१) जिल्हा परिषदेचा प्रतिनिधि. 
(२) पालकांचे प्रतिनिधि. 
(२) समाज-सेवक. 
(४) जिल्ह्यांचे आमदार किंवा खासदार, 
(५) प्राध्यापक व दिक्षकांचे प्रतिनिधि. 
(६ ) बिद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधि. 
वरीळ प्रतिनिधीनी युक्त असे हे मंडळ जिल्ह्यातील 
युवकांना योग्य दिशेने येण्यास समथ होईल; जिल्हा 
परिषदेत या मंडळाचे कार्यालय असल्यास उत्तमच. 
(२) विभागीय युवक-बिकास मंडळ 
विद्यापीठ ब विद्यापीठाशी संबंधित महाविद्यालये 
ज्या ठिकाणी आहेत अशा प्रदद्यात बिभागीय मंड- 
ळाचे केंद्र असावे, त्या दृष्टीने महाराष्ट्रात चार विभाग 
पाडता येतील. प्र्येक बिभागात ८ पेक्षा कमी परंतु 
पाच किंबा पाच पेक्षा जास्त जिल्हे येतील. 
(१) मुंबई जिल्हे ७ | 


( क 3 पुणे १ द्‌ 
(३ ) मराठवाडा जिल्हे ५ 
. . (४) विदर्भ 2 टॅ 


विभागीय मंडळाचे स्वरूप येगेप्रमाणे - 
(१) प्रतयेक जिल्ह्याचे विद्यार्थी प्रतिनिधि 
(२ ) विद्यापीठाचे प्रतिनिधि. 
(३) लोकसमेचे सभासद किंवा तत्सम समाज- 
सेवक. र 
(४) महाराष्ट्र राज्य प्रतिनिधि. 
वरील विभागीय मंडळ, प्रामुख्याने जिल्हा मंड- 
ळाच्या प्रश्नाचे स्वरूप अभ्यासून त्याना मार्गदर्दांन 
करील, या मंडळाचे प्रत्यक्ष अखित्व जिल्हा मंडळा- 
प्रमाणे न राहता वरील मेडळ वेळोवेळी विचारासाठी 
एकत्र येईल व त्यासाठी आव्यक ते स्वरूप विभा- 
गीय मेडळाला देऊन विद्यापीठाच्या जोडीला राहून 
कार्य करता येईल. प्रत्येक विभागाचे वैशिष्ट्य ध्यानात 
घेऊन विभागीय मंडळ खालीळ कार्य करू शकेल, 
(१) युवक संघटनेच्या दृष्टीने युवकांचे बार्षिक 
अधिवेशन घेणे, 
(२) भाषा, वाड्यय, कला आणि सांस्कृतिक 
विकासाच्या दृष्टीने कार्य करणे, 
(२) विभागातील विविध कार्यांत विशेष कार्य 
करणाऱ्या युवकांचा सत्कार व गोरव करणे. 
(४) विद्याथ्यांच्या शिक्षणासाठी विविध सोयी व 
मदतीचे अनेक मार्ग उपळ्ध करून देणे. 
(३ ) राञ्य-युवक -विकास मंडळ 
. तुज्या पातळीवरील युवकविकास मंडळाचे स्वरूप 
जिल्हाव विभागीय मंडळावर अवलंवरन आहे, सदर 
मंडळाचे कार्य सहाय्यक स्वरूपाचे राहील, जिल्हामंडळे 
आणि विभागीय मंडळी जितके अधिक कार्यक्षम अस- 
तील तितक्‍या प्रमाणात राज्य मंडळाचे कार्स कमी. 
युवकांच्या कार्याची गतिशीलता प्रत्यक्ष जिल्ह्यात कार्य- 
“नाग दिसून येणे आव्यक आहे. राज्यपातळीवर 
देर चा सोडवणूक कशी होईल याकडे लक्ष 


या मंडळाचे कार्य संपूण राज्यातील युबकांना प्रासु- 
यान पांच प्रकास्चे मागेदडीन करील व त्यासाठी 
आवदयक कायक्रम देणे, बिविध प्रकारच्या सोयी 
उउलब्ध करून देणे व प्रत्यक्ष कार्यात येणारे दोष काढून 
प्रगतिशील जीवनाला मार्ग मोकळा करून देणे इ. कार्य 


संगणकोकृत 


ध्येयनिष्ठ शिक्षणातून राष्टू-विकास 


हे मंडळ करील, युवककार्यांचे स्वरूप साधारण असे 
असेल ! 

( १) संघटनात्मक. 

(२ ) वैचारिक. 

(३) विधायक कार्यात्मक, 

(४ ) सांस्कृतिक. 

(५ ) राष्ट्रीय व आन्तर-राष्ट्रीय कार्यांत सहकार्य 

राज्यपातळीवरील या मंडळाचा आधार स्वतंत्र 
राहणार नसून त्याचे स्वरूप व कार्यांची दिशा प्रत्यक्ष 
घडत असलेल्या ताळुका, जिल्ह्यातील कार्यावर अव- 
ल॑बून राहील. अर्थात संपूण राज्यातील युवक-प्रवृत्तीचे 
व कार्याचे प्रतित्रिंच असलेले प्रातिनिधिक केंद्र म्हणून 
या मंडळाचे स्वरूप असले पाहिजे. सद्र मंडळात 
खालील प्रतिनिधींचा समावेदा असेल, 

(१) राज्य युवक- विकास मंडळाचे डायरेक्टर, 

(२) राज्य-शिक्षण मंत्री किंवा उपमंत्री. 

(३) भारत सरास्चा प्रतिनिधि, 

(४) कुलगुरूचे प्रतिनिधि. 

(५.) विभागीव मंडळाचे युवक प्रतिनिधि. 

राज्य युवक-विकास मंडळाने शिक्षण खात्याच्या 
सहकायीने काम करावे. 

महाराष्ट्र राज्याचे उदाहरण घेऊन राज्य-युवक- 
विकास मंडळाचे स्वरूप व संघटनात्मक कार्य खाली 
दाखविल्या प्रमाणे असेल. $ 

युवक-विकास मंडळाच्या संघटनात्मक कार्याची 
अति संक्षिप्त कल्पना दिली आहे. त्याचा आधार 


८४४७ ८८---- स्पा पॉ 


2 ४ 


घेण्याइतपत उपयोग होईल, परंतु या दिदोने संदर 
संघटनेला मूर्तस्वरूप देण्यासाठी एक समिति नियुक्त 
करून अधिक वास्तववादी योजना व त्या योजनेचे 
निश्चित स्वरूप_व नियम बनविता येतील, 


(४) युवकांच्या कार्याचे स्वरूप 

स्पष्ट विचारप्रणाली व संघटनात्मक एकता साधल्या- 
नंतरच कार्याला आवदयक असणारी व्यक्तिगत प्रेरणा 
निर्माण होते. सामाजिक वातावरणातील प्रतिगामी प्रवा- 
हाला न जुमानता विशिष्ट विचारातून निर्माण होणारा 
ध्येयवाद डोळ्यापुढे ठेवून संघटनात्मक रीत्या कार्यप्रवण 
होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याशिवाय कोणताही 
कार्यक्रम-मग तो राष्ट्रविकासाचा असो की व्यक्तिविका- 
साचा असो-प्रत्यक्षात येणे दराक्य नाही. व म्हणून 
कार्यक्रमाच्या आधी निश्‍चित राष्ट्रीय विचार प्रणाली 
व योग्यसंघटन याबातजरतीना प्रथम महत्व दिले पाहिजे, 

विद्यार्थ्यानी प्रथम अभ्यासाकडे लक्ष द्यावे. किंबहुना 
अभ्यासाच्या दृष्टीकोणातून जीवनाच्या प्रत्येक प्रश्ना- 
कडे पाहावे हे तत्व वादातीत आहे. परंतु ज्ञानाच्या 
जोडीला अवलोकन व प्रत्यक्ष कार्याची साथ असल्या- 
शिवाय वास्तववादी व जीवनामिमुख शिक्षणाची परंपरा 
निर्माण होणार नाही. ज्ञानाशिवाय कार्य लंगडे व 
कार्यादिवाय ज्ञान अंधळे असल्यामुळे दोन्हीही तत्वाची 
संयुक्त योजना खऱ्या शैक्षणिक वातावरणात आवश्यक 
आहे. 

वरील तत्व दिक्षणाच्या माध्यमातून तरुणांच्या 
अंगी उतरविण्यासाठी शिक्षक, विद्यार्थी व पालक या- 


- * राज्य-युवक-विकास मंडळ 


> 


विभागीय 
पुणे 
| 


जि० निहाय मंडळे 


विभागीय 
मुंबई 


जिल्हा निहाय मंडळे 


अनुक्रमणिका 


| २ 


विभागीय विभागीय 
मराठवाडा विदभे 
| | 
जि. नि. मंडळे जिल्हा नि. मंडळे 
| क! 
(३५.1 ८1 1.1. ॥.:1.॥ 
२१२७३ ४-५ ९२. ४५६६७८ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


तिन्ही गटांचे राज्याच्या आरभामुळे तरुणांच्या शक्तीचा 
उपयोग करून घेणे अधिक सोपे होणार आहे. त्या- 
दृष्टीने खालील कार्यक्रम हाती घेता येतील : 


(१) महाविद्यालयातील किंवा शाळेतील कामात 
विद्यार्थ्याच्या बुद्धी- शक्तीचा प्रत्यक्ष उपयोग 
करून घ्यावा. व उत्तम कार्य करणाऱ्यांचा 
जाहीर सत्कार करण्याचा प्रघात असावा. 


(२) स्थानिक गावाची स्वच्छता व साक्षरतेसाठी 
स्वतंत्र कार्यक्षेत्र निर्माण करून विशिष्ट 
योजना (11९० ) हाती घ्यावे. 

(३) महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याचे ज्ञान शाखे- 
नुरुप गट पाडून आपापल्या विषयाच्या 
अनुषंगाने स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास 
करावा, व विकासाच्या दृष्टीने अभ्यासयुक्त 
अवबलोकनातून आलेळे निष्क स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना ( म्युनिसिपालटी, जिल्हा 
परिषद किंवा तालुका पंचायत ) सादर करावे, 

(४) प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधि या 
दोघांचे वेचारिक सहकाय स्थानिक संस्थांनी 
घेण्याचा प्रयत्न करावा 

('५) स्थानिक संस्था व महाविद्यालये या दोघांच्या 
सहकायाने गावात किंवा शहरात विविध व 
साथे व्यवसाय सुरू करून तरुणांना आर्थिक 
दृष्टया काही अशी स्वावलंत्री बनविण्याचा 
प्रयत्न व्हावा. 


बरील कायंक्रमामुळे स्वावलंबनासाठी श्रम करण्याची 
प्रद्वत्ति युवकांच्या अंगी बाणण्यास मदत होईल, गावा- 
विषयी, संस्थेविषयी युवकांपुढे एक विशिष्ट कल्पना 


१० 


असणे आवदयक आहे. आपल्या विचारानुरूप निश्चित 
केलेल्या कल्पनेला वास्तववादी बनविण्यासाठी ज्या योग्य 

रुषाथांची आवश्यकता आहे तो पुरुषार्थ वरील 
कायक्रमामुळे निमाण होऊन आजचे पुस्तकी-शिक्षण 
जीवनाभिमुख झाल्याशिवाय रहाणार नाही. 
उपसंहार 


वरीळ योजनेविषयीचे माजे विचार मी थोडक्यात 
मांडळे आहेत, अधिक विस्ताराने ते मांडता येतीलही 
परु माझ्या विचारांची दिव्या दाखवून देणे हाच या 
लिखाणाचा उद्देश आहे. शिक्षण व युवक संघटना हे 
प्रश्न फार मोठे आहेत त्यासाठी त्या विषयातील तज्ञांच्या 
सहकायाने एक सववसामान्य अद्यी योजना तयार करून 
या कायास मृत स्वरूप देता ये 

वद्चाथ्याच्या सुटीच्या विनियोगाविषरयी एक 
साधा परतु महत्त्वाचा वाटणारा ल्हान कार्यक्रम मी 
विचारासाठी महाराष्ट्रापुढे ठेवला आहे. कार्यक्रमाचे 
सामान्य रूप स्पष्ट करणारा लेख २१ माचे १९६४ च्या 
साधनच्या अंकात प्रसिद्ध झाला असून त्याचा विचार 
महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षणखात्याने करावा अशी माझी 
अपक्षा आहे. वरील योजनेच्या संदर्भात त्या कार्य- 
क्रमाचा विचार करणे योग्य ठरेल 

शिक्षण क्षेत्रात आवदयक मृलगामी परिवर्तन करून 
युवकांच्या शक्तीचा उपयोग राष्ट्रकार्यात करून 
घेण्याची वेळ आली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यानी 
आरभिलेळे कार्य त्या दृष्टीने अधिक समयोचित. मल- 
गामी व विधायक आहे. त्यामागील वृत्ति व कळकळ 
ध्यानात घेतल्यास बरिचारांचे स्वरूप स्पष्ट होईल. या 
सारख्या योजनेत मळा व्यक्तिव्वाः सहकाय करता 
आल्यास मी स्वतःला धन्य समजेन 


न्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


-0४2008200%0%% 60% 0082522ीबमबिर3ीबई23 डर ढेर र ढडरडळीडर डर 


वभेषेेेळेळ क 


च्श््ि 
डड 


()) 


डु 
ह ० ८४889 शे 
शि ने 
क्ष त्री 
1, जू >) ३ 
७७६9) 


, औजततानकमोति 


उव न्हे के ल त्र 
सुबक कावड तरच म रकत.) क 


2८2८5 “र व. 


४) 
र. 


१०्याय५००४००१७००न 6 


& ळी 


टल 


६२ 
हीट 


1 


ट्ऱ 


य्युः०००ण्य०"्या०य्या*थ्या>य्या० ५७००००००4० क्ल व्यक कय 


१ 
॥०० ० ळे 


व्यय च्या च्यानय्कन्या? ्यक०००च्याप्यान्ययळऱ्याा ऱ्या याया 
गै ह 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


७०९७०४ 0%०8£00608£ 280%900002030 जावळे ळतिडळीडे 


(टि 


डॉ. सदाशिव अं, डांगे 


' क्रग्वेदातील यातु आणि यातुधान ! 


कत आणि यातु 

“ यातु * * यातुधान? आणि “माया! “मायिन्‌? 
अशा जोंड्या क्रग्वेदात पुष्कळ ठिकाणी येतात. 
“८ यातुधान ? या शब्दाची व्युत्पत्ति ' यातुःचे 
आश्रयस्थान अर्थात्‌ “ यातु ? ज्याच्या ठिकाणी वसत 
आहे किंवा “ यातू 'बर ज्याचे प्रभुत्व आहे ही होय. 
£ यातुधान ! हा शब्द क्रग्वेदात आणि नंतरच्या 
संस्कृत साहित्यातही राक्षस ह्या अर्थी येतो. “यातु ! 
आणि ' यातुधान ? या दाब्दांच्या क्र्ग्वेदातील वाप- 
राकडे बारकाईने.लक्ष दिल्यास एक निश्चित गोष्ट 
लक्षात येते. ती म्हणजे “ यातु ? ही शक्ति संहार 
करणारी तर आहेच; पण सदेव राक्षसी अशी आहे. 
देवांच्या संदर्भात बोलताना त्यांच्या शक्तीला * यातु ? 
हे नांब दिलेले कुठेच आढळत नाही. उलट 
देवी शक्तिवाचक जे शब्द येतील त्यांच्या विरोधात 
: यातु? हा शब्द अनेक ठिकाणी येतो, संपूर्ण 
विश्वाला गतिमान करणारे व यज्ञ ज्याचे प्रतीक 
आहे असे क्रत यातूच्या विरुद्ध आहे. “ क्रताला 
मी अनुसरतो- यातूला कदापि नाही- !? असे 
अत्रि क्रषरि म्हणतात. ( क्र. ५-१२-२ ) अन्यत्र 
एके ठिकाणी अय्नीला प्रार्थना केली आहे. की- 
“ हे अग्ने जो यातुधान अन्रताने क्रताला नष्ट कर- 
ण्याची इच्छा करतो तो तुझ्या ज्वालेत त्रिवार पडो, !? 
या ठिक्राणीही करत आणि यातु हे परस्परविरोधी 
दिसतात. क्रताला विरोध करणाऱ्या अननताची आणि 
ध्यातु'ची या क्रचेत समता असल्याचे दिसते. देवी 
शक्ति आणि “* यातु ? यांचा विरोध दाखत्रीत क्ण 
अग्नीला याचना करतात की, “ हे अभे, अथर्वयुक्त 
दैवी तेजाने यातुधानाला मार-” (१०-८७-१२), 
इतरत्र देवी शक्तीचा आविष्कार करून यातुयुतांना 


मारण्यास क्षि अय्नीलाच सांगतात. ( ४-४-५ 3 
* यातुमतती ? हा स्त्रीलिंगी शब्दद्दी आढळतो 
( १-१३३-२; २). अर्थात्‌ ' यातुयुक्त ! जसे 
पुरुष तशा स्त्रियाही होत्या, ही कल्पना त्रख्वेदात 
स्पष्ट दिसते. एके ठिकाणी इन्द्राची स्तुती करताना 
वसिष्ठ म्हणतात- “ हे इन्द्रा, पुरुष यातुधानाला 
आणि स्त्री ( यातुधानी ) ला मार. (७-१ ०४- 
२४ ) काही ठिकाणी ' यातुर्यातुमावताम्‌ ? असा 
शब्दप्रयोग्ही आढळतो. 
यातुधान 

यातुधानाच्या वर्णनामध्ये पुढील लक्षणांचा अंत- 
भाब दिसून येतो, ते नरमांसमक्षक आहेत, ते 
अश्वमांस किंबा पश्युमांसभक्षक आहेत.* त्यांना. 
* क्रव्यादः ? म्हटलेले आहे ( १०-८७-२ आणि 
५ ). ते अंतरिक्षातही वास करतात, ( १ ०--८७-- 
२३-१६ ) क्वचित्‌ त्यांना खुरे किंवा तत्सदृश 
नखे असल्याचा, त्या नखांनी इतरांना भास देण्याचा 
आणि त्यांच्या मोठ्याने ओरडण्याचाही. उछेख येतो. 
(१ ०-८७-१२- “ तदये चक्षु: प्रतिघेहि रेभे 
शकारुज येन पद्यति यातुधानम्‌ । ' ) 

वरीळ विवेचनावरून यातुधान म्हणजे * यातु 
ण युक्त, पण हृदर्‍यमान प्राणी आणि तेही मानवच 
असावेत ही कल्पना येते. कारण, “ यातुधान ? या 
शब्दाचा उपयोग पुरुषाकृति सुचविणारा असा स्पष्ट 
जन सय ववी कतो सूक्तांमध्ये * यातु ? 
आणि यातुधानासंबंधी विशेष उछेख आ की 
एकात, मंडलद्रष्टा वसिष्ट म ळे, 
* यातुधान ? असेन तर आणि कोण्या पुरुषाचे 
आयुष्य जर मी पोळेन तर आजच मी मरेन. किंवा 
विनाकारणच मला जो राक्षस म्हणेल, त्याचे दहा 


१. क, १०-८७-१६ यः पौरुषेण क्रविषा समडक्ते यो अश्वेन पद्युना यातुधान; | 


२, पहा ! क्र. १०-८७; आणि ७-१०४, 


२ टी ह 
र डी 


अनुक्रमणिका 


नक 


"करखगघर चिन) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


क्वग्वेदांतील यातु आणि यातुधान 


वीरपुत्र त्याला सोडून जातील, ?? त्याच स॒क्तात 
पुढच्याच काचेत वसिष्ठ पुनश्च आवजून सांगतात 
की, “ मी * यातु? युक्त नसूनसुद्धा मठा जो 
: यातुधान > म्हणेल, किंवा जो राक्षस आपण स्वत 
शुद्ध असल्याची ग्वाही देईल, त्याला इन्द्राने ठार 
मारावे, 7 
यातुधानाची जात 

वरील उद्धरणांवरून हे सिद्ध होण्यास मदत होते 
की, * यातुःयुक्त पुरुष किंवा स्त्री म्हणजे यातु- 
घान. वसिष्ठांच्या या वचनाबरोबर अत्रिक्रषीचे वर 
उलेखिलेले वचन ताडून पाहण्याजोगे आहे," तसेच 
आपल्या ' यातूनी घात करणाऱ्या ' यातुजू "च्या 
( आपल्या ' यातूं 'नी घात करणाऱ्यांच्या ) बेधूना 
आणि अब्रंधूनाही--अर्थात्‌ जवळच्या नातेवाईकांना 
आणि मित्रमंडळींना मारण्याची याचना केलेली 
आहि. € काही ठिकाणी “ यातुधान ? यांचा उछेख 
: रक्षस्‌ ? ” ( पुंहिंगी व नपुं. ठिंगी दोन्ही अर्थी 
वापरलेला शाब्द ) येतो व राक्षसानाच “* यातुमत्‌ * 
(-यातुयुक्त ) असे म्हटलेले आढळते, 


३, क्र. ७-१०४-१५ अधा मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य | 


वेदोतर काळात * राक्षस ? हा काल्पनिक गण 
नसन एक विशिष्ट जातच मानली गेलेली आढळते 
हे राक्षसच 'पिशितारान?, 'कव्याद' इत्यादि विशेष- 
णांनी संब्रोधळे जातात. यातुधानांना ही विशेषणे 
क्रग्वेदात आहेत हे आपण वर पाहिलेच आहे, 
यातुधान व राक्षस याचे पूर्ण समीकरणच जणु 
नंतरच्या वाड्मयात झालेले दिसते. अर्थात्‌ राक्षस 
म्हणजेच यातुधान व त्याची हिंसक शक्ति किंबा 
कुटिल कला म्हणजेच “ यातु ? अशी उपपत्ति योग्य 
दिसते, ह्या ठिकाणी आणखी दुसरे एक पद * यातु- 
धान ? यांच्या संदर्भात क्रग्वेदात येताना दिसते. 
ते म्हणजे ' मूरदेवा:.? “ यातुघान * व “ मूरदेवाः ! 
यांचा समावेश एकाच क््चेतही विशेषण-विशेष्य- 
भावाने केलेला आढळतो. ' “ मूरदेवा: ! या शब्दावर 
टीप देताना सायणाचार्य क्चित्‌, ' मारणक्रीडा 
राक्षसा; ? ( मारणे ज्याना खेळ वाटते असे राक्षस ) 
हा अर्थ देतात. ( पहा: भाष्य- इ. ७-१०४ 
-२४ ) तर कधी “* ज्याचे देव मूढ आहेत ? 
असाही अर्थ देतात. ( भाष्य, क, १०-८७-२ ), 
“ मूरदेवाः ' शब्दात अधिक महत्त्वाचा शब्द 


अधा स वीरेदैशमि्वि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह 1 
४, ७-१०४-१६ यो मायातुं यातुधानेत्याह्‌ यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह | 


१2 


इन्द्रस्तं हन्तु महता वघेन...... 


८. त्रवेदातील वचन असे आहे-पह्ा ५-२-२ *“' नाहं यातुं सहसाद्वयेन तं सपामि । 
६. तड, ४-४-५ ब अबस्थिरा तनुहि यांतुजूनां जामिमजामिं प्र मृणीहि शत्रून्‌ ।। 
७. तड. १०-८७-१९ सनादये मृणसि यातुधानाज्ञ त्वा रक्षांसि एतनासु जिग्यु: । तसेच 


बघा टीप ४. त्यांत येणारा ' रक्षा: 


? हा शब्द पुंलिंगी असून तो यातुधानासाठी येतो. “ 


1 
रक्षस्‌ ? याशब्दा- 


साठी, शिवाय बघा क्र, ७-१०४-१७, १८३ 7९९;२९ इ. इ. 
८. क्र, ७-१०४-२५ ' रक्षेभ्यो वघमस्थमशनिं यातुमद्वयः । ! 
९, क, १०-८७-२ अवोदंशरे अचिषा यातुधानानुपस्प्रश जातवेदः समिद्धः । 
आ जिह्या मूरदेवान्‌ रभस्व क्रव्यादो व्रकत्वपिधत्सान्‌ || 


आणि क्र, ७-१ ०४-२२ 


४ इन्द्र जहि पुमांसं यातुधानमुप स्त्रियं मायया ज्यासदानाम्‌ । 


विग्नीबासो मूरदेवा रदन्ठु मा ते दृशन्‌ सूर्यमुचरन्तम्‌ ॥ 


अनुक्रमणिका 


१२ 


उड 
प. तुक. 


-कखगघर चिछजसतज” 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नबभारत 


अर्थातच ' मूर ! हा आहे आणि हा शब्द कग्वे- 
दात इतरत्रही येतो, एस्रादा अपवाद सोडला, तर 
“मूराः? याचा अर्थ हिंसक किंवा दुष्ट हा घेणेच 
अधिक योग्य वाटते. स्वतः सायणाचायेही कित्येक 
ठिकाणी तोच अर्थ देतात, ' मूराः अराती: ? ( त्र. 
४-२६-७ )चा हिंसक शात्र असा अर्थ सायण 
देतात, “ मा त्वा मूरा ... अद्‌भन्‌ ” ( ८-४५ 
-२३ ) असे इन्द्राला म्हटले, त्यात * मूराः "चा 
अर्थ “* हिंसका: ' असाच घेणे इष्ट होईल. इन्द्र-हा 
£ मूर ? नसून इतरांचे देव “ मूर ? आहेत ( क. 
४-२६-७;१०-४६-५ ) यात विरोधाने इन्द्र 
हिंसकवृत्तीचा नाही-शत्रूंचे तो चूणे करील; पण 
वृत्ति हिंसक नाही-पण इतर ( वेदिकेतर ) देव 
हिंसक वृत्तीचे आहेत असा अर्थ सचित होतो. 
६ मरा; ? या शब्दाची व्युत्पत्ति बघता प्रथमतः हिंसा- 
प्रव्चीचाच तो शब्द द्योतक असल्याचे दिसते." 
वरील विवेचनावरून असे अनुमान निघते की 
६ यातुधान ? ही आभासात्मक किंवा निव्वळ 
काल्पनिक शक्ति नसावी. तर वेदिक आयांच्या 
दैनंदिन कर्मात विश्ले आणणारी किंवा यजसंस्थेला 
बाधा आणणारी एखादी हृदय जमात असावी; 


आणि म्हणूनच त्यांना शासन करण्यास देवतांना 
€ विशेषतः अभि, इन्द्र व कचित्‌ सोम 3 याचना 
करताना त्यांचे अवयव छेदण्याचा विशेष उलेख 
येतो. कदाचित्‌ रात्रीच्या वेळी चोरटे हे करून 
विघ्ले आणण्यामुळे व लगेच पळून जाण्यामुळे त्यांच्या- 
वर अंतरिक्षात बास करण्याच्या कल्पनेचा आरोप 
करण्यात आला असावा, त्यांच्या क्रोर्यामुळे त्यांच्या- 
बर तीन शिरांचाही आरोप केल्याचे दिसते.** 
त्यांच्या देवता हिंसक ब रक्तपिपासू असणे संभवते, 
ब म्हणूनच त्यांना * मूरदेवाः असे संबोधन प्राप्त 
झाले असावे. अजूनही काही जमातीत नररक्ताने 
देवताना पूजण्या'ची प्रथा दिसतेच ] पहिल्या धान्याला 
नररक्ताची शिंपडण देण्याच्या प्रथेमुळे कचित्‌ रात्री 
झोपलेल्या व्यक्तीचे बोट कापून रक्त नेण्याची प्रथा 
अजूनही बसरमधील मुरिया गोंडात प्रचलित 
आहे. हे लोक अर्थात्‌ अनैदिक आणि करण्या 
करण्यात पटाईत असल्याने त्यांची विशेष काळजी 
व वृणा वाटणे संभवते. त्यांच्या या करणी किंबा 
चेक करण्याच्या ( ज्याला 31६८: 7१9४10 म्हण- 
तात ) अद्‌वी कलेलाच सातु? हे नाव दिलेले 
आहे हे उघड आहे, यातु * शब्द तसा 


१०. मु घातुपासून मुर्‌ (मूर) किंबा मुर्‌ (मुर) दे दोन्ही शब्द निघतात, * अधा मुरीये 


(७-१०४ ) मध्ये मु धातुपासून क्रियापद आहे, बघा - ग्रासमान वर्टर घुक “झुम रिगवेट* 
या पदाचा * राक्षसी व्यक्ति ) ( वढ़याया806' शारहा 3) 
शब्दासाठी बघा: क्र. ३-४३-६; ४-२६-७: ८-२१- १५; ४५ 

मुर किंवा मूर यांच्या या अर्थाशी मुरारि कृष्णाने ज्याचा बघ केला तो मुर ? 


पृ. १०५० ' मूरदेवा; ? 


उद्बोधक होईल. 


११, अर्थातच ही जमात म्हणजे पुढील वाझ्मयात प्रसि 
क्ग्वेदात मात्र “ यातुधान ' हे नाव विशेषेकरून ह्या जमातीच्या चेटुक करण्यार 
अनुलक्षून दिलेले होते. थोडक्यात, विशेष्रणरूप असलेले हे पद क्रग्वेदात विशेष्य 


हे स्पष्टच आहे. 
१२, क्र, १०-८७-१०, 


१३, पहा: “ दि मरिया गोंडस्‌ ऑफ बस्तर ? 
प्रेस प्रथम प्रकारान १९३८, पुनश्र संस्करण १९४९, 


अनुक्रमणिका 


(१९३६) 


“मूराः*्या 
क ननक इ. 


'ताडून पहाणे 
द्धी पावलेली राक्षस-जमात होय. 


या (यातु ) कलेलाच 
म्हणून वापरले गेले 


सर विठ्फ़्रेड ग्रिग्सन, ऑक्सफई युनिव्हसिटीं 


त, 
तु. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


क्रग्वेदांतीळ यातु आणि यातुधान 


आपल्या परिचयाचा आहे. भाषाक्शास्राच्या दृष्टीने 
: यातु ? आणि ' जादु ' एकच हे सांगावयास 
नकोच ** ! अर्थात्‌ ' यातुधान ? म्हणजे अवैदिकांची 
( अनायांची ) जादुगाराची अशी एक जात की, 
जी कच्चे मांस खाणारी, नरबळी देणारी व जावूटोणा 
करणारी अशी होती असे स्पष्ट दिसते; आणि 
म्हणूनच वसिष्ठाचा आपण यातुधान नाही हे आव- 
जून सांगण्याचा खटाटोप लक्षात येतो, * 
यातुधानांचे उद्योग 

। यातु ? किंवा जादु-टोणा ( चेटुक ) मिन्नमिन्न 
प्राण्यांच्या आश्रयाने करता येत होता असे दिसते. 
घुबडाच्या, कोकाच्या ( लांडगा किंबा चक्रवाक ) 
रूपाने किंवा कुठ्र्याच्या इ. इ. आश्रयाने ही जादू 
करता येत असे, सातव्या मंडलातीळ एका स्‌क्तांत 
( क्र, ७-१०४-२२) या मिन्नमिन्न प्रकारच्या 
जाटंना नष्ट करण्याची विनंती इन्द्राळा केलेली 
आहे. या उछेखात लक्षात ठेवण्याजोगी गोष्ट ही 
की जादु ( यातु ) दी प्राण्यांच्या रूपाने येते. 
जादुगार ( यातुधान ) ही रूपे घेत नाहीत. चेटुक 
करणाऱ्या ह्या जादुगांरांची भीती क्रग्वेदीय आयोचे 
सर्वात उत्कृष्ट धन जे गोधन त्याना विरोष होती हे 
दिसते. क्रग्वेदाच्या दहाव्या मंडळात ( सुक्त ८७) 
गाईंच्या दुधाचे यातुधानापासून रक्षण करण्याची 
विशेष काळजी दिसून येते. यातुधानाना गाईंचे 


१४. प्राकृुतीकरणातील हा सर्वसामान्य निय 


दूध प्यायला न मिळता त्यातील विष त्याना मिळावे 
असा उलेख आहे. अर्थात्‌ याचा अर्थ स्पष्ट आहे. 
दुधाचे त्याच्या पोटात विष व्हावे ही इच्छा. तसेच 
गाईंचे संवत्सरीय ( वर्षाच्या वेतानंतर पहिले ) 
दूध यातुधान प्यायला तर त्याला मारून टाकण्याची 
याचनाही केलेली आहे, ( पहा क्र, १०-८७- 
१७;१८ ) गाईंचे दूध इतरत्र कुठे पडू नये, 
त्यावर कुगा भलत्याची दृष्ट पडू नये नाहीतर 
ते आटेळ, ही लोककल्पना याच्या मुळाशी 
आहे हे उघड आहे. गायीच्या दुघासंबंधी 
या कल्पना इतरही देशात सापडतात, ** अर्थात्‌ 
आपल्या गाईचे दूध परक्या व अनिष्ट लोकांच्या 
हाती पडू नये हीच यातील दल्पना आहे, 


८ यातुधान २ या सारखाच दुसरा दाब्दप्रयोग 
क्रग्वेदात आहे तो असा: ' यातुमावान्‌ * म्हणजे 
यातुयुक्त. या शब्दाशी 'यातु' शब्द संयुक्त दिसतो. * 
तसेच * यावा, . .यातुमावान्‌ असा दाब्दप्रयोगही 
आढळतो. यावरून “ यातु ? शब्दाच्या अर्थावर 
आणखी वेगळ्या प्रकारे प्रकाशा पडण्यास मदत 
होते, ' यावा ? व “ यातु हे दोन्ही शब्द गति- 
वाचक आहेत, व ते दोन्ही ' या ?( > जाणे ) 
या धातूपासून निघालेले आहेत, “ यातुमावान्‌ * 
या पदात * यातुयुक्त ? किंवा * यातुधान * हा अर्थ 
येतो हे उघड आहे. तेव्हा “ यावा यातुमावान्‌ ? 


म आहे. पहा- २ 


१५, वसिष्ठाने ' मी यातुधान नाही ? किंवा जो मळा यातुधांन म्हणेल ' इ. इ, सांगण्या'चे 
कारण काय असावे हे कळणे कठीण आहे. पण ज्याअर्थी एवढा आवर्जून नकार आहे, त्याअर्थी असा 
आरोप येण्याची शक्‍यता पण जास्तच असावी ! विश्वामिञ्ञ आणि वसिष्ठ यांच्या पुरातन आणि प्रसिद्ध 
भांडणाचा यात काही संदर्भ असावा काय १ खुनःशेपाच्या कथेत ( ऐ. ब्रा, ३३ ) झुनःशेपाळा बळी 
देण्यास उद्युक्त झालेल्या हरिश्चंद्राचा पुरोहित म्हणून काही अस्पष्ट संबंध वसिष्ठाचा असावा. पण प्रमाणा- 
भावी हे मांडता येत नाही, विश्वामित्राच्या आगमनाने छनःशेपाची मुक्ति होण्यास साहाय्य होते हे 
सुविदित आहेच. 

१६. पहा- फ्रेझर ' फोकूलोअर इन्‌ दी ओल्ड टेस्टेमेण्ट ? भाग ३ रा पृ. १२८ ब पुढे, 

१७, क, ७-१-५; ' यातुमावत्‌ १ च्या इतर रूपासाठी बघा-क्र, १-२६-२०, ७-१ ०४- 
२३, ८-६०-२०, ' यावा ? पदाचा अर्थ ग्रासमान * आक्रमक शत्रु ? असा घेतो. ( पहा उ, ग्र. ), 


क उदड 


"करखखगघनचिघजचज, 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


या पदानी जादुटोणा करणारी व लागलीच निघून 
जाणारी अशी हिंसक किंवा आक्रमक व भटकणारी 
अशी व्यक्ति सचितः होते. अर्थात्‌ ' यातुधानां'ची 
ही जमात क्रव्याद्‌ , हिंसक व आक्रमक असावी 
असे दिसते. ही जमात “ मूरदेव ? होती म्हणजे 
हिंसक आणि नरबली घेणाऱ्या देव-देवतांची उपा- 
सक होती. '“ या देवता ( किंवा देव ) मूर्त खरू- 
पाच्या असाव्या कि नाही यासंत्रंधी वाद आहे, पण, 
त्या मूर्तस्वरूपाच्या असाव्या असे दिसते. त्या 
मानुषी आकाराच्या जरी नसल्या तरी हदयपदार्थ 
म्हणून असाव्या असे दिसते. * अर्थात्‌ रक्ता- 
पिपास्‌ जड देवतांची पूजा करणारे हे लोक असा- 
वेत असे अनुमान सयुक्तिक होईल, त्या देवताना 
बलि देणारी, यशविरोधी व “यातु? (जादु ) 
शक्तीचा उपयोग करणारी ही राक्षसी जमांत वेदिक 
आर्यांना सदैव संत्रस्त करून सोडीत असे, जड 
पदार्थोची पूज्ञा करणाऱ्या जमाती जगात सर्वत्र होत्या 
हे सर्वश्रत आहेच, त्या जड पदार्थात झाड, प्रस- 
रांदि वस्तु असत. काही जमाती विशिष्ट वृक्ष किंवा 
विशिष्ट प्राणी यांचीच पूजा करीत असत, व त्यांना 
नरबळी किंवा प्राणि-त्रकि देत असत. ( यासाठी 
पहा-फेरेझर- गोल्डन बौ ?, किंवा अंड्यु ठँंग- 
१८. * मूरदेवाः र या पदाचा अर्थ -सायण.. 
दोन प्रकारचा देतात, दुसरा अर्थ अधिक चांगला होऊ 


1 1) 


प्र. १०-११) अर्थात्‌ दैव अन्धसू (७-२१-१); अ 
यामध्ये ' मानुष ? नव्हे पण हृदय स्वरूपात असणाऱ्या 
7. अमूर' ( »/ मृ-धातु व हिंसक नसलेले असे दे 
होणारे ' मूर » ( «/ मृ) असा अर्थ दिसतो. या अ 
बघण्याजोंगा आहे, कोप्रात मूर्त किंवा मूति यात धातु 
मूळ धाठु »/ मृ < मुर्‌ / मूर्‌ असल्याचे दिसते. 
आहे. ' मूराः आगि मूरदेवा; ! मधील 


आहे, म्हणून * 


बक 


१६ 


अनुक्रमणिका 


' कस्टम अण्ड मिथ्‌-रिच्युअल्‌ अँण्ड रिलिजन्‌ . ) 
आर्य जरी अद्रा पार्थिव जड वस्तूची पूजा क्वेद- 
काळात करीत नसले, तरी आर्येतर जमाती तशी 
पूजा करण्याची शक्‍यता आहे. 

अथर्ववेदात यातुधानांना शोधून काढण्याच्या 
* सदुंपुष्पा) नावाच्या एका ओषधीचा उछेख येतो. 
त्या ओषधीच्या योगाने ' यातुधान ? * यातुधानीच 
काव, पण शूद्र कोण व आर्य कोण हेही ओळखता 
येण्याचा उछछख आहे- ( अथर्व वेद- ४--२०-६ 
व पुढे ) यावरून हे स्पष्ट होते की * यातुधान ? 
हे शद्ध आणि आर्य याप्रमाणे मानवच होत; पण 
केव्यादू , हिंसक व जडवस्तुपूजक, 

“ यातुधान व *यातु? संबंधी ही चर्चा केल्या- 
वर “ यातु * ही देवी शक्ति नाही हे स्पष्ट झाले. 
पण हिंच्यासारखीच दुसरी शक्ति कग्वेदात बरेचदा 
उल्लेख पावलेली आहे. ती म्हणजे माया, माया ही 
देवांची व असुरांची अशी दोघांचीही आहे. ती 
इन्द्रादि देवांची ( क, २-९; ५-८५-५ इ.इ. ), 
तशीच दस्यूंचीही आहे ( १-११७-३ ; ९--१९१- 
१० इ. इ. ); त्याचप्रमाणे अदेवांचीही आहे 
(क्र, ७-१-१०), । माया म्हणजे प्रज्ञा हा 
गुण, तर “ याठु ! म्हणजे कृष्ण-चेट॒क हा दुर्गुण. 


* 
मूढदेवाः * ब * मारणक्रीडा: राक्षसाः ! असा 
शकेल असे आपण पाहिले आहेच. 


ति देव नाही असे माझे गुरु प्रा. ह, दा. वेलणकर 
भारतीय विद्याभवन. मुंबई, ७-१ 
म्नि वक देव 


देवाची क 


९६३ प्रस्तावना 
५७७०७ सवितृदेव- ( ३-२१-५); 
स्मना स्पष्ट दिसते. हे कधीही नष्ट न होणारे 


र तर यातुधानादि बैदिकेतरांचे देव हिंसक व नष्ट 
यांने वेदोत्तर * मूर्त ! किंबा ९ 
* मुळे किंबा »/ मूच्छे दिलेल 
मूति किंबा मूर्त यातील च्य र 


“* हिंसक व नष्ट होणारे * 
भ होणारे 
“ अमूर ? या पदाच्या विरोधी अर्थाशी जुळतो, हा सायणांनो ळ 


सूढ़ ? या सायणांच्याच व गेल्डनरच्या अर्थापे 


मूति * हा शब्द ताडून 
1 आहे, पण त्यातही 
नष्ट होणारी) हाच 


असा अर्थ इन्द्रासाठी वापरलेल्या 


सुचविलेलाच अर्धे आहे हे आपण बघितलेच 
अ हा श्रेयस्कर वाटतो, 


उड 


-करखगघरचिघजचन, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


विज्ञानदृष्टीचे ब्रीद 

मानवी जीवनाच्या इतिहासाच्या कुठल्याही काल- 
खंडात त्या त्या कालातील मानवी समाजाने काही विशिष्ट 
मृल्ये आणि श्रद्धा तत्वरतेने आणि सचोटीने उराशी 
बाळगलेल्या आढळून येतात. ही मूल्ये आणि श्रद्धा 
म्हणजे त्या कालखंडातील जीवबनविष्रयक विचारांची 
परिणत आणि आदर्दोरूप प्रतीकेच म्हणावयास हवी. 
परंतु स्थिरप्रदु, निश्चित आणि उत्साहपूर्ण असे व्यक्ती 
आणि समाजजीवन व्यतीत करण्यासाठी अवइय 
असणाऱ्या श्रद्धांची सोबत काही अंधश्रद्धा 
आणि अपसमज नेहमीच करीत आलेल्या आहेत. 
किंबहुना दिव्याखालच्या अंधाराप्रमाणे आवदयक श्रद्धा 
ह्यां अनावरथक समजुतींनी मंडीतच असलेल्या आढ- 
ळतात, 

एप्वाद्या काळखंडातीळ वैचारिक दृष्टिकोण हा 
काहीसा प्रत्यक्ष प्रत्ययकारी अनुभवांवर आणि काहीसा 
ग्रहीत प्रत्ययांवर अवलंबून असतो, या त्या काळात 
अभिनव असणार्‍या दृष्टिकोणातून ज्याप्रमाणे त्या काळा- 
तील मूल्ये आणि श्रद्धा आकार घेऊ लागतात त्याच- 
प्रमाणे त्या दृष्टिकोणाच्या आविदायुक्त प्रतिपादनाच्या 
आणि मंडनाच्या भरात श्रद्धा सोबत अपसमजांचीही 
जोपासना कळत न कळत होत जाते. ग्रहीत परत्ययांच्या 
स्व्राभाविक मर्यादातून तर कचित अनुभवांच्या संकु- 
चित स्वरूपामुळे देखील अंधश्रद्धा रूढ होत असतात. 

आज जगाच्या पाठीवर कुठल्याही समाजाचे 
जीवन एका अस्वस्थतेच्या अवस्थेतून जात आहे, 
वैचारिक दृष्टीनेही जुन्या श्रद्धा उद्‌ध्वस्त झाल्या 
आहेत आणि नव्या मूल्यांसाठी विचारवंतांचे 
घडपडणे आणि चाचपडणे चाळू आहे. परंतु नजी- 
कच्या भूतकाळात जी मूल्ये आणि श्रद्धा विचारवंतांनी 
प्रामाणिकपणे उराशी ब्राळगळी होती, आणि ही मूल्ये 
मानवी“जीवनाच्या इतिहासात एकमेवाद्वितीय अक्ली 
ठरंगारी आहेत अक्षा विश्वासपूर्ण निश्चयाने हिरीरीने 


न, भा, ३ 


प्रा. श., द. देशपांडे 
6) __ ९ 
विज्ञान दृष्टी 
त्यांचे प्रतिपादन केळे होदे, ती श्रद्धा आणि ती मूल्ये 
विज्ञानदृष्टीतून अंकुरित झालेली होती. आज या 
विज्ञानदृष्टीच्या मर्यादा विज्ञानाद्वारेच प्रकर्षाने आणि 
भयानक स्वरूपात जाणवल्याने त्या श्रद्धा दुभंगल्या 
असल्या तरीही विज्ञानदृष्टी ही अक अमोल देणगीच 
आहे हे भविष्यातसुद्धा अमान्य होऊ शकणार नाही. 
विदववात घडणारी कुठलीही घटना फक्त व्यक्तींच्या 
पांच ज्ञानेंद्रियांनीच टिपून घेगे ही विज्ञानदृष्टीची 
प्रतिज्ञा आहे. विज्ञानाच्या कोणत्याही अंगाशी थोडा 
फार ओळख असणाऱ्याच्या हे तेव्हाच ध्यानात येईल 
की विज्ञानाची ही प्रचंड इमारतच मुळी पंचज्ञानेंद्रियांनी 
टिपलेल्या, संवेदनांनी दिलेल्या अनेकविध घटनांच्या 
माहितीवर अधिष्ठित असते. मग ही घटना या अवा- 
ढव्य विदववातल्या अनंत प्रकाशवंषे अंतरावरील एखाद्या 
छोट्याशा तेजोघनात ( ०९७1७ ) घडलेल्या 
असोत, प्रथ्वीच्या तप्त अंतरंगात कुठतरी उद्भवलेल्या 
असोत, नाहीतर प्रयोगशाळेतीळ लहान प्रमाणावर 
रचलेल्या प्रयोगात आढळलेल्या असोत, मनुष्याच्या 
ह्या तोटक्‍्या शानेंद्रियांची ताकद॒ वाढविण्याला त्यांची 


* संवेदनशक्ती अधिकाधिक तरळ आणि सूक्ष्म करण्यास 


सहाय्यभूत होण्याला आणि त्याचबरोबर त्यांची झेप 
सारखी वाढवीत नेण्याला अनेक प्रकारची विविध 


यंत्रांची फौज वैज्ञानिकांजवळ सन्ज असते. परंतु प्रभावी 


सूक्ष्मदरीकापासून अदृइय प्रकाश-दूरेक्षा पर्यन्त 
(19१10 ९]९७७०]९ ) आणि ( ९१७००१ 189 
०६७॥०९७४॥ ) पासून इलेक्ट्रानिक मैदू ( ॥166- 
४0०06 ७8117 ) पयत गुंतागुंतीची आणि अकापेक्षा 
अक सरस अशी ही यंत्रे दळ घेतात ती केवळ 
पँचेंद्रिय संवेद्य घटनांची किंवा घटनांच्या इंद्रिय-गम्य 
म्हणूनच संशयातीत स्वरूपाची, 

घटनांचे इंद्रियगम्य आणि म्हणून संशयातीत असे 
खरे खुरे स्वरूप तत्परतेने यथातथ्य टिपले जावे हे 
विज्ञानदृष्टीचे ब्रीद, ह्या ब्रीदाशी पूर्णपणे प्रामाणिकपणा 


१७ 


उड 
प्या मो 


"करखगंघरचिघजःतज” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नबभारत 


राखण्यासाठी इंद्रियांकडून प्रत्यक्ष अथवा यंत्राच्या 
सहाय्याने नोंदल्या जाणाऱ्या निरीक्षणांना तरतमददीक 
मोजमापाच्या ( 1७५७1९1181 ) तकंथुद्ध पद्ध- 
तीने परिष्कृत करून घेणे अवद्य ठरते. मोजमाप 
घेण्यात विज्ञान जे विख्यात पावळे आहे ते ह्यामुळेच. 
प्रयोगशाळेतील माणसाच्या इंद्रियांपेक्षा कितीतरीपट 
आधिक कार्यक्षम आणि समथ, यंत्रे केवळ घटनांच्या 
इंद्रियगम्य स्वरूपाची नोंदच घेत नाहीत तर त्या 
रद्रेयसंबेदनांचे मोजमाप देखील मनुष्याच्या ढोबळ 
वर्णनापेक्षा खूपच अधिक्र काटेकोरपणे देतात. म्हणूनच 
वैज्ञानिक दृष्टी ही विज्ञानाचा प्राण असेळ तर कुठल्याही 
प्रयोगशाळेतील यंत्रे विज्ञानाचे भकम अवयव ठरतात, 


अनुभवांचे सामान्यीकरण 

केवळ पाच इंद्रियांनी प्रामाणिकपणे यथायोग्य अशा 
टिपलेल्या घटनेच्या परिष्कृत निरीक्षणातून त्या घटनेचे 
जे आकलन होते ते त्या निरीक्षक व्यक्तीचा एक अनु- 
भव म्हणावयाचा, त्या घटनेच्या संदर्भातील अन्रा 
प्रत्येक वैय्यक्तिक अनुभवांचे सामान्यीकरण साधणे 
हे वैज्ञानिक दृष्टीचे दुसरे महत्त्वपूर्ण वैशिष्टय होय. 
एखाद्या घटनेचा एखाद्या व्यक्तीला आलेला एखादाच 
विशिष्ट अनुभव हा विज्ञानात प्रमाणभूत मानला जात 
नाही कारण तो अनुभव व्यक्तिसापेक्ष असतो. निरीक्षणे 
टिपणारी इंद्रिये तीच असली तरीही ती परिष्कृत 
निरीक्षणे अनुभवात परिणत होताना वैयक्तिक संस्कारांची 
त्यात सरमिसळ होण्याची अगदी दाट शक्यता असते. 
बैयक्तिक संस्कारांनी घटनेचे यथातथ्य स्वरूप माठन 
होणे हे विज्ञानदृषटीच्या प्रतिज्ञशी विसंगत ठरते, 
घटना तीच तर कुठल्याही व्यक्तीच्या पंचशानेंद्रिवांनी 
टिपलेला तिचा यथातथ्य अनुभव हा एकच असणे 
अवद्य आहे. हा सववसामान्य अनुभव वैज्ञानिक पद्ध- 
तीत वैयक्तिक अनुभवांच्या सामान्यीकरणाने बह 
प्रस्थापित केला जातो, एकाच विशिष्ट घटनेच्या अनेक 
परिष्कृत निरीक्षणांच्या संचात जे सर्वसामान्य असेट तेच 
त्या घटनेशी खरे खुरे संबंधित, बाकीचे वैयक्तिक संस्कार. 
हे वैयक्तिक संस्कार' वगळून सामान्यीभूत परिष्कृत 
निरीक्षणातून जे कळते तेच त्या घटनेचे यथातथ्य 
सुद्ध स्वरूप, हाच त्या घंठेनचा सामान्यीकृत अनुभव. 
सामान्यीकृत अनुभव हा अर्थात प्रत्येकाला घेता येणारच 


१८ 


आणि हा अनुभव प्रयोगप्रवण असतो, घटनेसास्बीच 
हुबेहूब परिस्थिती प्रयोगशाळेत लहान, मोठ्या, किंवा 
सम प्रमाणांवर निर्माण करून त्या घटनेचा अभ्यास 
सहजपणे करता येतो. प्रत्यक्षात प्रयोगदाळेचे स्वरूप 
वैज्ञानिक चौकशीच्या दृष्टीने ( ७ल७ पढ शा- 
पृष्पं]) दोन प्रकारचे असते. घटना आपल्या 
सोयीनुसार हब्या तेव्हा कृत्रिम पण हुबेहूब 
घडवून आणणे आणि घटनेचे घटक, त्यावर परिणाम 
करणाऱ्या अन्य घटना व घटक यांचा साग्र अभ्यास 
करण्यासाठी ह्या प्रयोगशाळेतील कृत्रिम आणि म्हणून 
नियंत्रित ( ०००६१०]]९0 ) अज्ञा त्या घटनेचे परीक्षण 
करणे वैज्ञानिक पद्धतीत घटनेच्या प्रयोगप्रवणतेचे जे 
माहात्म्य आहे ते प्रयोगप्रवणता ही घटनेच्या अनुभ- 
वाच्या सामान्यीभवनाची निददीक असते म्हणूनच. 

विश्वातीळ आणि जीवनातीळ अक्या अनेकविध 
घटनांच्या वैज्ञानिक शुद्ध स्वरूपांच्या किंवा अनुभवांच्या 
सेश्े्रणातून विश्वस्चनेचे आणि जीवनाचे हे कोडे 
एखाद्या गुंतागुंतीच्या अवाढव्य पण तरीही सुटसुटीत 
अशा यंत्राचा प्रत्येक भाग वेगळा दाखवावा आणि 
त्याची कार्यरचना, संत्रद्धता सहज जाणावी अक्शा 
सुलभ रीतीने उलगडून दाखविता येईलच असा दुर्दम्य 
विश्वास गेल्या शतकात शास्त्रज्ञांचे ठिकाणी निश्चयाने 
बसत होता. 


एकंदरीत विज्ञानदृष्टीचे विश्वाकडे आणि जीवना- 
कडे पाहणे हे अत्यंत वेशिष्टयपूण असे आहे. केवळ 
पंचेन्ट्रिय संवेदनांनी घटना कॉटेकोरपणे जशी असेळ 
तशी निरीक्षणे, मोजमापाच्या तकंश्ुद्ध मापनाने निरी- 
क्षणांना परिष्कृत करून घेगे,, परिष्कृत निरीक्षणांवर 
अधिष्ठित अनुभबातून फसवे वैयक्तिक संस्कार वजा 
व्हावेत अशा प्रकारे अनुभवांचे सामान्यीकरण साधून 

घटनेचे यथातथ्य, संशयातीत असे स्वरूप दिग्दर्शित 
करणे हा पूर्वा; आणि घटनांच्या आकलन झालेच्या 
अशा स्वरूपाच्या संव्छेषणातून विश्वाची आणि जीव- 
नाची एक तंतोतंत प्रतिकृती सादर करणे हा उत्तराध 
हे वैशञानिक दृष्टीचे रूप होय | 


भौतिक प्रगतीचे रहस्य 


अत्यंत रेखीव अशा या वैज्ञानिक दृष्टीची वैशिष्ट्ये 
एकदा लक्षात घेतली आणि पाश्रात्य जगात या वैज्ञा- 


विज्ञान दृष्टी 


निक दृष्टीचा प्रामुख्याने काही शहाठकात विकास होऊन 
तिच्या ह्या रेखीव पूर्ण विकसित अश्या स्वरूपात ती 
तेथे अंगिकारिली गेली हेही ध्यानात घतेळे म्हणजे 
आजच्या प्रचंड व नेत्रदीपक भौतिक प्रगतीचे रहस्य 
सहज कळून येते. प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रिय संवेद्य अनुभव किंवा 
गुणधर्म व्यक्तिमनांने आरोपित अश्ा गुणधर्माशी संकर 
न पावू देता दयुद्द राखण्याने वस्तूचे वा घटनांचे 
भोतिक गुणधर्म सुक्ष्ममणे आणि पूर्णपणे आकळन होऊन 
वस्तूंचे आणि घटनांचे - त्यांचे घटक, घटकापासून 
त्यांची निर्मिती, एखादा घटक; किंवा एखादी निर्मिती 
प्रक्रिया यांचा वस्तुधर्मावर होणारा परिणाम, गुण- 
घर्मीचे कारण अक्षा अनेक प्रकारचे पेळू नीटपणे 
जाणता येणे दाक्‍्य झाले. निरीक्षणे योग्य असावीत 
म्हणून इंद्रियांच्या शक्ती वाढविणारी अधिकाधिक 
उत्कृ यंत्रे व मापनासाठी बुद्धीतून स्फुरलेल्या अनुरूप 
पद्धती व त्यांना लागणारी वैशिष्ट्यपूण उपकरणे यांची 
आवडयकता निर्माण होणे अपरिहाय झाले; आणि 
यंत्र ब उपकरण निर्मितीसाठी अधिकाधिक घटना व 
वस्तू आणि त्यांचे सूक्ष्म, विविध, यथातथ्य असे गुण- 
घर्म वैज्ञानिक पद्धतीने जाणणे ओघानेच आले. या 
प्रकरामुळे विज्ञानाची झपाट्याने खूप वाढ होत आली 
आणि होत आहे. ह्या वस्तूंच्या आणि घटनांच्या योग्य 
ज्ञानातून त्यांच्या ठिकाणच्या सुप्त शक्तींची आणि सुत्त 
गुणधर्माची होणारी कल्पनाच ह्या शक्तींना आणि 
गुणधर्माना मनुष्याला उपयुक्त होईल अशा प्रकारे 
राबविण्याची आकांक्षा मानवी मनात उत्स्फूतं करणे 
स्व्राभाविकच होते. हा प्रकार विज्ञानाच्या बाल्यावस्थे- 
पासूनच घडून आला. किंब्रहुना ह्या खाभाविक 
आकांक्षतूनच पदाथांचे आणि घटनांचे गुणधर्म योग्य 
रीतीने कळण्याची धडपड घडून ह्या घडपडीच्या 
असंत्रद इतिहासातूनच अभिनव अशी वैज्ञानिक दृष्टी 
उत्क्रांत झाली असे म्हणणे ऐतिहासिक दृष्टीने अधिक 
योग्य होईल. या आकांक्षेतून अक्षरशः अगणित अशा 
लहान मोठ्या विविध प्रकारच्या अभूतपूव साधनांचा, 
अवजारांचा, आयुधांचा, अक्राळविक्राळ यंत्रांचा 
जगात सुकाळ झाला; आणि आज सवेच जग झपा- 
स्थाने औद्योगीकरणांने व यांत्रिकीकरणाने परिपूण होत 
आहे. आपल्या ह्या भोतिक समृद्धीच्या आणि भर- 
भराटीचा उगम असा या विज्ञानदृष्टीच्या अंगिकारा- 


अनुक्रमणिका 


१९ 


तच आहे. विज्ञानदृटटीचा हा विजय न भूतो व भवि- 
ष्यती असा आहे याविषयी दुमत होणे दुरापास्तच. 


वैज्ञानिक दृष्टी आणि जीवनविश्व 

सर्वच इांद्रयसंवेद्य घटना व वस्तू या वैज्ञानिक 
दृष्टीचे विघधय होऊ शकतात. म्हणून विज्ञान जडवस्तू 
भोवती व जडविश्वातीळ घटनां भोवतीच घोटाळत 
राहिले. नाही तर सेंद्रोय व सजीव जीवनविश्वातही 


चैज्ञानिकदृष्टी त्याच परिणामकारक रीतीने यशस्वी ठरली. 


सज्ञीव विदवाचे पूणस्वरूप, त्यांचे अत्यंत गुंतागुंतीचे 
नियम, स्वना, यांचे योग्य आकलन, निरीक्षण, मापन, 
सामान्यीकरण यातून सहज साधल्याने मनुष्याच्या 
ज्ञानात जी अमोळ भर पडली त्यातून सजीव- 
शारीर विषयक अनेक अंगांचा विचार करणारी शास्त्रे 
प्रगत झाली आणि वेद्यक दास्त्राचीही अफाट वाढ 
झाली, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या शास्त्रातील विज्ञानप्रणीत 
ज्ञान योग्यप्रकारे एखाद्या विशिष्ट शाखेच्या संदर्भात 
वापरून नव्याच विशिष्ट ज्ञानाचा किंवा तंत्र शाखेचा 
आरंभ होण्याचे प्रकार घडून ज्ञानाच्या कक्षा सारख्या 
विस्तार पावू लागल्या; आणि यातूनच अभिजात अश्या 
विज्ञानदृष्टीची निरीक्षण- मापन- परिष्करण- सामान्यी- 
करणात्मक अशी ही रेखीव वैज्ञानिक पद्धती, इंद्रिय- 
संवेद्य घटना आणि वस्तू खेरीज इतरही अमूर्त 
(४७8690) क्रियांना व अनुमानाने जाणलेल्या 
गोष्टींना ( 1९७०७1६वेष्टट , ७४. 916101108 ) 
यशास्वीपणे लाविता येईल या कल्पनेचा जन्म झाला. 
व्यक्ति आणि समूह किंवा समाजजीवनाशी निगडित 
अद्या आर्थिक, सामाजिक, राजशासन, दंड, तात्विक, 
नैतिक वंगेरे अनेकविध विचारांना जे शास्त्ररूप प्रात 
झाले ते त्या त्या विषयातील तर्कसंगत विचारांचे वैज्ञानिक 
पद्धतीतून पुनगिर्माण झाल्यानंतरच. मानसिक क्रियांना 
विषय बनवून सप्रयोग निरीक्षण आदि वैज्ञानिक पद्ध- 
तीच्या साच्यातून नेऊन मनाचे स्वतंत्र अस अस्थिर 
त्वचे नाकारण्याचा मजेदार असा विक्रम वैज्ञानिक 
दृष्टीलाच शक्‍य झाला आहे. 


एकंदरीत पंचज्ञानेंद्रिय संवेद्य घटनांच्या सम्यक 
आकलनाच्या प्रयत्नात उगम पावलेली वैज्ञानिक दृष्टी 
आपल्या संकुचित कक्षांतून मुक्त होऊन तिने जन्म 
दिलेल्या वैज्ञानिक पद्धतीची पाठराखण करीत, ज्ञानाच्या 


"कखगघरचि्जचतञ, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


आणि विचारांच्या प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वीपणे आपल्या 
वेशिष्ट्यासह प्रविट झाली. वैज्ञानिक दृष्टी ही विचाराची 
एक विशिष्ट पद्धत हे समीकरण ठरले. विज्ञानदृष्टी हा 
एक जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण ठरळा आणि 
नजीकच्या भूतकाळात विज्ञानदृट्टी हौ त्या काळाची 
श्रद्धा ठरली. ते एक मूल्य ठरले. आजही विचारी 
मनामध्ये संदेह उत्पन्न होत असला तरीदेखील विज्ञान- 
"दृष्टीची सर्वमान्यता किंचितही ढळलेली नाही. 


विज्ञानदृष्टीची सर्वमान्य प्रथा 


विज्ञानदृष्टी ही एक श्रद्धा आहे. विस्तृत अर्थाने ती 
पार्थिवतेची पूजा आहे. पंचज्ञानेंद्रिय संवेद्य जड घटना 
शिवाय अन्य वेचारिक व अमूत गोष्टी वैज्ञानिक दृष्टीच्या 
विषय होऊ लागल्या तसा विज्ञानदृष्टीचा निकप्रही 
विस्तारला, संवेद्य घटना किंवा घटनेची इंद्रियसंत्रेदूने 
अत्यंत काटेकोरपणे जश्नीची तक्ी प्रामाणिकपणे 
टिपणे ह्या प्रांतशेचे स्वरूप अधिक अमर्याद झाले, 
आणि प्रत्येक घटना, वस्तू वा क्रिया ही जड असो 
अथवा काहीशी अमूर्त, अनुमानित असो तिच्या 
मूळ स्वरूपाशी अत्यंत कसोशीने प्रामाणिक राहणे हे 
निरीक्षणाधिठ्ठित विज्ञान श्रद्धेचे प्रामाण्य ठरळे, केवळ 
थोर पुरुषांची वचने आहेत म्हणून किंवा पवित्र धर्म- 
ग्रंथाचा दाखला आहे म्हणून काही कल्पना अविवाद्य 
सत्ये म्हणून न अंगिकारिता ' कल्पनेची ? सत्यता 
प्रत्यक्षपणे पारवून घेता आल्यानंतरच तिचे सत्यत्व 
मान्य व्हावे; किंबहुना कल्पनांचा जन्मच केवळ 
संशयास्पद अद्ा वैयक्तिक संस्कारातून न होऊ देता 
सववसामान्य अनुभवजन्य म्हणून शंकातीत अश्या पार्थिव 
आणि मूर्त (५००७९६९) घटनातूनच व्हावा हा 
विज्ञानदृष्टींचा तर्कशुद्ध आग्रह आहे. या वैज्ञानिक 
दृष्टीच्या प्रतिज्ञिणी सुसंगत अश्यीच विज्ञान पद्धतीची 
स्पष्ट आखणी आहे. जो विचार करावयाचा तो जड- 
सृष्टीतील असो, जीवसृष्टीत'ल अथवा व्यक्ति-समूह्‌ 
जीवनाशी निगडीत असो, त्या विचाराच्या अनुषंगाने 
योग्य प्रकारे निरीक्षण करावयाच्या क्षेत्राची निवड करून 
यथायोग्य निरीक्षणे घेगे, निरीक्षणांना सुयोग्य मापन 
पद्गतीने परिष्कृत करून व वैयक्तिक संस्कारांपासून मुक्त 
करण्याची काळजी घेंगे, अनुरूप अक्या प्रयोगांनी 
प्रयोगश्ीलतेद्वार अनुभवांच्या सामान्यीभवनाची खात्री 


झाल्यावर जे तकसंगत निष्क नित्रतीळ ते विज्ञान 
दृष्टीने सादर केलेल्या या विश्वजीवनाच्या एकंदर प्रति- 
कृतीशी सुसंगत असल्याचे पडताळून पाहून ग्राह्य 
मानणे ही विज्ञान दृष्टीची सर्वमान्य प्रथा. ह्या 
प्रथेच्या प्रत्येक मर्यादा पाळणे म्हणजे मूलस्वरूप 
कलुषित न व्हावे याची धडपडच. 


यंत्रमय जीवन 

सामान्यतः माणसाचे एकंदरीत पाहणे हे एक तर 
अतिरंजित नाही तर हल्गर्जीपणाचे असते. आणि 
त्यात पुन्हा स्वतःच्या वैयक्तिक संस्कारांची सरमिसळ 
स्वाभाविकपणे झाली म्हणजे त्यातून अपसमजांचा 
जन्म होतो. व्यक्तिगत अनुभवात अनुभवाची प्रचीती 
गळून पडते आणि उरते त्या व्यक्तीने घाळून दिलेल्या 
प्रथेचे अंधानुकरण, अपसमज आणि अंधानुकरण 
कुटुंबांना आणि समुदायाला ग्रासून त्याची रूढी बनते 
आणि अनुकूल परिस्थितीत त्या काळच्या मूल्यांशी 
ह्या रुढीचे संमीलन होऊन अंधश्रद्धा देखील 
सवेमान्य आणि बादातीत ठरली जाते. हे अंध- 
अडधेच्या उगमाचे मूळच विज्ञानपद्धतीत पूर्णतः 
छेदूळे जाते हे विज्ञानदृष्टीचे उद्दिष्ट होय, जे जते 
असेळ तसेच पहावयाचे आणि अंगिकारावयाचे, जे 
शकातीत तेच मानावयाचे, जे वैयक्तिक छटांपासून 
आत आणि सर्वमान्य अनुभवाला सहज प्रतीत 
हे'इळ तेच सत्य म्हणून घ्यावयाचे या तडफदार विचा- 
रांनी एकेकाळचे वैचारिक वातावरण भरे होते. हे 
एक नवीन आणि अप्रतिम मूल्य गवसले होते. ह्या 
मूऱ्याच्या अंगिकाराने भौतिक समृद्ध 


पारपक्तता यातून जगाचा अभिनव आणि अकल्पनीय 
असा कायापा 


चसि “ट घडवून आणण्याची महत्त्वाकांक्षा 
कैचा!रक जगात पेरी गेळी होती. 


सोया | 
र्‍या जड घटना केवळ धमंग्रंथातील दाखल्याशी 
विसंगत आहेत किंबा थोर 


हेत तर दंडेनीय 
फिरते म्हणून प्रतिपादन 
सोसावे लागळे आणि 


२० 


अनुक्रमणिका 


"करखगघर चिज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


विज्ञान दृष्टी 


पृथ्वी आणि चंद्र यांच्या छाया पडल्याने चंद्र आणि 
सूयेग्रहणे होतात म्हणून आजञवून सांगणाऱ्या भास्करा- 
चा्यांवर राहूकेतूच्या मिठीत सापडलेल्या लोकांच्या 
जाचाने शेवटी “' यद्यपि छुद्धं लोकविरुद्धं नाकरणीयं 
नाचरिणीयम्‌ ” म्हणून मृग गिळण्याची पाळी आली 
मानवी समाजाचे आणि व्यक्तींचे ल्योकिक व्यवहार 
परलोकांच्या छायेत, पारळोकिक सुखाच्या वांछेत किंवा 
कुठल्याशा पर्वतावरील देवतांच्या रागळोभाच्या भीति- 
प्रीतीत घडत असत. आहे त्याकडे पाठ आणि नाही 
त्याकडे डोळे, उच्च विचारांची - मुळेदेंखरीळ गूढ चम- 
तारांच्या अनुभवात रुजलेली, तसेच कालातीत झाल्या- 
वरही जपलेल्या पुरातन रुढीत. ह्या सर्वे प्रकारांविरुद्ध 
जागरूक समाजात उठलेल्या वैचारिक प्रतिक्रियेतून 
उद्भवलेल्या बंडाची परिणती विज्ञानदृष्टी प्रदान केलेल्या 
नव्या मूल्यात आणि श्रद्धात झाली. कुठल्याही घट- 
नेच्या किंवा क्रियेच्या मलस्वरूपाशी अत्यंत कसोशीने 
प्रामाणिकपणा राखण्याची प्रतिज्ञा आ'ण वेयक्तिक 
संस्कारांपासून सरवेथेव अलिप्त अद्या अनुभवातून सवे 
जाणण्याची मनीषा हे स्फुरण अत्यंत प्रभावी ठरले; 
इतके की त्याने विचारावरोबरच विचारवंतांभोबतीच्या 
जगाचा चेहरामोहराच पार बदळून टाकला, 


मानवी जगाची भौतिक समृद्धी ही विज्ञानाची 
किमया अक्यी काही अद्भुत आहे को कुणीही ह्या 
प्रगतीच्या अवाढव्यतेने, वेगाने आणि गुंतागुंतीने 
मुग्ध व्हावे. विज्ञान दृष्टीचा अंगिकार व विज्ञान- 
मल्याबरील जिवंत श्रद्धा यातच भातक समृद्धीची ही 
गंगा उगम पावली आहे. वस्तू , घटना, क्रिया यांच्या 


यथातथ्य स्वरूपाचे ज्ञान त्यावर मनातील कुठल्याही 
कल्पना आरोपित न करिता झाले म्हणजे त्याच्या 


ठिकाणच्या सप्त शक्ती आणि त्यांचे गुणधर्म नीटपणे 
कळणे स्वाभाविक आहे. आणि वस्तू व त्यांचे ठिकाणी 
असणाऱ्या शक्ती यांच्या साहाय्याने नवनव्या सुखसोयी 
देणाऱ्या साधनांनी, यंत्रांनी आणि पूर्वी केवळ कल्प- 
नेतच शक्‍य असणाऱ्या अद्भुत अशा ल्हान मोठ्या 
यंत्रस्वनांनी मानवांच्या भौतिक संपत्तीत अभूतपूव 
अशी मोलाची भर टाकली जाणे ओघानेच येते आणि 
तसेच प्रत्यक्षात घडळे आहे. इंग्लंडमधील औद्योगिक 


क्रांतीपासून मनुष्याला सुखसोयी प्रात्त करून देणाऱ्या 


२९ 


अनुक्रमणिका 


नाना प्रकारच्या वस्तू व रचना विज्ञानाच्या साहाय्याने 
जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात उपलब्ध होऊ लागल्या. 
उत्तरोत्तर त्यांचा विस्तार व त्यांच्या कार्यक्षमतेत सुधा- 
रणा ह्या गोष्टी अविरत घडत आहेत. आज तर अधि- 
काधिक प्रगर्भता साधण्याचे युग अवतरले आहे. 
ज्ञानात भर पडावी, योग्य रीतीने निरीक्षणे, मापने घेता 
यावीत म्हणून विज्ञानप्रगतीला साधनीभूत अद्ा 
इंद्रियांच्या शक्ती वाढविणाऱ्या आयुधांची आणि साघ- 
नांची संख्या व गुणवत्ता वाढत आहे. निरीक्षणांनाही 
यंत्रच वापरावयाचे मापनही यंत्रांचे साहाय्याने 
करावयाचे, बुद्धीचे, आंकडेमोडीचे कामही कृत्रिम 
मंदूने करून ज्ञानांत भर टाकावयाची आणि त्या 
ज्ञानाच्या प्रकाशात नव्या उपयुक्त यंत्रांची, साधनांची, 
साधनाला लागणाऱ्या वस्तूंची रचनासाधित उत्पादन- 
बाढ, वेळेची बचत, ऐषआराम, नैसर्गिक पीडांपासून 
मुक्ती, अश्याच कुठल्यातरी प्रकाराने मानवी सुखा्थ 
ज्ञानाचा विनियोग करावयाचा असे आजचे जीवन 
यंत्रमय झाले आहे. आजची संस्क्रति अक्षरशः यंत्रपूजक 
बनली आहे. 


चिंताग्रस्त प्रगाति 


दुर्दैवाने औद्योगिक क्रांतीनंतर भौतिक प्रगतीच्या 
वेगाला जोगची चालना मिळाली ती गेल्या दोन 
महायुद्धातच अशी इतिहासाची साक्ष आहे. विज्ञा- 
नाचे उपयुक्त संशोधन हे युद्धशास्त्राचे अंग आणि 
यद्धनीतीला सह्याऱ्य़ीभूत तंत्र या दृष्टीने जास्त तत्पर- 
ने पाहिळे गेळे, आणि वैज्ञानिक अस्त्र-तेत्राने महा- 
युद्धांना महाभयानक असे स्वरूप देऊन या युगातील 
यंत्रपूज्रक पार्थिवतेच्या उपासक अक्शा माणसाच्या 
श्रह्वेळाच सुरुंग लाविला आहे. अफाट यांत्रिकीकरण, 
ओंद्योगीकरण यातून झालेळे विलक्षण गुंतागुंतीचे 
समाजजीवन आणि व्यक्तिजीवन, मानवी मनाच्या 
अद्भूत अश्या वैज्ञानिक अभ्यासातून मनुष्याच्या 
मनाच्या ' अजाणिवेत ? बरबटलेल्या चित्रातून अध्या- 
हृत असणारी मनाची दुबलता, विज्ञानाने जवळ आण- 
लेल्या जगात ह्या समृद्ध जगात अजूनही आढळणारी 
विषमतेची दोन टोके आणि त्या टोकांना जबळ आणता 
येणारा मार्ग सापडेल का याविषयीच मूल्भूत शंका, 
अशा पेलावयाला कठीण वस्तुस्थितीने सुरुंग लागलेल्या 


उड, 
व्य >) क्ल 


-करखगघलचिळनसज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


श्रद्धांना अधीकच उदास बनविले आहे. श्रद्धेची 
स्फूती ज वैचारिक आधार तेच मुळी आडोकेने डळमळू 
"लागले आहेत. वैज्ञानिक दृष्टीशी शुद्धता राखणाऱ्या 
वैज्ञानिक पद्धतीची मूलभूत आधारस्वरूप जी वैज्ञानिक 
'निरीक्षणे ती वस्तू, घटना; क्रिया याचे यथातथ्य 
जसेच्यातसे स्वरूप टिपतात म्हणून जो बडेजाव माजून 
होता तोच फोल ठरू पहात आहे. आणि हा फोलपणा 
'देखीळ विज्ञानदृष्टीनेंच प्रत्ययाला येत आहे हे विदोष, 


वैज्ञानिक निरीक्षणांना अध्याहृत असणारी स्थल- 
कालाची चौकट सापेक्ष असते हा सापेक्षता सिद्धांताचा 
निष्कर्ष आणि निरीक्षणे टिपण्यात असणाऱ्या स्वाभा- 
विक मर्यादा दाखविणारे “ अनिश्चिततेचे तत्त्व” यांनी 
विज्ञान--दृष्टीच्या वैचारिक सलगतेत गोंधळच निर्माण 
केला आहे. एखाद्या घटनेचे शास्त्रघुद्ध निरीक्षण 
घेऊन तिचे मी केळेळे वर्ण आणि त्याच घरनेचे 
दुसऱ्या कुणी त्याच पद्धतीने निरीक्षणे घेऊन केलेले 
वर्णन यात तफावत आढळेळ आणि त्याचे कारण 
त्याची आणि माझी स्थल्कालाची चौकटच वेगळी 
आहे. हे ज्या काटेकोर निरीक्षणांवर विज्ञानपद्धतीचे 
शिल्प उभे आहे, ज्या निरीक्षणांनी घटनेच्या मृल- 
स्वरूपाशी प्रामाणिक राहण्याचे विज्ञानदृष्टीचे तरत 
आहे ती निरीक्षणेच अशी स्थळकाल सापेक्षाने बदल- 
णारी ठरली आहेत. बरे ज्यात निरीक्षण घेतली जातील 
त्या स्थलळकाळ चोकटी अगणित असल्या तरी त्यातली 
एखादी तर्बांत सरस, शुद्ध, आणि घटनेचे यथातथ्य 
रूप कळण्याच्या दृष्टीने जास्त योग्य असेल तर प्रश्न 
गुंतागुतीचा झाला असता पण तरीही सरळ होता पण 
तसेही नाही. 


सर्वच स्थलकाळ चौकटी अगदी सारख्याच; आणि 
प्रत्येक चौकटीतून घेतळेली निरीक्षणेही तेवढीच 
विदवासाह. मग अश्या अवस्थेत आपण एखाद्या 
'चौकटीत घटनेची निरीक्षणे घेतली व ती मूलस्बरूपाशी 
प्रामाणिक असली तरीही अक्याच तर्‍हेची अनेक 
निरीक्षणे संभवतात म्हणून एकांगीच ठरतात, स्थळ 
काल यांची सलगता प्रस्थापित करून चतुष्मिती 
जगाची कल्पना पुरस्कारणाऱ्या सापेक्षता सिद्धांताचे 
असेही म्हणणे आहे की वैज्ञानिक निरीक्षणे ही सगता 
लक्षात न घेता त्रिमितीतून घटनांचे व वस्तूंचे रूप 


ग्र 


न्याहाळतात. अथातच चतुष्मिती जग हे जर मूलभूत 
असेळ तर घटनांचे त्या जगातीळ असणाऱ्या मूल- 
स्वरुपाचा त्रिमिती निविष्ट अंशच विज्ञानाला फक्त 
गवसतो. अफाट गती आणि अवाढव्य प्रमाण अस- 
णाऱ्या वस्तूंच्या अभ्यासाच्या संदर्भात उद्भवलेल्या 
आइन्स्टाइनच्या सापेक्षता सिद्धांताचा वैचारिक क्षेत्रात 
असा परिणाम झाला तर सूक्ष्म प्रमाणावर आढळणाऱ्या 
वस्तू आणि गती या वरील प्रयोगांचे जे सूत्रीकरण 
हेजन्वगेने केले त्यानेही वैचारिक क्षेत्रात असतेच काहीसे 
चिन्ह उमटविले आहे. घटनेचे यथातथ्य रूप कळण्याला 
एकापेक्षा अधिक तऱ्हेची निरीक्षणे अवद्दय असतात, 
भोतिक शास्त्रातील प्रसिद्ध उदाहरण घ्यावयाचे तर 
एखाद्या वस्तूची अवस्था कळण्याकरिता तिची स्थिती 
आणि तिची गती हे दोन्हीही कळणे अवद्य असते, 
पण सूक्ष्म वस्तूची स्थिती पाहण्याला सुक्ष्मद्शंकातून 
पाहताना तिला योग्य रीतीने प्रकाशित करणे भाग 
पडते, पण हा प्रकाश वस्तूवर पडताक्षणी तिची 
स्थितीच ता तो पुरेसा असतो आणि स्थिति- 
मापनाच्या पद्धतीतच वस्तूला गती मिळे क 
मर्यादेच्या आत निजित महे सिवता कवा 
होत नाही. हीच स्थिति गतिमापनाची, निरीक्षणाची 
परिखद्धता कसोशीने राखली जावी म्हणून उत्कृष्ट 
अशी निरीक्षणपद्धती घालून देणाऱ्या वैज्ञानिक दृष्टीला 
केळून आलेल्या निरीक्षणांच्या अनिश्चिततेच्या मर्या- 

: ९. दाखावेळे आहे, निरीक्षण 


सामाण्याचा भक्कम पायाच असा 
न डळमळू लागल 
आहे. स २ 


निरीक्षणांच्या सामान्यी- 
केटन करण्यात विज्ञान- 
तरी हरवून बसते असे 


परिशीलनातून प्रकट केले आहेत. 
स्‌वेदय रूप निरीक्षण्यात निरीक्षक व्यक्तीला जाणवलेले 
तिचे विशेष त्यातून बजा व्हावेत म्हणून तिचे प्रयोग- 
प्रवणतेच्या कसोटीलाच उतरणारे तेवढे स्वरूप य्पि 
ण्यात विशिष्ट घटनेचे किंवा वस्तूचे स्वत:चे असे 
व्यक्तित्व किंवा वस्तुनिष्ठ ( ०शं९०॥४९) वैशिष्टयच 


घटनेचे केवळ इंद्रिय 


जे मि -कखगघन चिज, 


"करंखग 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


विज्ञान दृष्टी 


गळून पडते. विज्ञानपद्धतीने विज्ञानदृष्टीला घटनेचे 
मलस्वरूप आकलन होण्याऐवजी वेज्ञानिक निरीक्षणांच्या 
कक्षेत येणारा मूलभूत स्वरूपाचा काहीसा अंदाच 
केवळ प्रतीत होतो. विज्ञानातल्याच या नव्या विचारांनी 
अशी दका येते की विज्ञानदृष्टीतन देखील घटनांचे 
मूलभूत स्वरूप न गवसता त्यांचेविषयी एक “ समज 
तर निर्माण होत नाही ना ? 

एकंदरीत विज्ञानाच्या भौतिक समृद्धीने निर्माण 
केलेली काहीशी अस्वस्थ करणारी विलक्षण गुंतागुंत, 
आणि विज्ञानाने प्राप्त झालेल्या प्रचंड शक्तींचा विदा- 


रकपणा यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवाने सर्वसाधारण जनमने 
खचून गेली आहेते. आणि;त्योनीं धैय देणाऱ्या, एके- 
काळी विज्ञानदृष्टीने विश्वाचे, जीवनाचे आणि ज्ञानाचे 
(७1१7५ ) प्रत्येक अंग?यदीस्वी रीतीने आक्रमून. 
विश्वजीवनाचे हे शाश्वत कोडे सहज आणिं संपूर्ण उल- 
गडून दाखविण्याची विश्वासपूर्ण जिद्द असणाऱ्या 
उत्साही वैचारिक जगात विज्ञानाच्या नव्या शोधांच्या 
अर्थानेच ( 11९7९५६४०० ) गोंधळ केला आहे. 


चेय्यरक्तिक संस्कार , वगळून अपत्तमजांना किंचितही 


थारा न देगाऱ्या विज्ञानदृष्टीतून निमाण झालेल्या श्रद्धा 


हयाम डिस््िगागयययपपपाााशााााााशाााााा 


| 


्िः "च८1.08 - र्य 
&च्चाताचा(४/चता - 12158, 8च[वा'्च 
॥1॥ ४ ५ (1 ४ » (91.१5 
॥॥8 ॥॥५॥५॥१.७1., ४११1६ & ३.७1, ॥व., 
की 296, 1352912॥8 81९6४, 88021 381] णव, 
0) : ३९४७'४९ 1381) ० तीं, ० 3001089. 1. 
की 1272970726 ॥८१८॥४॥'८1७ 


क 2588389. 


(८%२४८0५२८७२१०१५२८१५३८१५ ३८७२८७५ २८%२>७०५२१०0५>5८% ३०%) 
| पुत पज प» 
!एप्र ५ .7'७! 8(1(7%1२ ५/0॥१॥७5 1.11) 
[ 2576072876 7968 ) 
87. ४ 1 गत. ()प"[]]रयर्‍!र& 91" ]छार&ण' (ऱो7. 1.11 
९91" ३१पय "पा 81 र & 1२ «७ ९१% &ा (2. पर 
पा,$1) 0॥"107"1(2ग) 
296, 1388781७82 3978681, 


8811211 1380] 31 
00 : 388९07९ 381170 01 गपतां8, ०८६ 8001087 


श., 401 फ'100'. 


्‌ 


| 


५ ॥9181१0580१ ” 0०0००७१ 


<५८२४९५८२७-५८८५६%०%८ र नेरे ॥८४५८२४-५८२४९ ५८२५७४८ 9७३५८५७ 


२३ 


उक 
जो. कट 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


भौतिक समृद्धीतून जगात पुष्टी तुष्टीचे सुखमय जीवन 
आणि विचारी मनाची ज्या शोधासाठी, जे जाणण्या- 
साठी अविरत तळमळ चाळू असते त्या विश्वज्ञीव- 
नाच्या कोड्याची, कमितकमी भौतिक जड विश्वाची 
तरी सकल संदायच्छेद होऊन अनुभवसाथ्य उकल ह्या 
अपेक्षांभोवती केन्द्रीभूत झालेल्या होत्या आणि ह्या 
अपेक्षांच्या संबंधात घोर निराशाच पदरी आल्याने 
आजचे वातावरण ह्या मूल्यांविषयी उदासीन होऊ 
पहात आहे. 


अमोल देणगी 


तरीही विज्ञानद्दी ही. एक अमोल देणगी आहे. 
विज्ञाननिर्मित भौतिक समृद्धीने जीवन सुसह्य आणि 
गुंतागुंतीचे असले तरी काही अंशी सुखकर झाले आहे. 
त्यापेक्षाही विशेष म्हणजे विज्ञानदृष्टी हा जीवनाकडे 
पाहण्याचा अधिक निरोगी आणि, निकोप दृष्टीकोण 
आहे. मानवी जीवनाची आरंभीची कितीतरी दातके 
अज्ञानात जन्मलेल्या चमत्कारिक समजुती, प्राचीन 
ग्रंथातील प्रमाणे, जुन्या रुढींची अंध जपणूक, प्रभावी 
व्यक्तींची वचने, पवित्र धमग्रेथांच्या आज्ञा अशा 
विचित्र श्रद्धा आणि अपसमज अंघपणे उराशी बाळ- 
गून त्या दृष्टीने जगाकडे पाहण्यात गेली. म्हणूनच 
शेकडो पंथ; प्रत्येकाचे आपापले मत आणि त्या 
मताप्रमाणे वागणे; कुणाचेही म्हणणे पडताळून पाहूणे 
दुसर्‍याला अशक्यच; भोवतीच्या जड भोतिक विश्वा- 
कडे पाहणेही अद्मान अंधश्रद्धांतेन आणि समजातन, 
म्हणून त्यांच्या खर्‍या इंद्रेयगम्य स्वरूपांविषयी अज्ञान 
व अज्ञानजनित उदासीनता आणि कष्टमय आयुष्य, मग 
मनाच्या समाधानाकरिता परलोकाचा हव्यास. जगाच्या 
पाठीवरील मानवी जीवन कितीतरी शतके भौतिक 
संपत्तीकडे पाठ फिरवून होते ते यामुळेच. 

कदाचित विश्वाचे सत्य स्वरूप, जंगाच्या मुळाशी 
असणारे अंतिम सत्य इंद्रियगम्य नसेल म्हणन ते 


विज्ञानदृष्टीला गवसणे शक्‍य होणार नाही; पण म्हणून 


२४ 


अनुक्रमणिका 


भोवताच्या जड विश्वाविषयी अज्ञानात असणे, भौतिक 
जीवनापासून निवृत्त होणे केव्हाही क्षम्य ठरणार 
नाही. कदाचित प्राचीन काळच्या काही समाजांनी 
आधिमौतिक ज्ञानात खरोखरच उत्तम प्रगति साधली 
असेल पण अश्या समाजाची भौतिक जीवनाविषयी-ची 
अक्षम्य उदासीनता ही त्या समाजाच्या नायालाच 
कारणीभूत ठरल्याचे दाखले इतिहासात असंख्य आहेत. 
जगाच्या वैचारिक इतिहासात आधिभौतिक पर- 
लोकाची चोकशी प्रथम आणि नंतर भूलोकाची 
चोकशी अशी 'आधि कळस मग पाया? या प्रकारची 
वस्तुस्थिती आहे खरी !. पण त्यामुळे आधि- 
भोतिक ज्ञानही एकांगीच राहिले. आकलनाची खरी 
सुरुवात दारीराची पाळेमुळे ज्यात रुजली आहेत अद्ा 
जड-मोतिक-ुंद्रेय संवेद्य जगात व्हावयास हूवी 
आणि इंद्रियसंवेदना पळीकडच्या आकलनात उत्क्रांत 
होत चेतन्यमय अंतिम सत्याकडे विकासाची ओढ 
हवी. अंधारातून तेजाकडे जावयाचे असले तरी 
भोवतीच्या अंधाराची चोकशी हवीच. हो चौकशी 
करण्याचे त्रत हीच विज्ञानदृष्टी, ह्याच दृष्टीला इंद्रिय- 
गम्य जगाचे योग्य दर्शन घडले; पूर्वीचे अनेक अप- 
समज एक एक करून गळून पडले; विशिष्ट मर्यादांचे 
आत भोतिक विश्वांचे कार्यकारणवद्ध असे पूर्ण आकलन 
शक्‍य झाले, त्याचवरोबर कळून आलेल्या मर्यादांनी 
विज्ञानद्ृष्टीचे अपुरेपण सिद्ध केळे; विकासाची जाणीव 
करून दिली, कदाचित विज्ञानाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रा- 
तील विज्ञानदृष्टीला जाणवलेल्या मर्यादांच्या अर्थाचा 
शोध विकासाच्या दिशेकडेही बोट दाखवू शकेल, ते 
कसेही असले आणि भविष्यकाळात आकलन पद्धतीचे 
( शावषां79/) चे स्वरूप वैज्ञानिक आकलन पद्धती- 
पेक्षा उत्कांत आणि म्हणून काहीसे भिन्न असले तरी 
गूळ घटनेशी अत्यंत प्रामाणिकता राखण्याची प्रतिज्ञा 
आणि अवसमजापासून मुक्त असल्याचा सूचक निकष 
जो अनुभवाची प्रयोगप्रवणता हे कुठल्यातरी स्वरूपात 
त्या आकलनपद्धतीत निश्चितच अनुस्यूत होईल. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


समाजवादाची 


यापूर्वी निवेदन केलेल्या देववादातून एक प्रका- 
रचा राजकीय निवरत्तिवाद ( १५1९७57) ), निष्क्रि 
यता, उद्भवणे दक्‍्य आहे. उदाहरणार्थ, कोट्स्की 
या मार्कसंबाचाच्या दटीने, क्रांति घडविणे जितक्या 
अल्पांशाने कामगारवर्गाच्या अधिकारशक्तीत नी 
कुवतीत आहे, तितकेच तिचा प्रतित्रंध करणे भांड- 
वलदारवर्गाच्या अधिकारशक्तीत आहे. मार्क्स- 
वादाचा क्रियाशील नेता लेनिन हा सुद्धा, विरोधी 
विचार बहिष्कृत करणाऱ्या त्याच्या नेहमीच्या टीका- 
शोेळीत १९०५ साली लिहितो, “ पूर्ण विकासाअंती 
भांडवलशाही जडशेंडा ( 7'०-॥९७ए७ ) होऊन 
तिचा इमला इळमळीत झाल्याखेरीज कामगारवर्गा- 
कडून मुक्ति मिळविण्याचा प्रयत्न करणे हा प्रति- 
गामी विचार आहे. *? माकरसंच्या मतानुसार अंधा- 
रात उडी घेणे बा घोडदौड करणे अर्थशास्त्राच्या 


प्रकृतीत नाही, या बाबतीत समाजवादी सुधारक 


मार्क्संशी निष्ठेने वागळे असे म्हणणे साफ चुकीचे 
आहे. उलट, देववादाला सुधारणांचे वावडे आहे, 
या दैववादाची तार्किक परिणति म्हणजे, ज्या गोष्टीं- 
मुळे कामगारवर्गाचे दारिद्य वाढीला लागेल त्या त्या 
'प्रत्येक गोष्टीला मान्यता देणे होय. पुढे भविष्य- 
काळात एका सुप्रभाती त्याला जे हवे ते मिळू 
शकेल, म्हणून आज त्याला पूर्णपणे नागविला 
पाहिजे | 
कामगारबगा'ची हुकूमशाही 

अशा तऱ्हेच्या या निवृत्तिमार्गातील धोक्याची 
जाणीव' मार्क्सेला होती. एकतर सत्ता कुणाकरिता 
कधीच थांत्रत नाही किंवा थांबळीच तर अनिश्चित 
कांळापर्यंत. म्हणून, एक दिवस असा येतो की 


न. भा. डड 


अनुक्रमणिका 


अनुवादक : भि. वि. मराठे 
अल्बेर कामूकृत समीक्षा : ३: 


ज्या दिवशी ती हस्तगत करायलाच हवी. आणि 
हा निश्चित दिवस कोणता याऱ्या स्पष्टास्पष्टते 
बाबतच मार्क्सचा सारा वाचकवर्ग सादंक आहे. 
या मुद्याबाबत त्याच्या विचारात बरीच विसंगति 
आढळून येते. समाजाला *' कामगारवर्गाच्या 
हुकूमशाहीखाळून जाणे ऐतिहासिकदृष्ट्या भाग 
आहे ”, असे मार्क्सचे म्हणणे आहे. या हुकूम- 
शाहीचे स्वरूप काय याबाबत त्याच्या व्याख्या 
विसंगत आहेत, राज्ययंत्राचे ( 869६९ ) अस्तित्व 
म्हणजे गुलामगिरी, अश्या कडक भाष्रेत त्याने 
राज्ययंत्र या संस्थेचा धिक्कार केला आहे. हुकूम- 
शाही, मग ती तात्पुरती का असेना, तिची कल्पः 
नाच मुळी मानवी प्रकृतिविरोधी आहे बकु- 
निनच्या या न्याय्य व सुबुद्ध विधानाचा मार्क्स 
निघ्रेध करतो. आता हे खरे की, मार्क्सला विरोध- 
विकासवादी सत्य हे मानसशास्त्रीय सत्यापेक्षा श्रेष्ठ 
वाटत होते. त्याच्या विरोधविकासवादी विचारा- 
नुसार, “' साम्यवादी समाजव्यवस्थेत सारे वर्ग 
अपरिहार्यंतेने नामशेष होत असल्याकारणाने, केवळ 
या व्यवस्थेतच राज्ययंत्राच्या विसर्जनाला अर्थ 
उरतो. कारण, एकदा सारे वर्ग नष्ट झाल्यावर, 
एका वर्गाने दुसऱ्या वर्गास पिळण्यासाठी संघटित 
केलेल्या राज्यसत्तेची आवडरयकताच नष्ट होते. 
मार्क्सवादी पोथीतील पवित्र सूत्रानुसार, आता सर- 
काराच्या ( 9०४९111101 ) जागी जंनतेचे 
व्यवहार पाहाणारे व्यवस्थापक मंडळ येते ( ११७1- 
1810901001. 0० 9४88 ) अतएव, विरोध: 
'विकासवादी युक्तिवादाचा अर्थ स्पष्ट होता. तद- 
नुसार, बुईर्वा वर्ग समरस करून घेण्याकरिता 


-कखगघर चिघलचज/ 


५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


किंवा नामरोष करण्याकरिता कामगारवर्गाच्या 
हुकूमशाही राज्ययंत्राचे अस्तित्व समर्थनीय ठरते. 
पण, डुदेंबाने, भविष्यवाणी आणि तज्जन्य दैववाद 
यातून दुसराही अर्थ निघू शकत होता. जर भूतला- 
वर खर्ग खात्रीपूर्वक उतरणार असेल, तर मग 
कालावधीच्या प्रश्नाचे उगाच बुजगावणे कशा- 
करिता १ ज्यांचा भविष्यकालावर विश्वास नाही, 
त्यांच्याबाबतीत दुःखे तात्पुरती कधीच नसतात. 
पण, एकरोएकाव्या वर्षी अनन्त स्वर्गसुखाची नगरी 
नक्कीच निर्माण होणार असे ज्यांच्या भविष्य- 
कुंडलीत लिहिले आहे, त्याना शंभर वर्षांच्या 
यातना क्षणभंगुस्च नाहीत का? माक्‍सेवादी 
भविष्यवाणीच्या दशनमागीत सारेच कःपदार्थ | 
काहीही होवो, बुर्क्वा वर्ग नामशेष झाल्यावर, 
उत्पादनपद्धतीच्या त्कशास्त्रानुसार उत्पादनाचे 
उच्च शिखर गाठल्यावर कामगारवर्ग विश्वमानवाचे 
राज्य़ प्रस्थापित करणारच ! आणि मग, हे महान 
यश हुक्‌मश्याही व हिंसा या साधनाद्वारे पदरात 
पडले तर बिघडले कोठे ! अद्‌भुत घडविणाऱ्या 
यंत्रांचा कर्णककंशा घडघडाट आणि घरघर जिथे 
निनादत आहे, अक्या या नाविन्यपूर्ण जेरुसलममध्ये 


बळी पडणाऱ्या मानवांच्या किंकाळ्या कुणाला ऐक 
ळ्‌ 


जाणार १ 


समाजवाद कल्पनारम्य स्वम ी 
इतिहाससमाप्तिनंतर आणि साक्षात्काराचा योगा- 
योग घडून येताच अवतरणाऱ्या सुवणैयुगात सर्व 
काही न्याय्यच आहे, माक्‍संवादाच्या अदूभृत नी 
अफाट महत्बाकांक्षांचा एवढ्याकरिताच विचार 
व्हावयास हवा आणि त्यातील बेसुमार सिद्धान्ताचे 
मूल्यमापन अशाकरिता व्हावयास हवे की, या 
विपुल नि आकर्षक आश्शांच्या मागे लागल्यामुळे, 
काही महत्वपूर्ण प्रश्न अपरिहार्यतेने दुर्लक्षिले 
जातात आणि गौण भासतात, “' मानव्याच्या सार. 
सत्वाचा खराखुरा वास्तववादी विनियोग मानवा- 


अनुक्रमणिका 


२६ 


कडून व मानवाकरिता करणारा साम्यवाद, मान- 
वाला पुनरपि त्याच्या सामाजिक अस्तित्वाचा आत्म- 
प्र्यय आणून देणारा साम्यवाद -असा हा 
साम्यवाद निरपेक्ष निसर्गवादच असल्याकारणाने , 
मानवतावादाशीच तद्रूप आहे. हा साम्यवाद म्हणजे, 
मानव आणि निसर्ग, मानव आणि मानव, सारसत्व 
आणि अस्मिता, परत्व आणि खत्व, मुक्ति आणि 
उपाधि, व्यक्ति आणि जाति, या द्वंद्रांची कलह 
समासि आहे, तो इतिहासाचे गूढ उकळतो आणि 
या कृतीची त्यास जाणीव असते. ”-या भव्य नि 
उदात्त थ्येयवबादाची भाषाच तेवढी शास्त्रीयतेने 
( 8नंश४1०) नटलेली आहे. “ मरुभूमीचे 
नंदनवन, सागर-जलाचे अमुतपेय, अखंड वसंत- 
बहार ?- फाउरियर कवीची ही कविकल्पना आणि 
माक्‍संवादी महत्वाकांक्षा यात मूलतः फरक तो 
कोणता ? इंश्वर्च नाही, तर माणूस मानवाच्या 
अधघिराज्याची आकांक्षा बाळगणार नाही तर दुसरे 
काय करणार | मार्क्सवादी भक्तांकडून मार्क्स- 
वादाचा एवढा उदोउदो का केला जातो याचे 
इंगित इथेच आहे, या भक्तांपेकी एक म्हणतो 

दुःखविरहित समाजात मत्यची भीती ती 
कशाला १ ” परंतु, आमच्या समाजास लांच्छ 
नास्पद गोष्ट ती अशी की, कामाच्या ओझ्या- 
खाली गुदमरलेल्या कामकऱ्यापेक्षा, आळशी, निरु- 
द्योगी माणसालाच मृत्यूचे भय हा एक चैनीचा 
विषय ( 1पएईपा$ ) वाटतो, समाजवाद. मग 
त्याची जात कोणतीही असो, ते एक कल्पनारम्य 
स्वप्न ( ५०७६ ) आहे, आणि त्यापैकी शास्त्रीय 
समाजवादाची ( 8नह टील 8०७दयाच्या 3 


स्वमरंजकता तर अधिकच, कल्पनारंजन ईश्वराच्या 


ठिकाणी भवितब्यता ( 1१६॥1० ) आणून बसविते. 
या भवितव्यतेला नीतितत्त्वाचे ( ९६७1८७ ) अधि- 
छान प्रास करून देण्यात येते. या भवितव्यतेज्री 
निष्ठा, बाळगणारी तेवढीच नीतिमूल्ये असा समज 


क 


-करखगघर चज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


समाजवादाची अल्बेर कामूकृत समीक्षा 


दृढ करण्यात येतो, या कारणासवच, सारे कल्पना 
रम्य, खप्नरंजनात्मक सिद्धान्त जुलमी, हुकूमशाही 
स्वरूपाचे असतात. 


माक्‍सेची थोखी 

मार्क्सवादी स्वप्नाचे अधिष्ठान मात्र नेतिक 
आहे आणि नेतिक मूल्यांचा जोरदार पुरस्कार उचि- 
तच होता. माक्‍सेबादातीलळ दोषस्थळांचे परीक्षण 
करण्यापूर्वी, माकसवर कोणत्याही प्रकारे अन्याय 
होऊ नये म्हणून येवढे सांगणे जरूर आहे की, 
नेतिक मुल्यांवर भर देण्यातच त्याची खरी थोखी 
आहे, उद्योगप्रव्रत्तीला ( "४० ) त्याने आपल्या 
सिद्धान्तात मानाचे स्थान दिले आहे. नव्हे, त्याच्या 
सिद्धान्ताचा तो केंद्रबिंदूच आहे. श्रमशक्तीला कय- 
वस्तु म्हणून आणि कामगाराला एक साधनवस्तु 
म्हणून हीन दर्जा प्राप्त करून देणाऱ्या समाजस्थिती- 
विरुद्ध त्याने बंडाचा झंडा उभारला. लब्धप्रतिष्ठित 
मिरासदारांना त्याने खडसावून बजाविले की, त्यांचे 
हक्क दैवी नव्हत की त्यांची खासगी मालमत्ता अब्रा- 
घित बा शाश्वत हक नाही. जिथे मजरीला मोल 
नाही, श्रमाचे चीज नाही, ती हीन लेखली जातात, 
ते मानवी जीवनच नव्हे. या त्याच्या कळकळीच्या, 

जिव्हाळ्याच्या विचारांबद्दल आपण माक्‍संचे सदैव 
कणीच आहोत. आजच्या आपल्या कालातही 
याविषयी निराशाच आहे. लाखो मुतवत्‌ मजूरांच्या 
श्रमाद्वारे लाभलेल्या सामान्यप्रतीच्या सुखांचा उप- 
भोग घेणाऱ्या, प्रगतीची बढाई मारणाऱ्या, अद्य 
या आजच्या सामाजिक जीवनात कुणाला म्हणून 
शांत झोप येऊ शकेल ! कामगारांची खरोखरीची 
दोलळतं ( 7101९8 ), पेसा ( ॥0)९४ ) नसून, 
निवांतपण (1९8018) ब सर्जनशीलता (07९११०) 
होय--अक्या या मागणीचा जोरदार पुरस्कार करून, 
त्याने मानवाचा मानदंड उञ्वळ केला. आणि हे करीत 
असता, आपल्या भक्तांनी आपल्या नावावर कसात्र- 
करणी करून मानवाला मानहानी पत्करावयास 


अनुक्रमणिका 


२७ 


लावावी, हा विचार त्याच्या खप्नातही नव्हता: “ जे 
साध्य संपादन करण्याकरिता साधनाची शुचिता आव- 
इयक नाही, ते कधीच न्याय्य असत नाही ” -ही 
माकसंची स्पष्ट नी धारदार उक्ति, त्याची थोरवी, 
सौजन्य ब मानवता या बाबतीत त्याचे विजयी अनु- 
यायी त्याच्या पासंगालादेखील पुरणारे नाहीत, हेचं 
दशविते. 


'परंतु, इथे नीत्हीची शोकांतिका फिरून प्रकट 
होते, भविष्यवाणीचे हेतु उदार व वैश्विक असतात. 
पण, सिद्धान्ताळा मात्र मर्यादा असतात आणि 
प्रत्येक मूल्याचे इतिहास संज्ञेत रूपांतर करण्याचे 
परिणाम झतिशय घोर ठरतात. ऐतिहासिक साध्य 
तरी नीतिमान ब बुद्धीस पटणारे ठरावे असे 
मार्क्सचे मनोगत होते. तो त्याचा कल्पनारम्य 
थ्येयवाद होता, पण, त्याने उराशी बाळगलेल्या 
कल्पनारम्य ध्येयवादाच्या नशित्री, त्याला अल्पांशा- 
नेही नको असलेला, उपहासच लिहिला जाणार. 
मार्क्स प्रथम सारे अलौकिकत्व नष्ट करतो, नंतर 
वस्तुस्थितीतून ( 180. 3) कर्तव्य ( १प(४ ), असे 
संक्रमण ( ("8118111011 9) स्वतःच घडवून 
आणतो, पण, त्याच्या कर्तव्याच्या कल्पनेचे मूळ 
वस्तुस्थितिशिवाय दुसर्‍या कशातच नाही, न्यावाला 
( उ०७६1०९ ) मूलतः जर नैतिक अधिष्ठान नसेल, 
नीतिमत्तेच्या कसोटीस न्याय जर उतरत नसेल, 
तर न्यायाची मागणी शेवटी अन्यायाचीच ठरणार; 
आणि याविना, एक दिवस गुन्हेगारीदेखील कर्तेब्यच 
ठरायचे. साधुत्व नि दुष्टत्व, पुण्य नी पाप, कालसापेक्ष 
ठरविल्याने, त्यांची कालाशी पूणत्वाने सांगड घातल्याने 
( हिश(९४॥१४९ ) , कोणतीही घटना चांगली 
किंबा वाईटही म्हणता येणार नाही; फारतर, ती 
कालानुरूप वा अकाली म्हणता येईल. संधिसाधु 
व्यक्तिशिवाय संधिविष्रयक निर्णय कोण घेणार ! 
भक्तगण म्हणतात की, भविष्यकाळी पुढे तुम्हीच 
निवाडा द्याळ, पण, निवाडा द्यायला बळी पडलेले 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य न क मराठी : विकास प्न र्‍यंय्शे ल्मा$ 
राज्य मराठा [वकास सस्थद्ध 
संगणकीकृत 


नवभारत 


लोक मागे जिवंतच नसतील. वळी पडणाऱ्यांना 
वर्तमान काल हेच मूल्य (१७]प९) असते आणि वंड- 
खोरी (8९20०९]1101) हेच करम असते. प्रेषितवादाला 
( ९७७8181) ) स्वतःच्या अस्तित्वाखातर बळी 
पडणाऱ्याविरुद्ध ( 71०७15 ) संरक्षक फळी उभा- 
रावयाची असते, शक्‍य आहे की, खुद्द मार्क्तला 
असले काहीच नको होते. पण, त्याच्यावर जी 
जबाबदारी येऊन पडते ती ही की, क्रांतीच्या नावा- 
खाढळी समर्थन करून, साऱ्याच बंडखोर प्रवत्ती 
विरुद्ध भावी कालात उद्भवणाऱ्या रक्तलांछित 


लढ्याचे जनकत्व त्याने आपल्या पदरी बांधून 
घेतले, 


भविष्यवाणीचे गुणदोष 

हेगेल मोठ्या आळ्यतेने १८०७ साली इतिहास 
परिसमात्ति जाहीर करतो, सेट सायमनचे अनुयायी 
१८३० व १८४८ चे क्रांतिकारक उठाव शेवट- 
चेच, अशी ख्बाही देतात. धर्मोपदेशकाच्या व्यास- 
पीठावर पदार्पण करण्याची सिद्धता करीत असता 
आणि वाट चुकलेल्या मानवज्ञातीला “ पॉझिटि- 
विझमःचे बोधामृत पाजीत असता, कॉम्त १८५७ 
साली मृत्यु पावतो, तितक्‍याच अंधश्रद्धाळु भावृुक- 
तेने, मार्क्स वर्गविहीन समाजाची निर्मिति आणि 
ऐतिहासिक घटनांच्या गृढत्वाची उकल यांचे मविष्य 
वर्तवितो. थोडा अधिक चोकसबुद्धीचा असल्यामुळे, 
तो निश्चित दिनांक जाहीर करीत नाही 1 तरीपण, 
दुदैवाने परिपूर्तीच्या क्षणापर्यंत इतिहासाच्या रिस्त- 
बद्ध मोचांचे वर्णन त्याच्या भविष्यवाणीत आहे, 
घटनांच्या कलाविशेप्राचे भाकित आहे. अर्थातच, 
घटना व वत्तुस्थिति यांनी समन्वय साधला नाही. 
जबरदस्तीने तो साधण्याची आव्यकता भासू 
लागळी. ज्याक्षणी लक्षावधी मानवांच्या जिवंत 
आह्यांचा भविष्यवाणीकडून विश्वासघात होऊ 
लागतो, तत्क्षणी भविष्यत्राणीबद्दची निश्चितता 
ढासळू लागते. शेवटी, अशी एकवेळ येते की, 


अनुक्रमणिका 


र्ट 


धीरयुक्त आशेचे कोपयुक्त निराशेत वंचनेमुळे रूपां- 
तर होते, जे साधण्याची प्रतिज्ञा दुराग्रहाच्या वेडाने 
केली जाते, अधिकाधिक निर्दयतेने ज्याची मागणी 
केली जाते, ते साच्य गाठण्यासाठी शेवटी भलत्याच 
साधनांचा वापर करावा लागतो. 


१९व्या शतकाच्या शेवटी शोवटी आणि 
२० व्या शतकाच्या प्रारंभी, क्रांतिकारी आंदोलन, 
आद्य खिश्चनधमियांप्रमाणे, जगाच्या विनाशाची व 
कामगारबंशीय येद्युखिस्त अवतरण्याची बाट पाहात 
राहिले होते. मार्क्सच्या भविष्यवाणीतून आद्या 
प्रबलित होत होत्या, क्रांतिव्रत्ति प्रेरित होत होत्या. 
क्रांतीचे रम्य सप्त सल्यसृष्टीत उतरण्याचा संभव 
१९१७ साली निर्माण होण्याच्या क्षणापर्यंत) ही 
श्रद्धा बळावत 'होती. “ स्वर्गाच्या दाराशी आमचा 
क्रांतिसंग्राम चाळू आहे, * अशी लाइचनेक्त घोषणा 
करतो, आपण खरोखरच स्वर्गाच्या दाराशी येऊन 
पोहोचलो आहोत, असा विश्वास १९१७ साली 
क्रांतिकारकांना बाटत होता. “ उद्या क्रांति रणदुंदुभी 
वाजवीत यशोमंदिराचे शिखर गाठणार आणि घोषित 
करणार की, मी होते, मी आहे, मी असणार ?/--- 
रोझा लक््झेम्बर्गचे हे खप्न जणु साकार होण्याच्या 
मार्गावर होते. १९१७च्या रशियन राज्यक्रांति नंतर, 
सोविएत जर्मनीत स्वगंद्वारे खुळी होणार होती, पण, 
काय! स्पार्टाकस आंदोलन चिरडून टाकण्यात आले, 
१९२०८ चा फ्रान्समधील सार्वत्रिक संप बारगळला, 
इटलीमधील क्रांतिकारी चळवळीचा कोंडमारा क्र 
ण्यात आला. शेवटी, लाइबनेक्तला क्रांतिकरिता काल 
परिपक्व झालेला नाही याची जाणीव होते. काळ 
बंड करून उठला नाही. पराजयामुळे भंगलेली श्रद्धा 


धार्मिक गुंगी कशी उद्दीपित करते हे पढील उद्गारा- 
वरून लक्षात येईल : क 


पडण्यापूर्वीच्या गडग 
सैनिक अंतिम 
मुळे जागे 


“ आर्थिक व्यवस्था कोलमडून 
डाटाने कामगारवर्गाचे स्‌प्तं 
न्यायदानाच्या दिवशी झगमगाटा- 
होतील, आणि संग्रामात बळी पडले- 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


समाजवादाची अल्बेर कामूकृत समीक्षा 


ल्यांची प्रेते उठून, शापांच्या भाराखाळी वाकले- 
त्यांना जाब विचारतीळ, ” पण, हे घडून येण्या- 
पूर्वीच लाइचनेक्त व लक्झेम्बर्ग यांचा वध होतो 
आणि जर्मनी फिरून गुलामगिरीच्या गर्तेत लोटला 
जातो. रशियन राज्यक्रांति एकाकी पडते. आपल्या 
विशिष्ट पद्धतिनुसार ती जगून राहाते; पण, अजून 
स्वर्गद्वारापासून फारफार दूर ! आणि अवतारी पुरु- 
घाच्या पोलादी संघटनेखाली | ! स्वर्गलोकाचे आग- 
मन पुढे ढकलले जाते; श्रद्धा टिकून राहते, पण, 
ही श्रद्धा, मार्क्सच्या काळात अपरिचित असे 
नवीन प्रश्न व शोध निर्माण झाल्यामुळे, त्याच्या 
ओझ्याखाली डळमळू लागते. नवीन धर्माची फिरून 
एकदा गलिलीशीरु जवात घालून दिली जाते, श्रद्धा 
टिकवून धरण्य़ाकरिता सूर्याचे अस्तित्बर नाकारावे 
ठागेलळ, मानवी स्वातंत्र्याला मानहानी पत्करावी 
लागेल ! 


प्रत्यक्ष इतिहासाने प्रत्ययास आणून दिलेले 
माक्‍सेच्या भविष्यवाणीचे दोष कोणते ? समकालीन 
जगांतील आर्थिक क्रांतीने माक्‍संवादाची काही 
ग्रहीतकृत्ये खोटी पाडली आहेत. भांडवलाचे अम: 
याद आकुंचन व कामगारवर्गाची अमर्याद वाढ 
अश्या दोन समांतर घटनांच्या शेवटी जर मार्क्स- 
प्रणित क्रांति घडून यावयाची असेळ, तर, ती 
घडून येणार नाही किंवा ती घडून येणे भागच 
आहे असे नाही. या बाबतीत भांडवल्याही ब 
कामगारवरी दोघेही माकसेशी एकनिष्ठ राहिले 
नाहीत. १९ व्या शतकातील औद्योगिक इंग्लंडमध्ये, 
अर्थात्पादनपद्धतीचा रोख काही बाबतीत बदलला 
तर काही बाबतीत तो अधिक गुंतागुंतीचा झाला 
आर्थिक अरिष्टांची पुनरावृत्ति वाढत्या चक्रगतीने 
होण्याऐवजी, ती अरिष्टे तुरळक झाली. योजनाबद्ध 
उत्पादनाचे रहस्य भांडवलशाही अनुभवाने शिकली 
आणि मोलोक राज्ययंत्राच्या ( धग०्ला 80918) 
विखाराळा तिने आपल्यापरीने हातभार लावला. 


अनुक्रमणिका 


भांडवळ भागिदारी पद्धतीने गुंतवण्यांची व्यवस्था 
असणाऱ्या कंपन्या निघाल्यामुळे, भांडवलाचे वाढत्या 
प्रमाणात केंद्रीकरण न होता, लहान ल्हान भांड- 
वल्वाल्यांचा एक नवीन वर्ग निर्माण झाला. हे 
लहान भांडवलवाले संपांना उत्तेजन देणे शक्‍य नाही, 
मार्क्सने भाकित केल्याप्रमाणे काही लहान उद्योग- 
धंदे स्पधेमुळे नष्ट झाले हे खरे. पण, आधुनिक 
उत्पादन पद्धतीतील गुंतागुंतीच्या स्वरूपामुळे, प्रचंड 
कारखान्यांच्या आसपास संबंधित अशा अनेक 
लहानसहान कारखान्यांची गर्दी झालेली दिसते. 
१९१३८ साली फोर्ड कंपनीने निवेदनरीत्या जाहीर 
केले की, ५,२०० स्वतंत्र कारखान्यांकडून कंपनीला 
लागणारा माळ पुरविला जातो. अर्थात, हे मोठे 
उद्योगधंदे अपरिहार्यतेने या ल्हान उद्योगधंद्यांना 
काहीद्या प्रमाणात सामावून घेतात, पण, महत्त्वाचा 
मुद्दा हा की, या लहान उद्योगशरंदेवाल्यांचा मध्यस्थित 
असा एक सामाजिक थर निर्माण झाला. यामुळे, 
मार्क्सने कल्पिलेल्या योजनांची घडी विसकटली. 


दुलेक्षिलेळी कृषि-पद्धति व राष्ट्वाद 

माक्‍संने आपल्या प्रतिपादनात जवळजवळ दुले- 
क्षिलेल्या कृषि-अर्थात्पादनपद्धतीच्या बाबतीत तर 
त्याचा केंद्रीकरणाचा सिद्धान्त अगदीच खोटा पडतो. 
हा दोष फार महत्वाचा आहे. एका दृष्टीने, 
आपल्या' काळातील समाजवादाचा इतिहास हा 
कामकरी आणि शेतकरी यांच्यातील» विग्रहाचा 
इतिहास आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार 
नाही. हा विग्रह म्हणजे, १९ व्या शतकातील 
कृषि आणि कारागिरी पद्धतीतून उद्भवलेल्या हुकूम- 
शाही प्रव्त्तीचा समाजवाद व उदारमतवादी समाज- 
वाद यांच्यामधीळ वैचारिक विग्रहात अनुस्यूत अस- 
लेली ऐतिहासिक पातळीवरील पुनरावृत्तीच होय, 
तत्कालीन विचारसाहित्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचा 
अभ्यास करणे मार्क्सेला आवश्यक. होते, पण, 
सिद्धान्तांना पद्धतशीरपणा आणण्याच्या प्रयत्नात 


-करखागघर चज, 


२९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


नवभारत 


साऱ्याच गोष्टीत सोपेपंणाच्या प्रश्नततीचा अतिरेक 


झाला. आणि शोवटी, ही सोपेपणाची प्रत्रत्ति, 


ऐतिहासिक अपवाद म्हणून शिक्का मारल्या गेलेल्या 
५० लाख रशियन कुलाक ]ोतकऱ्यांना, मृत्यु वा 
हद्दपारी या मार्गोनी, माक्‍संवादाच्या मज्ञीत ओत- 
ण्याच्या कारवाईमुळे, महाग पडली. 


राष्टवादी प्रव्रत्ति प्रबळ असलेल्या शतकातदेखील 
राष्ट्वादाचा प्रश्ष, वरीळ सोपेपणाच्या वृत्तीमुळेच, 
मार्क्सकडून दुलेक्षिला गेला. त्याची अशी कल्पना 
होती की, व्यापार ब देवघेव यांच्यामुळे, तसेच 
कामगारवर्गाळा मिळणाऱ्या यक्षामुळे, राष्ट्रवादाचा 
अडसर आपोआप दूर होईल, पण, तसे काही न 
घडता, उलट, या राष्ट्रवादाच्या अडसरीमुळेच शेवटी 
कामगारवर्गाचे ध्येय धुळीस मिळाले, राष्ट्विग्रह 
हा इतिहासाचा अर्थ लावण्याचे दृष्टीने वर्गविग्रहा- 
इतकाच महत्त्वाचा ठरला आहे. पण राष्ट्रवाद या 
भावनेचा अर्थ केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून लागत 
नसतो; म्हणूनच माक्‍सेवादाने त्याकडे दुलंक्ष केले. 

कामगारवर्गाने देखीळ मार्क्सवादी मार्ग पत्क- 
रळा नाही, कामगार संघ ( 7५१९ ए01018 3 
आणि अनेक सुधारणा यांच्यामुळे कामगारांच्या 
*राहाणीचा दर्जा उंचावला, पगार, र्जा, वगेरे 
बाबतीत त्यांची स्थिति अधिक सुधारली. हे खरे 
की, या सुधारणा सामाजिक समता प्रस्थापित 
करण्यास पुरेशा नव्हत्या. तरीपण, मार्क्सच्या काळात 
इंग्लंडमधील गिरणी कामगारांची जी हलाखीची 
परिस्थिति होती, ती माक्‍संच्या सिद्धान्तानुसार 
सर्वसाधारण न होता किंवा अधिकाधिक न बिघडता, 
उलट, त्यांचे जीवन सुसह्य झाले, आज जर माक्‍री 
जिवंत असता तर, आपले आणखी एक भाकित 
-चुकीचे ठरून समतोलपणा प्रस्थापित झाला म्हणून 
काय त्याने तक्रार केली नसती ! उलट, भुकेने 
ज्यांची शक्ति ब कार्यक्षमता क्षीण झालेली नाही 
अशा वेचक कामगारांचे अस्तित्वच क्रांति व काम- 


३० 


अनुक्रमणिका 


गार संघटना यांना सर्वतोपरी पोषक असते, अशा 
तऱ्हेची उपपत्ति सिद्ध करणे शक्‍य झाले आहे, 
दारिद्य व दैन्यावस्था यांचे मानवी जीवनावरील 
दुष्परिणाम माक्‍संच्या कालात जसे होते तसे 
आजही आहेत; पण ही अवस्था क्रांतीला 
पोप्रक ठरणारी नसून दास्यवृत्ति बळावणारी 
आहे, हे मत मार्क्सेला मान्य नव्हते. १९३२ सालीं 
जमेनीतीळ एक तृतियांदा कामगारवर्ग बेकार 
होता. या बेकारांना उपजीविकेचे साधन पुरविणे 
तत्काठीन भांडवलशाही समाजाला भाग होते. 
मार्कसेबादानुसार क्रांति फलद्रूप होण्यास आव्यक 
असलेली परिस्थिति हात जोडून हजर होती. 
पण, राज्य सरकाराने दोन घास पोटात घालावे 
अद्ा। अपमानास्पद परिस्थितीच्या गोत्यात भावी 
क्रांतिकारकांनी सापडावे ही काही चांगली गोष्ट नव्हे ] 
या अप्राकृतिक सवयीतून आणखी वाईट सवयी 
दागू शकतात | हिटलरने नेमक्या याच वस्तु- 
स्थितीला सैद्धान्तिक स्वरूप दिले, 


तंत्रज्ञांचा नवीन वर्ग 

आणखी एक मुद्दा असा की, कामगारवर्गाची 
संख्याही अमर्यादपणे वाढली नाही, औद्योगिक, 
उत्पादनपद्धतीमुळे बऱ्याच प्रमाणात मध्यमवर्गाची 
स्थिति सुधारली, येवढेच नव्हे तर, तंत्रज्ञाचा 
( (९९॥॥॥७॥७॥७ ) एक नवीन वर्ग निर्माण झाला 
( अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानात १९२०.--१९३० 
च्या दरम्यान धातु-उत्पादन कारखान्यातील काम- 
गाराची संख्या घटली; पण, त्याच धंद्यातील विक्रे- 
त्यांची संख्या दुपटीने वाढली, ), एंजिनियर व 
मजूर याचा दर्जा समान राहील- लेनिनला प्रिय 
असलेला हा सामाजिक आदर्श वस्तुस्थितीशी 
विसंगत ठरला. वस्तुस्थिति प्रामुख्याने अशी आहे 
की, विज्ञानाप्रमाणेच तंत्रशास्त्रीय (ए'९९॥॥०1०९9) 
सान इतकया ' गुंतागुंतीचे नी अवजड झालेले आहे 
की, एकाच व्यक्तीला त्याचे सर्वकष सिद्धान्त ब 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


समाजवादाची अल्वेर कासूकृत समीक्षा 


सैद्धान्तिक उपयुक्तता समजणे शक्‍य नाही. उदाहर- 
णाथ, पदार्थवैज्ञानिकाला जीवशास्त्राचे संपूर्ण ज्ञान 
अवगत असणे आजच्या काळात तरी जवळ 
जवळ अशक्यप्राय आहे. खुद्द पदार्थविज्ञान- 
विषयक प्रत्येक शाखोपत्याखेचे ज्ञान आपणास 
आहे, असा दाबा तो करू शकणार नाही. तंत्र- 
विज्ञानाचे बाबतीत अशीच वस्तुस्थिति आहे, 
' बुईर्था ? व माक्‍संवादी दोघांकडूनही वरदान 
मानली गेलेली उत्पादनक्षमता. ( १10१0० णा 7 ) 
जेव्हा प्रचंड प्रमाणात वाढते, तेव्हा श्रमविभागणी 
अपरिहास असते. ही टाळता येईल असे मार्क्सला 
' वाटत होते. कामगाराचे ज्ञान त्याच्या विशिष्ट 
कामापुरतेच असते. उत्पादनकार्याच्या सर्वकष योज- 
नेचे सरबोगिण ज्ञान त्याला कधीच अवगत नसते. 
मिन्नमिन्न व्यक्तिगत कामांची जळवणूक करून, 
एकंदर , उत्पादनकार्यांत सूत्रत्रद्धता आणणाऱ्या कमे- 
चाऱ्यांचा आज एक नवीनच वर्ग निर्माण झाला 
आहे, आणि या वर्गाचे सामाजिक महत्त्व निर्णायक 
आहे, 


बौद्धिक व शारीरिक श्रम यांच्यातील मान- 
हानीकारक विरोध नष्ट करण्याच्या माकसंवादी योज- 
नेचा उत्पादनांच्या गरजांशी विरोध निर्माण झाला. 
भांडबल केंद्रीकरणाच्या उच्चतम अवस्थेत व्यवस्था- 
पक ( ॥1॥११८९श' ) या कमेचाऱ्याला महत्व प्रात 
होणार याचे भाकित माक्‍सेने ' कॅपिटल” या 
ग्रंथांत केळे होते. पण, खासगी मालमत्ता नष्ट 
केल्यानंतर भांडवल्केंद्रीकरणाचे असित्व टिकन 
राहीळ या गोष्टीवर त्याचा विश्वास नव्हता. श्रम- 
विभागणी व खासगी मालमत्ता यांची चेहेरेपट्टी 
एकच, असे तो म्हणत अस. पण इतिहासाचा 
अनुमव अगदी उलटा होता. सामुदायिक वा 
सामाजिक मालकीवर अधिष्ठित अदी आदर 
राज्ययंत्रणा म्हणजे, लेनिनच्या मतानुसार न्याय 
अधिक विद्यत्शक्ति ( उप8९6 ]1प8 ९180710 


अनुक्रमणिका 


४४ ) पण, शेवटी फक्त वियुत्‌शक्ति, न्यायाचे नाव 
नाही, असा उलटाच प्रकार दिसतो. 


कामगारंवर्गाचे खरे अवतारकार्य 

कामगारवर्गाचे अवतारकार्य या कल्पनेला इति« 
हासात अजून मूर्त खरूप आलेलेच नाही. मार्क्स- 
वादाच्या गुणदोषाची मेख याच गोष्टीत आहे. 
दुसऱ्या कम्युनिस्ट आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे ( 8९०००१ 
(0017107150 17110९111४11018] 3 अपयश हेच 
दर्शाविते की, कामगारांवर आर्थिक परिस्थिती प्रमा-' 
णेच इतरही काही गोष्टींचा प्रमाव पडत असतो. 
:£: जगातील कामगारांनो एक व्हा ”, “ काम- 
गारवर्गाला मातृभूमि नसते ? वगेरे सुप्रसिद्ध 
घोषणा निरथैक ठरून, उलट, राष्ट्ाराष्ट्रातील काम- 
गारवर्ग राट्राभिमानीच ठरला. आंतरराष्ट्रीय युद्धात 
आपापल्या राष्ट्रातील युद्धखोरांशी कामगारबवर्गाने 
हातमिळवणीच केली. यदा मिळविण्याच्या आधी 
कामगारवर्गाला कायदा व राजकारण या बाबतीत 
बुद्धीची परिपक्वता व कुज्ाग्रता प्राप्त करून ध्याव- 
यास हवी, असा मार्क्सच्या मनीचा हेतु असावा, 
पण, आत्यंतिक दारिद्यातून, विशेषतः औद्योगिक 
दारिद्यातून, राजकीय परिपक्वता प्राप्त होईल 
असा विश्वास बाळगण्यात मार्क्सने महान चूक 
केली. न 

सायमन वील या लेखिकेने कारलान्यात राब- 
णाऱ्या कामगारांच्या हृदयद्रावक स्थितीचे वरणेन 
केले आहे. माणसाऐवजी यंत्रांकडून कमी श्रम- 
शाक्तीत काम करून घेण्याच्या ( 1७७0०0981120- 
0101) प्रवृत्तिमुळे, कामगारवर्गात नैतिक शिथिलता 
व मूक निराशावाद कसे बळावतात याची जाणीव 
वील्चे वणेन वाचन होते. कामगाराची अशी काय 
दुहेरी दैन्यावस्था झाडी आहे की, तो पेश्ाला 
मुकतो आणि माणुसकीच्या दुर्जाटाही | साय- 
मन वीलचे हे उद्गार सार्थ आहेत, माणसाला ज्या 
कामाची आवड आहे, ज्यात त्याला रसहीनता 


उक 
स डर कट. प 


"करखगघरचिघजसज” 


३९ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


वाटत नाही, म्हणजेच, जे काम सर्जनशील 
( ९7७४७ ) आहे, त्या कामाचा मोबदला 
म्हणून कमी मजुरी मिळाली तरी हरकत नाही; पण, 
त्या कामामुळे मानवी जीवनाची मानहानी होत नाही, 
मानवी जीवन निक्रष्टावस्थेळा पोचून निर्थक ठरत 
नाही. औद्योगिक समाजवादाने ( 11१0818) 
3०९91151) ) कामगाराची ही दु:स्थिति दूर कर- 
ण्याचे दृष्टीने जे आवश्‍यक आहे तसले काहीच केले 
नाही, कारण, उत्पादनकार्याचे जे उदात्त तत्व नि 
हेतु आहे त्याकडे आणि तदनुषंगिक कामगारांच्या 
योग्य संघटनेकडे या समाजवादाने पूर्ण दुलंक्षच केले; 
उलट, या दुःस्थितीचे औद्योगिक समाजवादाने 


4 


सऱ्या 


विम््ऱ् ऱ्ज् 


भः 
भः 
मै 
1; 
ग 
शः 
गी 
.; 


य्क्र्क्ष 
4. 


प्राज्ञषाठशाळा-मण्डळ-ग्रेंथमाला 
(00 
कमकोड 
1 
सस्कारकाण्ट 
.. भाग १ ला 
झुपररायल साइज, पृष्ठसंख्या ९००, किंमत ४५ रु. 
सस्कारकाण्डाचा प्रथम भाग प्रकाशित झाला आ 


विचार, गोत्र, प्रवर ब सापिण्ड्य यांसंबंधी बिर 
इत्यादि विषय आलेले आहेत. धर्मशास्त्राचे 


च ह ति 
मिळण्याचें ठिकाण- प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र 
१ 
रॅ 
१; 
१! 
रः 
1 
ग 
ग 
: 


ऐतिहासिक समर्थनच केले, स्वर्गतुखाच्या लालसेने 
मरेमरेतो काम करा, हाच जणु त्याचा आदेशा ! 
या समाजवादाने कामगारवर्गांला सर्जनशीलतेच्या 
परमानंदाची जाणीवही करून देण्याचा प्रयत्न केला 
नाही. समाजव्यवस्थेच्या या पातळीत समाजाची 
राजकीय संघटना कशा प्रकारची हवी हा प्रश्नच 
उद्भवू शकत नाही, भांडवलशाही व समाजवाद, 
दोन्हीही ज्या तंत्रविज्ञान संस्कृतीवर ( ग'९०॥॥ [081 
(१४11169101 ) अवलम्बून आहेत, त्या संस्क- 
तीचे श्रद्धाविषय हेच प्रश्नाथक चिन्ह आहे. ज्या 
विचारप्रणालीत या प्रश्नांचे निरसन नाही ती काम- 
गाराची दुःस्थिति काय दूर करू शकणार ! 


भं 
भे 
भं 
न 
न 
भे 
भं 
त 
धं 
भं 
; 
द 


हे. या भागांत संस्कारांसंबंधीं सामान्य 
तृत शास्त्रार्थ, विवाहकाल, विवाहाचे प्रकार 
आधुनिक पद्धतीनें संशोधन करणाऱ्या 
दी हा भाग अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळें 


[ जि० सातारा, ] 


प क का क सा क का क क कया 


डळ" 
पा 


"कखगघरचिघज-चन, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर 
संगणकीकृत 


स्थेद्वारे 


सामान्यतः प्रत्येक सुबुद्ध माणूस संस्कृत भाषेचे 
आणि तद्वत वाड्मयाचे महत्त्व जाणतो “ संस्कृतिः 
संस्कृताश्रिता ? या सूत्राभोवती सांस्कृतिक महत्त्व रंगा- 
ळंते तर हिंदी भाषा राष्ट्रमाबा म्हणून मान्य नसणा- 
ऱ्यांना संस्कृतचे राजकीय महत्त्व ग्रासते, पार्लमेंटमध्ये 
भाष्रेच्या प्रश्नावर वादंग माजळे असता संस्कृत भाषेला 
अखिल भारतीयच नव्हे तर जागतिक महत्त्व येण्यास 
वेळ लागत नाही. वादविवादात खुमासदार रंग भर- 
विणार खण्डन मण्डन पक्ष तयारीत येत असल्याने 
कृचित आगळीच माहिती उजेडात येते. यात अभ्यास- 
काला अनेक विषय उपलब्ध होऊ शकतात, याच सन्दु- 
र्भात लोकसभेत ' संस्कृत हीच राष्ट्रभाषा होण्यास 
योग्य आहे ? असा हिरीरीने पुरस्कार करणाऱ्या 
पक्षाला पाचशे कुटुंबांतही देनंदिन व्यवहार ज्या भाषे- 
तून चाळत नाहीत अश्या भाषेला तुम्ही राष्ट्रभाषा 
करणार आहा का ? असा रोकडा सवाल विचारून 
एका मातबर मंत्र्यानी फड जिंकला म्हणे. संस्कृतचे 
राजकीय महत्त्व अलीकडे वेगळ्याच पाश्वंभूमीवर 
गाण्यात येते. बंगाल--मद्रासच्या सभासदांनी भाषा 
समितीला हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून मानण्यात 
कडवा विरोध दशशविल्यापासून भारतातील अखिल 
भारतीय महत्त्व घेण्यास लायक म्हणून केवळ संस्क्ृत- 
कडेच बोट दाखविले जाते. मात्र हे महत्त्व हिंदी 
भाषेच्या सवतीमत्सरातून निर्माण झालेळे आहे हे 
लक्षात येण्यास वेळ लागू नये. 
मृत भाषा नव्हे! 

या उलट संस्कृतला मृतभाषा (2९9१ 197208४७९) 
म्हणून हिणविण्याचा एक जणू प्रधातच पडलेला दिसतो, 
मृतभाषा या शब्दाचा वापर इतका सवंग झाला आहे 
की तो कुणीही केव्हाही कुठेही करावा. सध्या लोकांची 
बोल्भाषा संस्कृत नाही एवढ्या अर्थांच त्या शब्दाचा 
वापर मर्यादित असतो. जाणते लोक ए०वृप8 ए७1- 
०९ ० परणांए९089] 0९]ध॥!७ ' म्हणून संस्कृतचा 


न. भा, ५ 


श्री, ना. बा. मराठे 


संस्कृत : अपेक्षा नि उपेक्षा 


गोरब करतांत तर “ 8818110 18 (0 ७९८ 98 8 
686९00९ 1851711 107 91] ७0८ हछल्याश्‍वप]2च 
1872प०४७8 10 0प' 0०8000 ? म्हणून 
भारतीय भाषांच्या अमिद्वद्धीस संस्कृत शिवाय तरणो- 
पाय नाही . हे जाणतात, पाश्चात्य पंडितानी तर 
6 01९2 10९1606. १90 (7667, 1007९ 0०- 
10१8 080 8, ०78 €इवृपांडा५९]! 
7९101९0 (1970 6101061 ” अद्शा शब्दात पाश्चात्य 
ग्रीक लॅटिन सारख्या पुरातन भाषाच्या तुलनेतही 
संस्कृत भाषेचे श्रेष्ठत्व मान्य करतात. 

भारतीयांची धर्मभाषा 


गेल्या कित्येक शतकांचा इतिहास आणि भारतीय 
संस्कृतीची अंगोपाक्ले ज्या भाषेच्या माध्यमान्वये 
जोपासली गेळी अन्‌. वाढीला लागली ती भाषा 
म्हणजे संस्कृत भाषा होय ! 

१७८६ मध्ये कलकच्याला एशियाटिक सोसायटीची 
स्थापना झाली त्यावेळचे कलकत्ता न्यायाल्याचे 
न्यायाधीश विल्यम्स जोन्स यांनी ळैटिन व ग्रीक 
या युरोपातील प्राचीन भाषांशी संस्कृतची तुलना 
करून संस्कृतची अपरंपार महती वाखाणली. तत्पूर्वी 
मिशनरी लोकांनी यूरोपमध्ये संस्कृतची तोंडओळख 
करून दिली होतीच. गेल्या शंभर दीडशे वषोत 
संस्कृतच सखोळ अध्ययन करून पाश्चात्य पंडितांनी 
जागतिक ज्ञानशाखात अमूप भर टाकली, तोलनिक 
अध्ययनाचा पाया याच कालखंडात घातला गेला. 
आजच्या विख्यात पाश्चात्य प्राच्यविद्या पेडितांपैकी 
अनेकांनी भारतात येऊनच संस्कृतचे पुरे ज्ञान मिळ- 
विळे आहे. डॉ' किल्हॉन, ग्रिफिथ, वूल्नर, कीथ 
आणि कतीतरी विद्यावंत नामवंत भारतात येऊन 
संस्कृतचा सखोल - अभ्यास करून अमर झाले. 
मॅक्समुछरला “ मोक्षमूळ ' बनवून त्याला डोक्‍यावर 
नाचवला तो भारतीयांनीच ! 


३२ 


भ ८-2. आड भन 


-कखगघनचिघजसज 


नवभारत 


भारतामध्येही प्राच्यविद्यांचा तुलनात्मक अभ्यास 
होऊ लागला, घमद्यास्राचा इतिहास लिहून महामहो- 
पोथ्याय * पां. वा;. काणे यांनी आंतरराष्ट्रीय कीर्ति 
मिळविली, सामान्य जनात अज्ञात असलेले डॉ. गोडे 
भोरंवातीळ प्राच्यविद्या पंडितांमध्ये अग्रगण्य समजले 
जात होते. डॉ. भांडारकरांनी संशोधन क्षेत्रात आपले 
नाव अमर ' करून ठेवले आहे. भारतीय पंडितांची 
नावे अंशी आणखीही उछेलाहे जरूर पुष्कळ आहेत. 
केवळ जुन्या पद्धतीने अध्ययन करून अखिल भारतीय 
कौर्तिः मिळविंटेळे म. म. वासुदेवश्यात्री अभ्यंकरां- 
सारखे;प्रंडितही गेल्या हातकात निमाण झाले, म. म. 
चित्रावशास्त्र्यांची .चरित्रकोश्यांची कामगिरी अतुल- 
नीयच >समजली पाहिजे. सरकारी आर्थिक मदतोने 
झाज़ भारतात: संस्कृत भाष्रा-वाडूमयांच्या आधारे 
ठिकठिकाणी: संशोधने चाढूच आहेत. प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान-जोधपूर,, ओरिएण्टल्‌ इन्स्टिट्यूट -बडोदा, 
संकुत कॉलेज कलकत्ता, मद्रास गव्हनेमैट ओरिएष्य््‌ 
मून्युस्क्रिप्ट्स्‌ लायब्ररी, _ओरिएटळू मॅन्युस्क्रिप्ट्स्‌ 
लांयत्ररी तरिवन्दरम्‌, वैदिक शोध संस्थानम्‌ होशियारपुर, 
मिथिला विद्यापीठ; द्रभंगा विद्यापीठ, कुरुक्षेत्र 
विद्यापीठं, सेस्कुत विद्यापीठ तिरुपति, भांडारकर 
ओरिएप्टल्‌ रिसर्च इन्स्टिटयूट्‌ पुणे, आणि या सारख्या 
इंतरसंशोधन संस्थांतून वेगवेगळ्या विषयांवर संशोधन 
चाळू असल्याने संस्कृतठा ऊजितावस्था येऊ लागली 
आहे असे..बाटू लागते, 
संस्कृत कालिके 
'* नांदियारमध्ये नुकतेच भारतीय संस्कृत पत्रकारांचे 
सेमेलळन भरळे होते. संमेलनाला अध्यक्ष म्हणून 
मेद्रासचे निष्णात पंडित डॉ. राघवन लाभले होते. 
आजच्या काळी संस्कृत पत्र पत्रिकांची युक्‍तोपयुक्‍तता 
प्रतिपादन करून दोन तीन समपैक कारणे सांगितली, 
यो. पत्रिकांमुळे नवनवीनं साहित्य निर्मितीला वाव 
मिळेल, उत्तेजन मिळेल, संस्कृत भाषेला मृत समजणा- 
यांनाही ती प्रचलित आहे, जिवेत भाषा आहे याचा 
पंडताळां सापडू शकेल. या कालिकांमधूनच आधुनिक 
नवीन संस्कृत साहित्याची वाढ होऊ शकेल, दुसरे 
असे*्की नंबीन नवीन उसळून येणाऱ्या विषयांसाठी 
संस्कृत भाषेची व्यवहारानुगुणता दृष्टोत्पत्तीस येईल, 
प्राचीन काळीही संस्कृत भाषेची वाढ आणि व्यवहारा- 


३४ 


अनुक्रमणिका 


जगुगता दिसून आली याचे कारण समाजातील विविध 
आवड्यकतांना दाब्दरूपांनी जखडून ठेवण्याचे अवघड 
कार्य तिळा करावे लागले, आणखी असे की केवळ 
संस्कृत भाषेतूनच अध्ययन अध्यापन करणाऱ्यात काळ 
यापन करणार्‍या लोकवार्ताविमुख पंडितांना प्रचलित 
व्यवहाराची यथार्थ कल्पना त्यामुळे येऊ शकेल, 


वाराणसी येथून नुकत्याच सुरू झालेल्या एका 
'गाण्डीव? नावाच्या संस्कृत साप्ताहिकाच्या संपादकांनी 
आपल्या अग्रलेखात समपॅक उद्गार काढले आहेत. ते 
म्हणतात : “ दातरा; सहखराः आड्ग्लहिंदीपत्रेपु प्रका- 
दितेषु प्रचलितिष्वपि साम्प्रत संस्कृतपत्रस्थ प्रकारानं गर्त 
पतितशवस्योद्घाटनवद्‌ व्यर्थतातिरिक्त नान्यत्किमपि ” 
[ हिंदी, इंग्रजी भाषातून हजारो, शेकडो कालिके 
प्रकाशित होत असता संस्कृत माप्रेतून एखादे नवीन 
कालिक प्रकाशन करण्याचा उपदूध्याप करणे म्हणजे 
घाणीत पडलेले शब ( मढे ) उचळून काढण्याचे व्यथ॑ 
काम करण्यासारखे, नव्हे त्याहून दुसरे तिसरे काही 
नाही, ] या संपादकीयात बिलकूल तथ्यांश नाही असे 
म्हणता येत नसले तरी त्यातील सत्यांशा डोळ्याआड 
करून चालत नाही. संस्कृत चांद्रेकेच्या दर्जाची संस्कृत 
कालिके निघाली त्यांचे जुने अंकही केः्हा काळी 
वाचण्याचा प्रसंग आला तरी त्यातील नाविन्य, 
भाषाशेली, सदभिरुची दृष्टिाड करता येत नाही. 
राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्या आर्थिक 
मदतीने ' दैनिका ? पासून वार्षिका पर्यंत संस्कृतमधून 
कालिके प्रकाशित होत असण्याचा कालखंड सध्या 
चाळू आहे, पुण्याहून निघणाऱ्या दैनिक ' संस्कृतिः 
या सेस्क्रृत दैनिकाच्या संपादकानी ते देनिक बंद कर- 
"याचा आपला संकल्प आकस्मिकरीत्या मिळालेल्या 
केंद्र सरकारच्या मदतीने रहित केला, वस्तुतः या दैनिक 
साताहेक -पाक्षिक--मासिकांची प्रतवारी दर्जाच्या 
दष्टीने फार उच्च कोटीत नेऊन बसवता येईल असे म्हणता 
येत नाही. किंबहुना साकेत, संस्कृतम्‌ , यासारख्या 
सासाहिकांचे बेकार मुद्रण आणि भिकार संपादन 
पाहिळे म्हणजे एखादेवेळी कीव येते. तथापि 'अकरणा- 
न्मंदकरणं श्रेयः ! या न्यायानेच केवळ डोळेझाक होत 
असावी, या कालिकांच्या गणनेत * अम्ृतलता, विश्व- 
संस्कृतम्‌ , पुराणम्‌ , कामेश्वरसिंह संस्कृतविश्वविद्यालय- 
पत्रिका, सुरभारती या सारख्या दर्जेदार कालिकांची 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


संस्कृत :अपेक्षा नि उपेक्षा 


नुकतीच भर पडली आहे, भारती, सूयादयः, गुरुकुल- 
कांगडी पत्रिका, शारदा, भारतवाणी या संस्कृत कालि- 
कांचे महत्त्वाचे कार्यही डोळ्यात भरण्यासारखे आहे. 
या कालिकांमधून जुने विषय च्थिलेळे दिसतात, नवे 
विष्रय जुन्या संस्क्रत भाषेच्या विषयातून चचिळे जाऊन 
त्यात माधुरी निर्माण करण्याचे इप्सित अजून फलित 
व्हावयाचे आहे. संस्कृत कालिक्रांतून येणाऱ्या लळेखां- 
विषयींचे एकमत येथे नमूद करावयास हरकत नाही- 
“ ळेखकानां बहूनि वाक्‍्यानि पद॒जातानि च विवाक्षित- 
मथ नेवाविष्कुवते | तेषु पदवाक्येपु संस्कृतछाया5पि 
नास्ति । कारणं चास्य लेलकानां विवक्षितस्याथस्य 
प्रथममाड्ग्ळ्भाषायां मातृभाषायां वा बुद्धो आकलय्य 
अनन्तरं तथेव प्रत्येकं तत्समाना थकेः संस्कृतपदैर्वाक्य- 
निजन्धनमेव । यदि च प्रतिपिपादयिषितम्थ बुद्धो 
संस्कृतभाषायामेव तदनुरूपया रीत्या आकलयितु 
ळेखकाः प्रायतिष्यन्त तार्ह स्वयमेवेते दोषा अपागमि- 
ष्यन्‌ । ( सं, प्र, ४-२ प. १८१), 


भारतात प्रसिद्ध होणाऱ्या सुमारे सात हजार कालि- 
कात संस्कृत कालिकांची संख्या उणी पुरी पन्नास 
पर्यंतही येत नाही. जी जिंवत आहेत त्याचा उद्र- 
'निर्वाह' वाचकांनी दिलेल्या वर्गणीतून चालण्याऐवजी 
सरकारी तिजोरीतून-संस्थांच्या धर्मदाय खात्यातून- 
श्रीमेतांच्या खास आश्रयाने मिळालेल्या खजिन्यावर 
चालतो या कालिकांतून ळेखन करणाऱ्या किती लेख- 
कांना नाममात्र तरी मोबदला मिळत असेल इंश्वर 
जाणो ! किती मुंद्रणालयांना नाममात्र खर्चे घेऊन छपाई 
करून द्यावी लागत असेल |! अधून मधून सम्पादकीये 
चाळली तरी सहज लक्षात येते की सम्पादक महादाय 
केवळ '* संस्कृतिः संस्कृताश्रिता*च्या ध्येयवादावर खूष 
असतात. सामान्यंतः संस्कृत कालिक ठराविक प्रसिद्धि- 
दिनाचे वेळी छापून ते ग्राहकापर्यंत रवाना झाले असे 
क्वचित्‌ ! संस्कृत कालिकेच कशाला, भारतीय कालिकांत 
या रांगेला जाऊन बसणारी कालिके कमी आहेत असा 
ग्रंथपाळांचा अनुभव नाही. बरेच वेळा असेही आढळते 
की ठराविक पानात (प्रष्ठ संख्येत) फरक न करता 
संयुक्त अंक, विदोषाु या वैश्षिष्ट्यात ती अवतीण 


होतात. 


अनुक्रमणिका 


३५ 


संस्कृत पाठ्यपुस्तके ( ४९५१९७ )) 

भारतातील कालिकांसंत्रधी थोडक्यात स्थिति 
पाहिल्यावर प्रचलित संस्कृत पाठ्यपुस्तकांसंतंधी थोडे 
विहँगमावलोकन केले तर संस्कृत संबंधीच्या आमच्या 
अपेक्षा काय आहेत आणि संस्कृतसंत्रंधीच्या उपेक्षा 
किती आहेत हे समजण्यास मदत होईल. पाश्चोत्यांची 
तोलनिक दृष्टि विचारात न घेता पाठशाळातूने अंध्य- 
यन अध्यापन यथापूवे जुन्या परंपरेतून चालूच. राहिले 
आहे. दीडशे पावणे दोनशे वर्षात निर्माण झालेळी 
संस्कृतकडे पाहाण्याची नवी दृष्टि जुन्या. परम्परागत 
दृष्टीला पसंत पडणे नितरां असम्मवनीय आहे म्हणून 
घटपटाच्या खटपटीला न लागता आधुनिकांची मार्ग 
परिक्रमणा कुठपयेत आली आहे याचाच समाचार 
घ्यावयाचा. माध्यमिक आणि विद्यालयीन शिक्षणात 
आधुनिक_दृष्टि दिरूनही शंभर वर्षे लोटली. या 
शंभर वर्षात नध्या पद्धतीने संस्कृत शिंकंवून किती 
विद्वान्‌ तयार झाळे याचाही आराखडा अजमावता 
येण्यासारघा आहे. माध्यमिक . रिक्षणात* नेमल्या 
गेलेल्या प्राथमिक संस्कृत पाठ्यपुस्तकांची संख्या उणी 
पुरी साठ पर्यंत जाते (पहा : राष्ट्रिय ग्रंथसूचिः 'संस्कृत 
विभागः १९५८-६२ ए. ११७-१२६ ) !:अस्विल 
भारतवर्षात माध्यमिक शिक्षणात, कुठे अनिवार्यःत॑र 
कुठे वैकल्पिक म्हणून संस्कृत भाषा हा .विषय-निस्चरित- 
पणे शिकविला जातो. संस्कृत भाषा भारतातीलःघट- 
नेत मंजूर असलेल्या सर्वभाषाच्या 'माध्यमातून अशिक- 
विली जाते. अजून तरी बहुतेक ठिकाणी 'संस्कृतसाठी 
देवनागरी लिपीचाच आश्रय घेतला जातो; मातृ- 
भाषेच्या लिपीतून संस्कृत शिकण्याची मनाई: द्सित 
नाही. किंबा तसा आग्रहही तृत तरी दिसत, नाही. | 

एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात भरते ती .अज्ली-*की 
अखिल भारतीय स्वरूपाच्या या संस्कृतभाप्रा शिक्षणा- 
कडे जावे तितके विद्वानांचे लक्ष गेटळें दिसत. नाही. 
सुरुवातीच्या काळी आपटे यांनी. लिहिलेल्या . ०9॥)- 
0०५०५ शपां१७ च्या पलीकडे कुणी उडी मारठेली 
दिसत नाही, महाराष्ट्रात बरीच वर्षे भांडारकर, - भट, 
वाटेव, लोंढे, देसाई, बोकील यासास्ख्या संस्कृत तज्ञांची 
पाठय़पुस्तके प्रचारात होती, या लेखकांचे ल्ह्व्य उत्तम 
संस्कृत कसे शिकवावे याकडे होते, गेल्या पंघराः बीस 
वर्षात शिक्षणाचा शोध बोध उत्तमाकडून.- सोपेपणा- 


"करखगघरचछजचञ, 


मराठीचा राठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


कडे, गुणवत्तेवरून सौकर्याकडे वळलेला दिसत आहे. 
जनता जनार्दनाच्या हाती प्रश्न सोपवळे जात असून 
चुटपुटीच्या शिक्षणाला अधिक महत्त्व येऊ लागले 
आहे. दिली प्रशासनाने ' संस्कृतविनोदः ' म्हणून 
प्रसिद्ध केलेल्या या पाठ्यपुस्तकात चित्रे वेगरे द्वारा 
सोपेकरणाचा बराच प्रयत्न केलेला दिसतो. सरारी 
नियंत्रणेतून बाहेर पडलेल्या या प्रयोगाची दखल शैक्ष- 
णिक संस्थाचालक व तज्ञ शिक्षक यांच्यापर्यंत जाऊन 
पोचली आहे किंवा नाही याची वानवाच आहे, 
सुलभीकरणाच्या या वावटळीत सापडून ' व्यवहार 
संस्कृत ? नावाने एक पुस्तक लिहून प्रा, वाटवे यानीही 
त्याला एक अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना जोडली आहे. मात्र 
त्यातील पाठ दोन व तीन सोडल्यास त्यांच्या मूळ 
कल्पनेशी इतर पाठाचा समन्वय साधता येत नाही. 


बेसिक संस्कृत 

इंग्रजी सुलभ करण्यासाठी उद्डंढ शाष्टाही 
म्हणून जी पद्धत स्वीकारली गेली त्यात प्रचलित प्राथ- 
मिक शब्दांचा भरणा असून भाषेचे जे इतर बारकावे 
असतात त्यांना तात्पुरता फाटा दिलेलाः असतो. ह्याच 
कल्पनेचा वापर करून संस्कृत सुलभीकरण करता 
येईल. प्रा, वाटवे म्हणतात त्याप्रमाणे संस्कृतच्या 
सुलभीकरणासाठी जो शब्दसंग्रह निवडावयाचा तो 
मोजका, सोपा, सुटसुटीत, इतर भारतीय भाषातून 
रूढ झालेल्या शाब्दसंग्रहातून निवडलेला असावा, तीन 
भूतकाळ टाळून त्या ऐवजी धातुसाधितांचा बापर 
केला जावा, द्विवचन रद्द करावे. प्रसंगोपात्त द्वय, युगल 
शब्द वापरून द्वित्त्व प्रदशित करता येते. फक्त “ स्य * 
भविष्य ठेवावा, गण-पद्‌-सेटू-वेटू-अनिटूच्या कटकटी 
सुरुवातीला आणूच नयेत. मूळ्भूत सोळा ते वीस 
घातूंनीच कार्यमाग साधता येईल, नामांना कुची 
रूपे जोडून वाक्ये बनविण्यात गैर मानू नये, शब्द- 
रूपाबली, धातुरूपावली, समासचक्र यासारख्या चक्रा- 
तून विद्यार्थ्यांना न फिरवता जसजशी रूपे बापरात 
येतील तशी ओळख करून द्यावीत, दीघ समात, संधि 
यानाही सूटच द्याबयाळा हबी, एवढे सगळे करावयास 
ह्रकत नाही पण ते कुणासाठी करावयाचे  * आजच्या 
विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना संस्कृत शिक- 


ण्याची अन्‌ शिकविण्याचीच इच्छा नाही? यावर 


३६ 


तोडगा कोणता १ हाही विचार प्रस्तुत सन्दर्भात लक्षात 
घेण्यासारखा आहे. 
दोन विचारप्रवाह 

' संस्कृतच्या प्रसाराबाबतीत दोन परस्पर विरोधी सूर 


दिसत आहेत. वरिष्ठ स्तरातून संस्कृतचा उत्तमोत्तम 
अभ्यास व्हावा, प्राचीन संस्कृतीचा सखोल अभ्यास 


व्हावा आणि नवभारताच्या सांस्कृतिक पुनरुत्थानाला 


मदत व्हावी, नवजीवनाला चालना मिळावी, जागतिक 


संस्कृतीत भारतीय संस्कृतीला एक मानाचे श्रेष्ठ आददी 


स्थान मिळावे या अपेक्षेने प्रांतोप्रांती संस्कृत विश्व- 
विद्याल्ये स्थापन होत आहेत. संस्कृत विश्वविद्यालय- 
वाराणसी, संस्कृत विश्वविद्यालय-कुरक्षेत्र, केंद्रीय संस्कृत 
विद्यापीठ-तिरुपति, कामेश्वरसिंह संस्कृत विश्वविद्यालय- 
द्रभंगा, नालंदा विद्यापीठ, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, 
काशी विद्यापीठ, इत्यादि केवळ संस्कृतच्या अभिवृद्धि- 
साठी बद्धपरिकर झाळेली विद्यापीठे आणि नवद्दीप 
संस्कृतविश्वविद्यालय-पश्चिम बंगाल यासारखी लौकरच 
स्थापन होणारी संस्कृत विद्यापीठे पाहिळी म्हणजे 
मनात संस्कृतच्या भवितव्यासंबंधी फार मोठा आश्या- 
बाद निर्माण होतो, त्यांच्या बरोबरीने संश्ोधनक्षेत्रात 
काम करणाऱ्या पाच पन्नास रिसर्च इन्स्टिटयूट आठ- 
वल्या की या आशावादाला अकूर फुटतात. अशावेळी 
' द्रयमिह परिरक्यं संस्कृत संस्कृतिश्र ! असे म्हटल्या- 
शिवाय राहावत नाही. 
याच्या उलट जोर'चा विचारप्रवाह दिसतो तो 

माध्यमिक शिक्षण क्षेत्रातून संस्कृतचे उच्चाटन करण्या- 
साठी अभिप्रद्वत्त झालेल्या लोकाभिमुख धुरीणांचा ! 
वणंनात्मक भाषाशास्त्रा ( 10७८] ७०॥ 1अष्टरप- 
(1०8 ) प्रमाणे ग्रांथिक भाषा आणि बोल्भाषा 
यामध्ये वेगळेपणा दाखवला जातो, आजच्या भारतीय 
भाषांचे शाळेय शिक्षण बोल्भाषांप्रमाणे दिळे जात 
नंजून त्या त्या भाषातील ग्रांथिक भाषेचे खरूप क्राय 
आहे हे शिकबिळे जाते. बोलमाषातील ही ग्रांथिक 
भाषा शिकण्याची अटकळ काढून टाकली तर मनुष्य 
जसे बोलतो तसे लिहिळे तरी मनोगत समजले जाते. 
त्यासाठी जटिलीकरण करण्याची मुळीच आवदयकता 
नाही. मुलांनी लिहिताना “ होय ' असे लिहावे आणि 
बोलताना * व्हयू ' बोलावे हा जुळूम बालमनावर कशाला 


त ल सः - एअर” डी 
-ऐऊरयो/ओजअअः 


-करखगघर चिज, 


संस्कृत : अपेक्षा नि उपेक्षा 


हवा १ आणि हा जुलूम असह्य असेल तर प्रत्यकाला 
कधी जन्मजन्मांतरी न ऐकलेल्या संस्कृत भाषेंतील 
क्रिष्ट शब्दप्रयोगांचे जोखड मानेवर का घ्यायला 
लावता १ ज्याला खरोखरच र्‍्याची अभिरुचि असेल 
त्याचे पुरते संस्कृत शिक्षण वैकल्पिक ठेवावे. प्रत्येकाला 
या कामी दावणीला बांधू नये? असे आवर्जून प्रति- 
पादन करणारा एक विचारप्रवाह ! या दोन विचार- 
सरणीतून संस्कृतला झापला मार्ग सुधारणे आहे. 
संस्कृत शिकून मोठा मानाचा हुद्दा किंवा भल्या लट 
पगाराची नोकरी मिळत नाही. संस्कृत शिकून मध्यम- 
प्रतीचाही उदरानेर्वाहाचा प्रश्न सुटू शकत नाही हा 
मध्यमवर्गीय तिसरा विचारप्रवाह ! मुरारेस्तृतीयः 
पन्थाः ? सारखे विचारवंतांचे मत आणखीन'च वेगळे ! 
प्रसिद्ध जमन भारतीयविद्या (100०1०९1७४) शास्त्र 
& पष्टण७; छ्ा]0]यरा ए०प 8९1]020] वेगळ्या 


सन्दर्भात म्हणतो-- “ ञाल्यात फ्राढ शाष्टाहा 
णक्ांपा ७110100019 ० 110181 1110९19016? 
ग ए०प]ते ७6 ८00 186 | 1.60 00९0१ 
1८७९७] 0॥९॥' ७011910101) 8110 6९]0ए68; [11९86 
8011010081 (769801'68 छा ९ 0011010001 ])7०]९- 
"(७ ० ७९ ८0प०७(९१ छ०॥]0, ” (तोंच 
8000168 ०07000 ७. 21 ) 


संदर्भ : (य 3) एकां ४0188 ४0०५१, 
(11) राष्ट्रियग्रंथसूचिः संस्कृतविभाग:ः 
(111) व्या. म. भाष्य प्रस्तावना खंड: 
प्रा, का, वा. अभ्यकर, 
(1४) संस्कृत प्रतिभा 
(ए) खाशा का पते 1876- 
४॥॥९ 8818)7180, 1), ४, ३819४91, 


७९४७%८”०२८७५%८/०२५८-३५%८/२७"३५१०८/२०२७/%८/२७"३५१७८/८०(१०"३५%८/०२०७"३५१४८/० ८०७४४८८०२७ ७"७५४७८€० 


चाकीक ; इतिहास आणि तात्क्क्ात 


मिळण्याचे ठिकाण - 


कि. ३ रु. र 


चिटणीस , प्राज्ञपाठकयाळा मंडळ, वाई, 


- लेखक - र 
; प्रा, सदाशिव आठवले शै 
न 


[ जि. सातारा ] र 


९.>५%-००-.>०५-००-०५९-० ०%०५९-०९-%०५९-०९९-०%५९-०९-०/९-०९>००२९-००५९.०९-०९.%०७/-० 


३७ 


-रदरटण १22 
-चंफबणमसरठवश् 

पसर कत उज 
णे ह | 2 


प्रा:.भी. रा, जाहगीरदार 


रामायणातील तीन आज्ञाभंग 


आदेश आणि वास्तव | 

आज जरा निराळ्या अर्थाने रामायणाचा विचार 
करावयाचा आहि. मंहाकवि वाल्मीकि यानी रामा- 
यणातीळं व्यक्ति रंगवीत असता त्याना कालातीत 
आदेशाचे तेजोवलय प्रदान केळे आहे. साहजिकच 
या व्यक्तिरेखा रामायण वाचून मनात साकार होत 
असताना हे तेजोबल्य काही केल्या दूर होत नाही. 
इंडटे त्या तिजाने डोळे दिपून गेल्याने दिसावयास 
हवे तेही“दिसतं नाही. हे एक. | 

आणि दसरे असे की आदर्शालाही वास्तवाचा 
आधार देऊन महाकवींनी आदरशांना खोल रुजविले 
आहे. पण मराठी, हिन्दी रूपान्तर आणि भाषांतर 
करणारांनी रामायणाचा वास्तवाचा भक्कम आधार 
काहून टाकून पोकळ चमत्कारांचे वासे त्या जागी 
उभे केले, मराठीत अनेक ओवीबद्ध, आर्याबद्ध, 
“छोकबद्ध अशी रामायणे उपलब्ध आहेत. ' पराधीन 
सरस्वती? या ग्रंथात डॉ, पु. ग. सहस्बुद्धे यानी 
वास्तवाची अभिरुचि या निबंधात म्हटले आहे, 
-“:-आपल्य़ा-..जुन्या_.मराठी काव्याकडे पाहिळे तर 
त्या वेळच्या संतकवींनी पुराणिकांचेच अनुकरण केळे 
(आहे असे दिसते ... ... राम, कृष्ण, लक्ष्मण, 
“सीता, कोसल्या यांच्या खभावामध्ये मूळ काव्यात 
ज्या तामसी छटा कधी कधी दिसतात, त्यांचा वास 
सुद्वा त्यानी आपल्या काव्यात येऊ दिलेला नाही. 
झया थोर व्यक्ति सामान्य मानवाप्रमाणे राग, द्वेष, 
:क्राम, मोह, लोम यांच्या अधीन कधी होत 
असतील हे त्याना मान्यच नाही, त्यांच्या चरित्रातळा 
तो भाग साफ धुऊंन टाकून त्यांना शुद्ध करून मगच 


त 3 पसन 
१, पराधीन सरखती, कॉटिनेंटल, ळे, डॉ. पु. ग, सहसबुद्धे पठ १७३, 


जट 


अनुक्रमणिका 


आपल्या ग्रंथात या थोर स्त्री-पुरुषांना मराठी 
कवींनी प्रवेश दिला आहे, ती सामान्य वैगुण्ये 
त्यांच्या त्यांच्या ठायी जोपर्यंत आहेत तोपर्येत त्यांना 
इतकी थोर पद्बी देता येणार नाही, असे त्यांचे 
मत दिसते. ' डॉ, सहखबुद्धे यांनी म्हटल्याप्रमाणे 
संत कवींनी ही आदश पात्रे धुऊन घेतली आहेत, 
पण त्या पुढे जाऊन असे म्हणता येईल की त्यांनी 
या सुंदर व्यक्ति सर्वस्वीच धुऊन काढल्या आहेत. 
अद्भुताची आदर्शाशी सांगड घालून महाकवींना 
अभिप्रेत असलेला पात्रांचा ठसा पुराणे आणि संत- 
कवि यानी उमटूच दिला नाही. त्यामुळे आमच्या 
मनावर मानवी पराक्रमापेक्षा, मानवी मानसिक साम- 
्थ्याच्या उंचीपेक्षा केवळ देवी चमत्कार आणि इंश्वरी, 
अनाकलनीय शून्यातून निर्माण होणारे अदूभुत ज्याला 
आपण चुकीने ईश्वरी शक्ति संबोधतो - त्याचाच 
परिणाम जास्त होतो - आजवर तरी झाला आहे. 
ईश्वराने मानवी देह धारण केल्यानंतर त्यालाही त्या 
देहाचे गुणदोष टाकून देता येत नाहीत. देवालाही 
जर मानवी देह स्वीकाराबयाचा असेल तर तो 
त्याच्या साऱ्या गुणदोषांसहच खीकारावा लागतो, 
झाडाखाली बसायचे तर पाचोळा उडणारच, पण ते 
नाकालन गेली अनेक शतके केवळ मानवशरीरधारी 
इंश्वरी अंश्ञाला अवास्तव बनवून त्याच्या खऱ्या 
सामर्थ्याला तडा पाडला गेला आहे, त्यामुळे मानव 
लोपला आणि अतर्क्य इंश्रर तेवढा उभा राहिला, 


हाभारत ह्‌ इतिहास. 
व्यक्तींचा की पाच पाच 
तीय जनमनावर ज्यांच्या 


' वास्तविक रामायण-म 
आणि तोही अशा समथ 
हजार वर्षे संपूनही भार 


ह 2 
य कट. 


-करडगघनचिठजसतजञ? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


रामायणातील तीन आज्ञाभंग 


आठवणी मोगऱ्याच्या फुलासारख्या टवटवीत 
ताज्या आणि गंधयुक्त आहेत. फरक इतकाच की 
त्या इतिहासाला चुकीचे वळण मिळाले आहे, या 
वास्तववादाच्या काळात ग्रश्राच्या स्वच्छ आणि 
संपूण ( एंशलाष्ट ) दृष्टीने बघण्याची आज 
आवश्‍यकता आहे. सत्याची चाड ही प्रगतीची 
वाटचाल असते. शेकडो वर्षात भारतीय समाज 
जो स्थितिशीळ वनला आहे त्याला गति यावयाची 
असेल तर या सल्यान्वेषणातून येणार आहे. अनेक 
क्षेत्रात आज हिरीरीने .सत्यान्वेष्रण चाळू आहे, 
परंतु धर्म आणि श्रद्धास्थाने ही इतकी नाजुक 
(8९1४४१७ ) असतात की सल्यान्वेषणाची दृष्टीही 
त्याना सहन होत नाही. एकदम ती झंकारून उठ- 
तात, पुस्तकाची पाने उल्टताना जरासा आवाज 
होणारच पण त्यातूनच मिळाले तर काही मिळ- 
ण्याची आज्या असते, केवळ पुस्तकपूजेने काही मिळ- 
णार नाही, म्हणूनच आज हा रामायणाचा विचार. 

रामायणातील प्रमुख तीन आज्ञाभंग आणि 
त्यांचे भीषण परिणाम यांचा ऊहापोह येथे करण्याचा 
विचार आहे, अर्थात्‌ हे आज्ञाभंग आदशेभूत 
व्यक्तींकडून झालेले आहेत. वडिलांची आज्ञा ही 
आचाराची गाथा असते. तिछा डावलून चालत 
नाही, जेथे ती लाथाडली जाते तेथे भीषण परि- 
णामांची मालिका गळ्यात पडते. रामायणातील 
आज्ञाभंगातून हेच दृष्टोत्पत्तीस येते, 
लक्ष्मणाचा आज्ञाभंग 

रामायणातील रामचरित्राशी निगडित, असा 
पहिला आज्ञाभंग लक्ष्मणाकडून झाला, तो सुप- 
रिचित आहे. सुवर्णहरिणाचा मोह फक्त सीतेलाच 
नव्हे तर रामालाही पडला होता हे सत्य आहे. 


२. महाकवि वाल्मीकी यांचे रामायण, 


म्हणून रामाने लक्ष्मणाला सीतेंच्या रक्षणाला ठेंवला* 
आणि तो सरत: त्या सुवणे मृगाला मारण्यासाठी: 
त्याच्यामागे गेला. ही सुवण मुगाची रामायंणाः 
तील कल्पना एक सत्य आहि. मारिंचोच्या-जवळे- 
अत्यंत विलोभनीय मुग असावेत; ओणि हा सुवर्ण ' 
मृग त्यापैकीच एक असावा. अंशा. अद्ितींय 
( सुवर्ण ) मृगाच्या साहाय्याने मारिचांनें यापूर्वीही 
आपले कार्य साधले होते, अनेक रांजोंना मारिवानें 
यमसदनाला पाठविले होते. सुवण मुंगाःबददेल 'सत्य 
कल्पना राम-सीतेळा देताना लक्ष्मण म्हणेतो-- * 

चरन्तो मृगया हृष्टाः पापेनोपाधिना वने 7 :- 

अनेन निहता राम राजान: 'कामेरूपिणा 3: :: 
८: या पाप्याने अनेक मृगयाप्रेमी' राजांना, आपल्या 
सुंदर मायेने ठार केले ” रावणाने * बळाच्या . जोरा 
बर या मारिचाचे साहाय्य घेतले, ' पणे सुवण मुंग 
सत्य की मायावी हा सध्या आपल्य चर्चेचा विषय 

रामाने लक्ष्मणाला सीतेच्या ' रक्षणासाठी ठेवले. 
होते. तेही शस्त्रास्रांनी सज्ज करून. आणि स्वतः 
ते मगाच्या मागे गेळे. मारिचाने लक्ष्मण आणि 
सीता यांच्या नावाने टाहो फोडला ' आणि विारी' 
सीता फसली. तिने लक्ष्मणाला “कठोर शांब्दांनी तोडन 
केळे आणि लक्ष्मण देखील मोहग्रख॑ झालां. तर्सा 
लक्ष्मण बराच तापट. रामराज्याभिंषेकांचा कॅकेयीच्या 
दुष्टव्याने, किंवा स्वार्थाने म्हणा,* विंध्वेस' होताच 
तापलेला. लक्ष्मण अरण्यात पुंनः ऐकदा दिसतो? 
लमण सीतेला म्हणतो, '“ आपणे जी 'निर्षेधोर्ह 
वाक्‍य उच्चारली त्यामुळे मळा आश्चर्य सळीच वाटेत 
नाही. कारण जगातील स्त्रीसभावच;. असा, स्त्रिया 
नेहमीच धर्मभ्रष्ट; चंचळ, करु आणि - भांडणाचे 


पंडित पुस्तकालय काशी १९५९, संपादक पाण्डेय 


रामतेज शास्त्री, पुढील सर्व संदर्भ याच ग्रंथातून घेते आहेत. अरण्यकाण्ड, सर्ग ४३, 'होक २८-२९, 


३. अरण्यकांड, सर्ग ४३, छोक ५. 
४, अरण्यकांड, ४४. 'छोक ४५, 


ि दळ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


मूळ असतात, हे जानकी, आपले शब्द मला सहन 
होत नाहीत, आपले कल्याण असो. मी रामाकडे 
जातो. ” आणि तो क्रुद्ध, जखमी लक्ष्मण रामा- 
शेचा भंग करून, सीतेच्या वाक्ताडनाने विवेकभ्रष्ट 
होऊन रामाकडे निघून जातो. ( रामायणात कुठेही 
लक्ष्मणरेषा वगेरे नाही. ) ज्येष्ठांच्या आशेचे हे 
पहिे उल्लंघन, आज्ञा ही जशी आचारांची गाथा 
आहे, तशी आदर्शाची वाट आहे. ती सोडून 
चालत नाही. जेथे ती सुटते तेथे आडमार्गातले 
सारे अडथळे अडचणींसह सामोरे येतात. त्यांतही 
लक्ष्मणानेच म्हटल्याप्रमाणे स्त्रिया या मुळातच कल- 
हाचे कूळ. त्यांच्या शब्दांनी फसून, रुसून, विवेक- 
भ्रष्टतेच्या आधीन होणे अयोग्यच, पण लक्ष्मण बोलता 
बोलताच फसला आणि सीताहरणाचे संकट राम- 
लक्ष्मणांच्या समोर उभे ठाकले, लक्ष्मणाच्या या 
एका आज्ञाभंगातून एका महायुद्धाची पावले 
उमटून गेळी, हा एकच आज्ञाभंग रामायणाच्या 
पुढील कथाभागाची भीषण सूचना देऊन गेला. 
एका आशज्ञाभंगाच्या परिणामातून युद्धाचा विध्वंस 
उद्भवला, 


टक्ष्मणाचा दुसरा आज्ञाभंग 

रामायणात दुसराही आज्ञाभंग लक्ष्मणाच्याच 
हातून घडला आहे. काळ आणि राम एकांतात 
गोष्टी करींत असताना एकांताचा भंग करणाराला 
देहांताची शिक्षा ठरवूनच काळ रामा बरोबर वार्ता- 
लाप करण्यास तयार होतो. रामानेही ते कवूल केले, 
आणि तो लक्ष्मणाला म्हणतो : “ द्वारि तिष्ठ॒ महा- 
बाहो प्रतिहारं विसर्जेय ?? € ' नेहमीच्या द्वार- 


६, उत्तकांड, १०३२ - १४, 

७, उत्तरांड, १०३ - १४, १५, 
८. उत्तकांड, १०५ - २, 

९, उत्तकांड, १०५-६ते ९, 
१०, उत्तकांड, १०५-४, 


पाळला दारावर न ठेवतां, हे लक्ष्मणा तूच दारावर 
रहा, € कारण जो कोणी आमच्या गोष्टी ऐकेल 
किंवा ऐकताना पाहील तो ताबडतोब ठार केला 
जाईल हे निश्चित २” भरंवश्याचा म्हणून लक्ष्मणाला 
दारावर ठेवला आणि तोच बळी पडला. क्रोधी 
दुर्वास दारावर आले आणि म्हणाले, “ आपण 
आल्या'ची सूचना रामाला त्वरित दे. मल्या त्याच्याशी . 
महत्वाचे काम आहे. ? “ लक्ष्मणाने त्यांना राम 
कार्यरत असल्याचे सांगूनही ते ऐकेनात. राज्या- 
सहित रामाला आणि पत्रासहित भरतलक्ष्मणाला 
शाप देऊन नष्ट करण्याच्या धमक्या देऊ लागले, * 
लक्ष्मणाने सर्वनाशापेक्षा आत्मनाश स्वीकारला. 
आणि दुर्वास आल्याची बार्ता रामाला ते काळाबरोबर 
एकांतात असताना दिली. दुर्वांसाचे काम होते 
कोणते, तर हजार वर्षांच्या तपानंतर भोजन मागण्याचे, 
लक्ष्मण हे काम करू शकला नसता का १ त्याने तसे 
डुर्वांसाला विनविलेही होते.!* पण मद, मोह, 
कामाला क्रोधात होमून तो माथ्यात घेऊन वावरणारे 


ते क्रष्रि. लद्मणाला त्यानी आज्ञाभंग करायलाच 
लावला. 


या आज्ञाभंगाचा परिणाम ठरलेलाच होता. देह- 
दुंड ही शिक्षा आधीच कायम झाली होती. लक्म- 
णाने केलेल्या पहिल्या आज्ञाभंगाचा परिणाम वेदी- 
तून सीतेसह रामलक्ष्मण सहीसलामत वर आले 
होते, परंतु या दुसऱ्या आज्ञाभंगाने लक्ष्मणाचा बळी 
घेतला, यद्यपि रामाने वशिष्ठाच्या आज्ञेवरून लक्ष्म- 


णाचा भरसभेत त्याग केला--कारण सजनांचा त्याग 


रामायणातील तीन आज्ञाभंग 


8) 


हा त्यांच्या वधाप्रमाणेच असतो. ' ' तरी लक्ष्मणाने 
रामाच्या धर्मशीलतेला नांवे ठेवायला जागा राहू नये 
म्हणून आत्मघात करून घेतला. या दुसऱ्या आज्ञा- 
भंगाच्या परिणामाने रामाठाही खचवले. तोही लव- 
करच स्वर्गवासी झाला. या दुसऱ्य! उलंघनाने 
रामाचा आधीच उध्वस्त झालेला संसार संपूर्णच 
उध्वस्त झाला, 

वर उल्लेखिलेले दोन्ही आज्ञाभंग सुपरिचित 
आहेत. त्यांचे परिणाम स्पष्ट असले तरी त्यांची भीष- 
णता क्वचितच जाणवते, म्हणूनच ते विख्यात असू- 
नही जरा विस्ताराने दिले. तिसऱ्या आज्ञाभंगाबद्दल 
मात्र अधिकच विस्ताराने लिहावे लागणार आहे. 
कारण तो आजपर्यंत स्पष्ट न झालेला आणि राम- 
विषयक आपल्या आदर्शोभूत कल्पनांना जरासा 
धक्का देणारा आहे, 
रामाचा आज्ञाभंग 

तिसरा आज्ञाभंग खुद्द रामाकडूनच घडलेला 
आहे. रघुकुलरीति सदा चली आई । प्राण जाई | बरु 
बचन न जाई । या तुलसी उक्तीप्रमाणे किंबा ' रामो 
द्विनामिभाषते ? असे स्वतः रामानेच म्हटल्याप्रमाणे 
रामाने कधीही वचनभंग केलेला नाही ही ग्रहीत 
कल्पना आहे. पण तसे नाही. रामाने आपल्या 
पित्याचा, दशरथाचा वचनभंग केला आहे, तो 
असाः 

दारथाच्या वचनपूर्तीसाठीच राम राज्यावर 
पाणी सोडून चौदा वर्षे वनवासात गेला. खरे 
म्हणजे दशरथाने तोंडातून एक शब्दही काढला 
नाही, “ मी भरताला राज्य दिले आहे तू चोदा 
वर्षे वनवासात जा. ?” असे दराथाने कधीही 
म्हटले नाही. कैकेयीने आपले पूर्वीचे दोन वर ऐन 


११. उत्तरांड, १०६ - १३, 
१२. अयोध्याकांड, १२- २५. 
१३. अयोध्याकांड, १२- २६, 
१४. अयोध्याकांड, १२- २७, 
१५, अयोध्याकांड, ८० - ७. 


न. भा, ६ 


राज्यामिष्रेकाचे वेळी मागितले आणि दशरथाला 
रघुकुलाच्या रीतीप्रमाणे शब्द पाळण्यासाठी गप्प 
बसावे लागले, कैकेयीनेच रामाला ते सगळे सांगि- 
तले आणि दशरथ फक्त ते ऐकत होता. केकेयीला 
शिव्या घालीत होता. पण फक्त चुळबुळ करण्या- 
पलीकडे तो काही करू शकला नाही, अर्थात्‌ भर- 
ताळा राज्य आणि रामाला चौदा वर्षे वनवास ही 
दशरथाचीच आज्ञा होती. ती केकेयीची नव्हती, 
अर्थात राम पित्राश्ञेने राज्य सोडून वनात गेले होते. 
केकेयीने दोन वर मागितले -- 
(१). “अनेनेवामिषेकेण भरतो मेडमिषिच्यताम्‌?7 
आणि । 
(२) “नव पंच'च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रित; १?” _ 
< च्ीराजीनजटाधारी रामो भवठु तापस; ? * 
अर्थ हा की “ याच ( म्हणजे रामासाठी तयार 
केलेल्या ) सामग्रीने माझ्या भरताला ' राज्याभिषेक ” 
आणि “ रामाळा चौदा वर्षापर्यंत वल्कल-मृगचम 
नेसून दंडकारण्यातील तापस जीवन. ” केकेयीने 
या दोन वरात भरताला निष्कंटक राज्य मिळवून 
दिले, पहिल्या वराने असंदिग्ध शब्दात भरताला 
राज्याचा उत्तराधिकारी बनविले. केकेयीने निरोप 
पाठवून रामाळा कोपभवनात बोलाविले आणि पुनः 
निःसंदिग्ध शब्दात “ भरताला राज्याभिषेक ? हा 
वर रामाला ऐकविला, रामानेही ते कबूल केले, 


अर्थात्‌ हा अभिष्रेक म्हणजे योवराज्याभिषेक 
आहे. राज्याभिषेक नाही. योौवराज्याभिषेकाने 


राज्याचा उत्तराधिकारी निश्चित होतो. यौवराज्या- 
भिष्रेक नेहमी ज्येष्ठ पुत्रालाच व्हावयाला हवा. 
(तसा तो रामाला होत होता ). परंतु ज्येष्ट पुत्र 
नालायक, मूख, वेडा, असेल तर ज्येष्ठाला योबराज्या- 


४ १ प्र वर ४ड्या”., 1, 
-ऐओन आजा 


9! 


-करखगघरचघ्जचज, 
र क्य प तथदधन” 


नवभारत 


भिषेक न होता अन्य पुत्राला होऊ शकतो. पण 
यौवराज्याभिषेकाचा अर्थ मात्र निश्चित आहे. 
विद्यमान राजानंतर सिंहासनावर येणारा पुत्रच 
'यौवराज्याभिषेकाचा अधिकारी असतो. या न्यायाने 
रामाला अमिष्रेक होत असताना केकेयीने दशरथाला 
शब्दात पकडून भरतासाठी युवराजपद मागितले, 
अर्थात अयोध्येचे राज्य भरताचे झाले. रामाने 
राज्यावरचा आपला हक्क सोडला, 


आणि नेमका चौदा वर्षांनी रामाकडून वचनभंग. 


झाला. पित्राज्ञेने भरताला दिलेल्या राजसिंहासनावर 
राम विराजमान झाला. राज्यावरचा एकदा सोडलेला 


हक रामाने पुनः गाजवला, आणि वनवासानंतर : 


राज्याभिषेक-विधीपूर्वक राम राज्यारूढ झाले. 
पित्याला दिलेल्या वचनानुसार रामाचा राज्याशी फक्त 
नागरीक म्हणून संबंध उरला होता. परंतु चौदा 
वषांनी वनातून परत आल्यानंतर पित्याला दिलेले 
वचन रामाने मोडले आणि त्याने राज्यग्रहण केले. 
यातून मार्ग असे निघू दाकतील : भरताचे राज्य 
असल्याने भरत ते रामाला देऊ शकतो. भरताच्या 

विनंतीवरून रामाने राज्याचा स्वीकार केला. 
याचे निरसन सोपे आहे, या वादात भरताचा 
प्रश्नच उद्भवत नाही, रामानेच ते राज्य भरताला 
दिलेळे असल्याने राम स्वतः ते राज्य पुनः भरता- 
कडून परत घेऊ दाकत नाही. ते रामनीतीलाच 
सोडून आहे. भरताने ते अन्य कुणाला देणे आणि 
त्याने ते स्वीकारणे निराळे आणि भरताने ते रामा- 
लाच देऊन रामाने त्याचा खीकार करणे निराळे. 
अन्य परिस्थितीत रामाने त्याचा स्वीकार केला 
असता तर गोष्ट निराळी होती. परंतु ज्या परि- 
स्थितीत रामाने राज्याचा अंगिकार केला ती परि. 
स्थिति वेगळी आहे, ज्या पित्याच्या आज्ञेने रामाने 
भरताला राज्य दिले होते त्या पित्याच्या आशेनेच 
वावीला हीत 


ह द आ 


१६. अयोध्याकांड; ९७ - ३. 
१७. अयोध्याकांड, ९७ - २२, 


४२ 


पुनः त्या राज्याचा स्वीकार राम करू द्ाकत होता. 
राजाच्या हयातीत युवराजपद्‌ बदलणे कठीण नाही. 
परंतु पित्याचा खर्गवास झाल्यानंतर रामाने पित्याला 
दिलेले वचन वज्रलेप झाले. त्यात बदल होऊ 


शकत नाही, म्हणून रामाला राज्याचा स्वीकार करता 
येत नाही. 


दुसरी गोष्ट अशी की, पितृ-निधनानंतर भर- 


- ताच्या आग्रहाने राज्यग्रहण जर करता येत असेल 


तर त्याच भरताच्या आग्रहाने उर्वरित वनवासाचा 
त्याग का करता येऊ नये १ परंतु भरत ही गोण 
व्यक्ति आहे, चित्रकूटावर रामाच्या दर्शनासाठी 
येणाऱ्या भरताला पाहून लक्ष्मण शंकित होऊन 
उद्डाळा तयार झाला, म्हणून लक्ष्मणाला समजाव- 
ताना राम म्हणतो--- 


€ पितु; सत्यं प्रति श्रुत्य हत्वा मरतमागतम्‌ ॥ 
किं करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण || १7१६ 


“ हे लक्ष्मणा, पित्याच्या सत्याचे रक्षण करण्याची 
प्रतिशा करूनही, आलेल्या भरताला मारून मिळा- 


छेळे राज्य मळा काय करायचे १ लोकनिंदा तेवढी 
होईल, ? 


अर्थात भरताला राज्य आणि चौदा वर्षे वनवास 
यात काडीमात्र फरक दशरथाशिवाय इतर कुणाच्याही 
आज्ञेने होऊ शकत नाही. एकवेळ तर “' बनवासा- 
तीळ कष्टांचे विचार आणि आपल्या सुखाची तळमळ 
यामुळे प्रत्यक्ष दशरथ महाराजच आपल्याला अयो- 


थ्येला परत न्यावयास आले असावेत. *? असे 


त... पि 
भरताचे सन्य पाहून रामाला बाटले. '७राम या 


विचाराने कसा सुखावला असेल, पण भरताच्या 
वनवासत्यागाच्या आग्रहाला मात्र रामाने जुमानले 
नाही, उलट भरतालाच समजाविले 


व त्याने. “' साऱ्या 
विश्वाचे राज्य घेऊनही मी राजा होऊ 


ऊ इच्छित नाही. 


-करखगघनचिघजसज' 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


रामायणातीळ तीन आज्ञाभंग 


कारण ते पित्राशेच्या विरुद्ध आहे,??” एवढेच नव्हे 
तर भरताला अज्ञात, खतःला अहितकर गोष्टींचे 
स्मरणही भरताला दिले. परंपरेने राज्य ज्येष्ठ पुत्राचे 
म्हणजे रामाचे असले तरी वास्तविक ते भरतालाच 
मिळावयास हवे. कारण केकेयीशी विवाह करताना 
दशरथाने कैकेयीच्या पित्याला वचन दिले होते की 
कैकेयीच्या पुत्राळाच राज्य मिळेल, *' या सत्याचे 
स्मरण रामाने भरताल्य चित्रक्रूटावर दिले. यातूनही 
दोन उप प्रश्न निर्माण होतात, ( १ ) दशरथाने केके- 
यीच्या पित्याला दिळेला शब्द रामाला राज्याभिष्रेक 
करतेवेळी पाळला नाही. आणि (२ ) रामाला 
ही गोष्ट माहित असूनही राम त्या वेळी योव- 
राज्याभिषेकाला तयार झाला, दुसऱ्या मुद्यावरून 
हेच सिद्ध होते की केवळ दरारथाच्या आज्ञेने 
त्याच्या जिवन्तपणी राम युवराजपदासाठी तयार 
झाला होता. म्हणजे दशरथाने इतरांना दिलेले वचन 
पाळणे न पाळणे दशरथाच्या हयातीत दशरथाच्या 
खाधीन होते. परंतु दररथाची आज्ञा, मग ती 
कोणतीही, रामाला प्रमाण होती, म्हणूनच भरताला 
राज्य आणि चोदा वर्षाचा वनवास ही दररथाची 
आज्ञा दशरथाच्या मृत्यूनंतर तर रामाला अधिकच 
बंधनकारक होती. रामायणाचा शोध घेता असे दिसते 
की भरताने चित्रकूटावर रामाला अत्याग्रहपूर्वक अयो 
थ्येळा परत चलण्याची विनंती केली तेव्हा रामाने फक्त 
दुदारथाच्या आज्ञेचा हवाला देऊन भरताला राज्य 
भोगण्याला सांगितले आणि स्वतः वनात राहण्याचा 
निश्चय वारंवार बोलून दाखविला, पण भरत जेन्हा 
निकरावर आला आणि सत्याग्रह करून उपोषण 
करण्याचा निश्चय त्याने बोलून दाखविला. * तेव्हा 


शेवटी रामाने तडजोड केली आणि प्रथमच चौदा 
त धक सन 
१८. अयोध्याकांड, १०४ - २७, 
१९, अयोध्याकांड, १०७ - २. 
२०, अयोध्याकांड, १११ - १४, 
२१, अयोध्याकांड, १११- २९. 


४३ 


अनुक्रमणिका 


वर्षांनंतर अयोध्येला परत येण्याची भाषा तो 
बोलला." अर्थात भरत निकरावर आल्याने रामाला 
ही तडजोड करावी लागळी आणि चौदा वर्षानंतर 
“: भरताच्या वरोबर,? “' भ्रात्रासह ?” प्रथ्वीचा राजा 
होईन हा दिलासा भरताला आणि प्रजाजनांना 
द्यावा लागला." अर्थात रामाने भरत आणि प्रजा- 
जन यांचा आग्रह राजा होण्याच्या बाबतीत मानला. 
पण उघड उघड ही तडजोड आहे, भरत निकरावर 
येईपर्यंत तडजोड न करणारा राम शेवटी द्रवतो. 
पण तत्वाला तडजोड मान्य नसते. तेथे प्रेमाला 
जागा नाही. रामाने दशरथाची एक अट कटाक्षाने 
पूर्ण केली परंतु दुसरी अट पूणे करण्याच्या बाबतीत 
रामाच्या तत्वाला प्रेमासमोर कच खावी लागली. आणि 
रामाने दशरथाचा वचनभंग केला. खुद्द रामाने हा 
आज्ञाभंग, लक्ष्मणाप्रमाणेच चुकून नव्हे तर जाणीव- 
पू्वैक केला, चौदा वर्षानंतर भरताच्या राज्यावर 
अभिषेकपूर्वेक राम आरूढ झाला, 


आज्ञाभंगाचे प्रायश्चित्त फार मोठे असते, लक्ष्म- 
णाच्या आज्ञाभंगांनी कोणती संकटे ओढवली ते वर 
यासाठीच सांगितले आहे, परंतु रामाच्या या आज्ञा- 
भंगासाठी कोणते प्रायश्चित्त रामाला मिळाले £ वर- 
वर बघता रामाला प्रायश्चित्त तर दूर्च पण संपन्न 
राज्य मात्र मिळाळे, पण नाही. रामाला फार मोठे 
प्रायश्चित्त राज्याच्या मोबदल्यात घ्यावे लागले, त्याला 
सीतेचा ती गर्भवती असताना त्याग करावा लागळा, 
आयुष्यातील तारुण्याची चौदा वर्षे पत्नीबरोबर 
एकांतात काढूनही त्रतस्थ असल्याने ब्रह्मचये पाळ- 
णाऱ्या रामाला पुरता वर्षभरही पत्नीसुखाचा, वैवा- 
हिक जीवनाचा उपभोग न घेताच नृपतिकतेब्यासाठी 
सीतेचा त्याग करावा लागला, तोही ती गभवती 


०2 आ 
स् डा 2.) पण 


"कखगघर चिघजचज? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


आहे हे माहीत असताना. रामाच्या राज्यग्रहणाचा 
सीतात्याग हा परिणाम आहे. 


सीतात्यागाला राजाची कर्तव्ये कारणीभूत झाली, 
राम राजा झाला नसता तर रजकाची तक्रार आली 
नसती. कारण राम फक्त नागरिकच राहता, आणि 
एका नागरिकाच्या वर्तनाकडे सर्व प्रजेच्या नजरा 
कधी लागत नाहीत. राम राजा होता. त्याचे 
वर्तन ( रजकाच्या दृष्टीने ) गरह्म होते ते राजा 
म्हणून, राजा हा आदश असतो. राजाप्रमाणे 
प्रजा वागते. म्हणूनच आदर्शाशी तडजोड 
करता येत नाही, राजाला फक्त कर्तव्ये अस- 
तात. त्याला इच्छा नसतात. ती व्यक्ति नसतेच 
मुळी, ते एक चोख नियमानुसार चालणारे यंत्र 
असते. नियमाबाहेर, आस्तखकीयांच्या बाबतीतही 
त्याला जाता येत नाही. हा आदर्श घालून देण्या- 
साठीच रामाला, सीता शुद्ध असल्याचे माहित 
असूनही तिचा त्याग करावा लागला, अर्थात रामाने 
राज्य खीकारल्याने त्याच्यावर ही जबाबदारी येऊन 
पडली होती अन्यथा शुद्ध सीतेसह दीर्घकाल संसार- 
सुख भोगायला तो मुक्‍त राहिला असता. पण एका 
बचनभंगाचे हे प्रायश्चित्त अपरिहार्य होते, 


आणि सीता ? तिच्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध 
एक नागरिक म्हणून तिळा दाद मागता आली 
असती. पण कुळशीलवान सीता न्याय मागण्यासाठी 
अब्रूवर निखारे ठेवायला तयोर झाली नाही हीच 
तिची थोरवी, मुकाटपणे तिने वाल्मीकि आश्रमात 


४४ 


अनुक्रमणिका 


बारावर्षे पुनः काढली. कोवळ्या सीतेने फक्त आघात 
झेळळे चाळिस वर्षेपर्यंत, आणि नंतर भूमिगत 
झाली. कोणतेही सुख न भोगता. ना वैवाहिक, ना 


राजवेभवाचे. तिच्या मौनातच तिच्या दुःखाने टाहो 
फोडला आहे. 


विषय संपल्यावरचे हे थोडे विषयांतर झाले, 
वरील प्रतिपादनात रामाबद्दल सर्वत्न एकेरी शाब्द- 
प्रयोग आहेत. कारण आईला कुणी बहुमानार्थी 
संबोधत नाही, याच भावनेत सर्व आले. तरीही 
हा खुळासा करतोच की रामात्रहळ नितांत आदर 
बाळगून हे विवेचन केले आहे. रामाने वचनभंग 
केल्य हे मोठे पाप केळे हा समज चुकीचा आहे. उलट 
राज्य खीकाराने त्याच्या वैयक्तिक संसारिक सुखाची 
होळी झाली तरी एक उच्च सामाजिक आदश त्याने 
जगापुढे ठेवला हीच त्याची महता आहे. व्यक्ती- 
पेक्षा समाज मोठा हाच आदर रामाने घाळून दिला 
आणि तो प्रथ्वी मोलाच्या किंमतीचा आहे, रामाने 
व्यक्तीला राजामध्ये बुडवून टाकळे हे रामाचे 
मोठेपण, राजाचा आदडी निर्माण करण्यासाठी रामाने 
व्यक्तीला फाटा दिला, स्वत:कडे कमीपणा घेऊन तसे 
केळे याला मोल नाही, व्यक्तीपेक्षा समाजजीवनालळा 
अधिक महत्व आहे याचा रामाने जो कित्ता 
आपणासमोर ठेवला तो, त्यातही आजच्या काळात, 
छाखमोलाचा आहे. रामाने केलेला बचनभंग सांगन 
मी रामाला कमीपणा आणला नाही. त्याच्या विष- 
यीचा आदरच वाढवला आहे. अस्तु, 


"कखगघनचिघनचन, 


ल ज्य 2 


श्री. माधब देशपाण्डे 


: संस्कृत काव्याची प्रयोजने ब हेतु? : 9: 


काव्यस्वरूप 
: प्रभामहत्या शिखयेव दीपः 
त्रिमार्गयेव त्रिदिवस्य मार्ग । 
वाक्कोकिलानां रमणीयराब्देः 
जगन्ति पूतानि च भूषितानि ॥ ” 
काव्याची प्रयोजने व हेतु यांचा विचार ही संस्कृत 
साहित्यशास्त्राची एक प्राचीन व अबाधित अशी 
परेपरा आहे. त्या प्रयोजनांचा व हेतूंचा विचार करणे 
हे जरी प्रस्तुत लेखाचे उदिष्ट असले तरी ज्या काव्याची 
ही प्रयोजने ब हेतु, ते काव्य म्हणजे काय यासंबंधी 
काही विचार करणे आवश्‍यक आहे. साखरेची गोडी 
आणि फुलाचा सुंगध यांचे जरी वर्णन करता आले 
नाही तरी त्या साखरेच्या व फुलाच्या स्वरूपाचे वर्णन 
हे काही अशक्‍य नाही. काव्याचे माधुर्य तर खऱ्या 
अर्थानेच अवणनीय आहे. तसेच काव्याचे स्वरूप 
सांगणे हे अशक्‍य नसले तरी अवघड आहे. म्हणून 
संस्कृत साहित्यश्ास्त्रज्ञांच्या काव्यस्वरूप समीक्षेचा 
परामर्श हाच काव्याच्या स्वरूपाची काहीशी ओळख 
करून देऊ रॉकेल, 
काव्याला राजरोखरने पुरुषाची उपमा दिली. शब्द 
आणि अर्थ हे त्या पुरुषाचे शारीर. रसतत्व हा त्याचा 
प्राण. तर उपमावंगेरे त्याचे अलंकार, काव्यगुणांनी 
युक्त अश्या निदोंष शब्द व अर्थ यांना काव्यप्रकादा- 
काराने काव्य म्हटले आहे. त्याने काव्यगुणांची आव- 
इयकता प्रतिपादन केली आहे. ' शब्दार्थयोः गुणभावेन 
रसाक्ठभूतव्यापारमात्रप्रणतया बिलक्षणम्‌? असे अ्थ- 
गर्भ विशेषण . काव्याला देताना काव्यगुण हे शेवटी 
रसोत्कर्षांस अनुकूल असेच असावेत असा अभिप्राय 
दिसतो. विश्वनाथाने * वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌ असे 
काव्याचे लक्षण केळे आहे तर आचार्य वामन हा 
६ विद्दिष्ट पद्स्वना ” अक्या रीतीलांच काव्याचा आत्मा 
मानतो. ध्वनिकाराने व्यंग्य अर्थ किंवा ध्वनि याठाच 
कांब्यात परमोच्च स्थान दिले आहे. तसेच वक्रोक्तीलाच 


अनुक्रमणिका 


काव्याचे जीवित मानणारे साहित्यिक देखील संस्कृत- 
साहित्य्षास्रास अपरिचित नाहीत. रमणीय 
अर्थाचे प्रतिपादन करणारा शब्द म्हणजे काव्य 
असे सांगणाऱ्या जगन्नाथाच्या मतानेही काव्याची 
रमणीयता म्हणजे अननुभूतपू्वे अद्या आनंदाची 
निर्मिति करण्याचे काव्याचे सामर्थ्यं होय. शेवटी 
अर्थ आणि इाब्द यांच्या सापेक्ष महत्वाबद्दल भांडत न 
बसता रमणीयंतेची अभिव्यक्ति करणारे शब्द व अथे 
याना काव्य संज्ञा देणे योग्य होईल. 

काव्य हे कान्तासम्मित आहे. आपल्या सुकुमार 
प्रभावाने वण्ये विषयाशी रसिकाचे तादात्म्य घडवून 
आणून त्याला आल्हाद देणे हे निर्विवादपणे काव्याचे 
कार्य आहे. शेवटी सह्ृदय हाच काव्याचा अंतिम 
निकष आहे. काव्याची तर्कसुसंगत व्याख्या करणे हे 
जरी कठीण असले तरी काव्य म्हणजे काय याची 
प्र्येक रसिकाला अंतर्यामी उत्स्फूत जाणीव असते. 
ज्या साखरेची गोडी अवर्णनीय असते तिच्या निर्मिती- 
मागे देखीळ काही “हेतु व प्रयोजने? असतात. 
त्याप्रमाणेच अनिवेचनीय अश्या काव्याला देखील 
नि्वेचनीय अशी प्रयोजने व हेतु आहेत. त्यामुळे 
त्याचा विचार करणे अदवाक्यही नाही आणि अयोग्यही 
नाही. म्हणून काव्यस्वरू्पाविषयी आता * अत्र 
सह्ृदया एव प्रमाणमू्‌ ' इतकेच सांगून प्रस्तुत विषयाकडे 
वळणे उचित होईल. 
काव्याची प्रयोजने 

हछीच्या काळात काही विद्वानांनी काव्याला प्रयो- 
जने असावीत का नसावीत याविषयी पुष्कळ चर्चा 
केढी आहे. काव्य हे निष्पयोजन असावे असा एक 
मतप्रवाह सध्या अस्तित्वात आहे. जे केवळ ' लिहावेसे 
वाटते म्हणून लिहिले जाते? तेच केवळ काब्य आणि 
कोणत्याही अपेक्षा मनात बाळगून लिहिले जाते ते 
काव्यच नव्हे अश्ली ती काव्यविषयक कल्पना आहे. परंतु 
काव्य हे एक कलाकृति या स्वरूपात पुढे आल्यानंतर 


उदड, 
च >. एक 


"कखगघर चच) 


४५ 


मराठीचा विकास ; महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नबभारत 


त्याची उत्कृष्टता अजमावताना त्यामागील प्रयोजनांचा 
बिचार. करण्याचे कारण नाही. किंबहुना प्रयोजने 
ही काव्याचे काव्यत्व मोजण्याचे निकप्रच नव्हेत. 
यदाःप्रासीची इच्छा असलेल्या त्या कालीदासाचा 
* रघुवंश ? हे सुंदर काव्य नाही काव ? स्वतःला 
पावन करण्याच्या उत्कट भावनेने लिहिलेल्या ' गंगा- 
लहरी ? या काव्य नाहीत काय ? विठ्ठलाच्या भक्तीने 
ओतप्रोत भरलेली नामदेवाची पदेही काब्यच आहेत. 
म्हणून काव्याला काही प्रयोजने असगे ही केव्हाही 
काव्याला कमीपणा आणणारी गोष्ट होऊ शाकणार 
नाही. 
“ सर्वस्वैव हि शास्त्रस्य कर्मगो वापि कस्य्रचित्‌ । 
यावत्‌ प्रयोजन नोक्त तावत्‌ तत्‌ केन ग्ह्यते | २ 
याच भूमिकेतून संस्कृत शास्त्रकारांनी काव्याच्या 
प्रयोजनांचा विचार केला आहे. हा विचार मांडताना 
संस्कृत साहित्यिक मोक्ष वगेरेचा देखीळ लाभ काव्या- 
मुळे होतो असे प्रतिपादन करतात, “ य॒ एवं वेद 
अद्या प्रकारची ज्या समाजाची परंपरा त्या परंपरेत 
वाढलेल्या या प्रतिपादनाकडे, वेदांच्या परिपालनात 
प्रवरत्त करणाऱ्या अतिरायोक्तिपू्णे अर्थवादाकडे आपण 
ज्या दृष्टीने पाहतो, त्याच दृष्टिकोनातून पहावयास हवे. 
या प्रयोजनांच्या विचारावर घेतला जाणारा एक आघधु- 
निक आक्षेप असा की, सध्याच्या काव्याच्या दृष्टीने 
यातील काही प्रयोजने व्यथ॑ आहेत, व त्यामुळे -हा 
विचार संकुचित आहे. परंतु ज्या संस्कृत वाड्मयात 
राजाश्रय असणार्‍या कवींची रचना आहे व स्तोत्र. 
काव्याची जिथे परंपरा आहे असेच वाड्मय त्या संस्कृत 
शास्त्रकारांपुढे होते. त्यामुळे त्या संस्कृत साहित्याला व 
“ संस्कृत ? कालाला सर्वथा सुसंगत असेच हे सारे 
विवेचन आहे. तरीही याच विचाराचा जरा अधिक 
सूक्ष्मपणाने विचार केल्यावर सध्याच्या काही टीका- 
कारांनी * आपली ? म्हणून सांगितलेली प्रयोजने 
त्या संस्कृत शासत्रकारांना माहीत नव्हती असे निश्चित- 
पणे म्हणता येणार नाही. याशिवाय काव्यप्रकारा- 
कारादिकांनी या प्रयोजनविमश्नीत व्यवहाराची जोड 
देऊन एक नवीनच आदर्श निर्माण केला आहे. 
मम्मटानेही सांगितळेळी सारी प्रयोजने सर्वदा आणि 
सर्वच कबींना प्राप्त होतील असा आग्रह घरळेला नाही, 
* यथायोगं कवेः सह्ृदयस्य च ” या उद्गारावरून 


४६ 


ही प्रयोजने संभाव्य आणि सापेक्ष आहेत ही काव्य- 
प्रक्राशकाराची भूमिका सर्वसंग्राहक आहे. असेच 
म्हणावेसे वाटते. 
* काव्ये यदवसे5 थकते व्यवहारबिदे दिवतरक्षतये । 
सद्यः परनिद्वेतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे |॥ ” 
या कारिकेत मम्मटाने काव्याकडे प्रवरत्त करणारी 
प्रयोजने सांगितळी आहेत. कोर्तिप्रात्ति, द्रव्यसंपादन, 
लोकाचाराचे ज्ञान, अमंगलाचा परिहार, तत्काल प्राप्त 
होणारा उच्च प्रतीचा आनंद व प्रेयसीच्या पद्धतीचा 
उपदेश ही ती प्रयोजने होत. या प्रयोजनांचा विचार 
स्वतः कवि आणि त्या काव्याचा अनुभव घेणारा रसिक 
या दोघांच्याही दृष्टिकोनातून करावयास हवा, 

रसिकाशिवाव काव्याला पूर्णता नाही. “ र्सज्ञ हो 
काय तुम्हा विना मी । करू जगी घेउनि काव्य नामी” 
हे रे. टिळकांचे बोळ मोठे अर्थपूण आहेत, संस्कृत 
साहित्यिक देखीळ काव्याला “ प्रतीतिमात्र-परमाथे 
असे म्हणून सहृदय हाच काव्याचा अंतिम निकप्र 
आहे याची स्पष्ट कबुली देतात. कवि आणि रसिक या 
दोघांचे हे महत्व जाणून त्या दोघांच्या दृष्टीने काव्याचा 
विचार करताना काव्य याचा भिन्न भिन्न अर्थ घ्यावा 
लागेल, रसिकाच्या दृष्टीने काव्य याचा काव्यास्वादन 
असा तर कबीच्या भूमिकेतून काव्यनिर्मिते असा अथ 
होईल, कारण कवीच्या बाबतीत प्रयोजने ही काव्य- 
निर्मितीची आहेत तर रसिकाच्या दृष्टीने ती काव्या- 
स्वादनाची आहेत. 

यश या प्रयोजनाचा मम्मट आरंभीच उलेख करतो. 
कालिदासाठा जी कीर्ति मिळाली ती केवळ त्यांच्या 
काब्यामुळेच आणि अनेक शतकांनंतरही काल्िदासा- 
सारखे कवि कीतींच्या रूपानेच जिवंत आहेत. 
यामुळेच भतृहरीने कवीचे यागान गाइले आहे -- 

“ जयन्ति ते सुकृतिनो र्ससिद्धा: कवीश्वराः ॥| 
नास्ति येषां यराःकाये ञरामरणजं भयम्‌ | ” 

7 ( नीतिशतक ) 

भासाहय त्याच्या * देवकुलांप्रमाणेच जणू अस- 
णाऱ्या नाटकामुळे यश मिळाले अशी बाणभट्ट ग्वाही 
देतो. कालिदासाने तर * मन्दः कवियशाःप्राथी ? असे 
म्हणून आपली यगराःप्राप्तीची आकांशा स्पष्टपणे 
सांगितली आहे. कालिदासाच्या बाबतीत यदा हे 
प्रत्यक्ष प्रयोजन होते तर इतरांच्या बाबतीत ते 


"करखगघनचिठ्जसज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


: संस्कृत काव्याची प्रयोजने व हेतु * 


अप्रत्यक्ष होते. “ कालो ह्ययं निरवधिर्विपुळा च एथ्वी ” 
हे भवभूतीचे उद्‌गार याचीच एका अर्थाने साक्ष 
पटवितात. कवि आपल्या काव्यातून केवळ आपलेच 
यश नव्हे तर आपल्या काळाचे, व्यक्तींचे आणि 
घटनांचे यशही अमर करीत असतो, कवि काळाला 
घडवीत असतो. रामाला रामपण देणारे वाल्मीकि 
आणि महाभारताळा अजरामर करणारे व्यास ही 
याचीच उदाहरणे आहेत. या गोष्टींची दण्डि आप- 
ल्याला जाणीव करून देतो --- 
“ आदिराज यक्योब्िम्ब्रमादरी पड्य वाड्मयम्‌ | 
तेषामर्सनिधाने5पि न स्वयं पश्‍य नशयति ॥ ” 
--(काव्यादश ) 
कीर्ति 
कीर्ति हे काव्याचे अदृष्ट प्रयोजन आहे असे वाप- 
नाने म्हटले आहे आणि इतकेच नव्हे तर यश म्हण- 
जेच काव्यरचनेची प्रतिष्ठा अते तो म्हणतो.' कोतींला 
त्याने स्वगफला म्हटले आहे. ' प्रास्ताळ हा विद्याल 
भूधर। सुंदर लेणी तयात खोदा । निजनामे त्यावरती 
नोंदा।॥ ? हा विचार जर कवीच्या बावतीत घेतला 
तर केशवसुत हे ' काव्यं कुर्बींत कीतेये )? असे म्हण- 
णाऱ्या वाग्मटाचेच जणू अनुकरण करीत आहेत असे 
वाटते. यक्याची अपेक्षा नसताना देखील लिहिलेले 
काव्य हे यद्याला कारणीभूत होते. भारवीने म्हटलेच 
आहे- 
“ निरुत्सुकानाममियोगभाजाम्‌ 
समुत्सुकेवाडूमुपैति सिक्धिः 
सदैव रसिकाचा छोध घेत हिंडणाऱ्या काव्याचे 
यश हे अप्रत्यक्ष तरी प्रयोजन आहेच. आपले काब्य 
कुणीतरी वाचावे आणि त्याविषयी चार शब्द चांगले 
ब्रोलावेत ही प्रत्येक मनुष्याच्या मनात असणारी अपेक्षा 
कोणत्याही आधुनिक टीकाकाराला दडवून ठेवता येणार 
नाही. म्हणूनच अस्थिर कीतींळाही आपल्या नावाचे 
कुंकू अखंडपणे मिरवावयास लावणाऱ्या कवीचा यदा 
हा दोष होऊ शकणार नाही, 
अर्थ 
अर्थ हे काव्याचे दुसरे प्रयोजन. धावक कवीने 
रतनावळी नाटक लिहून हर्षाकडून पैसा घेऊन त्याच्या 
नावाने प्रसिद्ध केळे अशी आख्यायिका काव्यप्रकाशाच 


१, “ प्रतिष्ठा काव्यअन्धल्य यरासः "ण पक्‍प्रति्धा म्यबयत्य यशसः सरि विदुः विदुः । 


। 10) 


बहुतेक टीकाकार सांगतात, परंतु धावक नावाचा कोण- 
ताही कवि संस्कृत वाड्य़यास परिचित नाही. धावक 
या ऐवजी बाण असा पाठच होग्य आहे. बाण हा 
हर्बाचा आश्रित होता व त्याने हर्षाकडून खूप धन 
मिळाल्याचे स्वतःच्या हषंचरितात सांगितले आहे.. 
अर्थ हे काव्याचे प्रयोजन असे इतर शास्त्रकार स्वतंत्र- 
पणे सांगत नाहीत. * चतुर्वग '? अक्ा रीतीने चार 
पुरुषा्थांपेकी एक असा त्याचा वारंवार उलेख दिसून 
येतो. साहित्यदपॅणकार म्हणतो-- ी 

५ चतुवर्गफलप्रासिः सुखादल्पघियामपि । 

काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते । ” 

साहित्यदर्पणाच्या वृत्तीत अर्थाचा “ अर्थप्रासिः 
प्रत्यक्षसिद्धा । कामप्राप्िश्रार्थद्वारेव । ” असा उलेख 
दिसतो, कवींना राजाश्रय असलेल्या त्या काळातील 
६: प्रत्यक्षर लक्षं ददौ ” अक्ञा प्रकास्ची वणने आपण 
आजही ऐकतो आणि म्हणून त्या काळातील शास्त्र- 
कारांनी अर्थ हे काव्याचे प्रयोजन आहे असे 
सांगितळे तर त्यात दोषास्पद असे काहीच नाही. 
उलट तत्कालीन प्रचलित अवस्थेशी आणि व्यावहारिक 
भूमिकेशी हे. सुसंगत आहे. परंतु काव्यप्रकाश- 
कारावर टीका करताना प्रा. रा. श्री. जोग म्हण- 
तात-- “ काव्यरचना करणाऱ्या सार्‍यांना द्रव्य 
मिळाले किंवा द्रव्य मिळविण्यासाठी साऱ्यांनी काव्य- 
रचना केली हे दोन्हीही खरे नव्हे ” “ यथायोगमू्‌ * 
या मम्मटाच्या अर्थपूर्ण शब्दावरून त्याचाही तसा 
आग्रह नसल्याचे दिसून येते. शिवाय द्रव्याची अपेक्षा 
न बाळगता लिहिलेले सारे काव्य असते काय ? आणि 
द्र्याची अपेक्षा ठेवून लिहिलेळे सारे अकाब्य असते 
काय ? यामुळे राजाच्या प्रशास्तीचा ज्यात भरणा 
असतो व ज्याला ' चित्रकाव्य ' म्हणता येईल अक्या 
काव्याविषयी जर अर्थ या प्रयोजनाचे अस्तित्व प्रति- 


ष्‌ ० ७ *:. र 
पादन केळे तर ते योग्यच होइल, 


व्यवद्दार ९ ९ ह 
चार पुरुषा्थापेकी एक, असा अथ याचा विचार 
करताना अर्थ याचा केवळ धन असा अर्थ घेणे अनु- 
चित आहे, अर्थ म्हणजे व्यवहार- धन हे या व्यव- 
हाराचे केवळ एक अंग आहे. कौटिलीय अर्थक्ास्त्रा- 
वरून तो व्यवहार जाणून घेण्यापेक्षा महाभारतासारख्या 


१2 


५७ 


अनुक्रमणिका 


"कखगघनचिठजचञ' 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


महाकाव्याच्या परिशीलनाने तो अधिक सहजतेने सम- 
जून घेता येईल. म्हणूनच “' चतुवर्गफलप्रातिर्हि वेद- 
शास्त्रेभयो नीरसतया दुःखादेव पारिणतबुद्धीनामेव 
जायते । परमानंदसंदोहजनकतया सुखादेव सुकुमार- 
बुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव । ” या विश्वनाथोक्तीच्या 
संदर्भात अर्थ म्हणजे व्यवहार हा अर्थही अभिप्रेत आहे, 

आचार्य मम्मट अर्थाचा हा व्यापक अर्थ विचारात 
घेत नाही व त्याच्या धावकाच्या उदाहरणावरून देखील 
त्याला तो अर्थ अभिप्रेत असावासे वाटत नाही, या- 
साठीच त्याने “ ब्यवहारविदे ” असा स्वतंत्र उल्लेख 
केला आहे. स्वतःचे सूक्ष्म निरीक्षण कवीच्या काव्या- 
तून व्यक्त होत असते. त्याच्या काळाचे ठसे त्याच्या 
मनावर उमटून त्याची प्रतित्रिंब्रे त्याच्या काव्यात पडत 
असतात. कवीचे जीवनविषयक तत्वज्ञान त्याच्या 
काव्यातून वत असते. त्यामुळे कवीच्या काव्यातून 
आपणाला त्या काळाचे ज्ञान होते. त्या काळाचे प्रत्यक्ष 
ज्ञान नसणारा मनुष्यदेखीळ ते व्यवहार तत्कालीन 
कवीच्या काव्यावरून जाणू शकतो. 

व्यवहार याचा आधुनिक दृष्टीतून मनाचे व्यवहार 
असा अर्थ घेणेही शक्‍य आहे. त्यामुळे काव्यामध्ये 
निरंतर प्रतिबिंबित होणारे कवीचे मनोव्यापार समजावून 
घेणे रसिकाला शक्‍य होते, एकमेकाचे हृट्गत समजून 
घेगे हे काव्यामुळे सहज दाक्य आहे. कवि आणि 
रसिक याचा हृद्यसंवाद हा हे मनोग्यापार जाणण्या- 
नेच घडून येत असतो. 


अमंगलाचा परिहार 

अमंगलाचा परिहार हे काव्याचे चोथे प्रयोजन 
आहे. या प्रयोजनाचा संस्क्रत वाड्मयातील स्तोत्र 
वाडूमयाच्या परंपरेशी फार निकटचा संब्रंध आहे. 
या स्तोत्र काव्यांना संस्कृत साहित्यात एक आगळेच 
स्थान आहे. जयदेवाचे ' गीतगोविंद आणि जग- 
न्नाथाची ' गंगालहरी ? ही स्तोत्रे असली तरी त्यामध्ये 
काव्यरस हा आकंठ भरला आहे असे रसिकाच्या 
अनुभवास येते, म्हणूनच काही आधुनिक टीकाकारांनी 
या प्रयोज्नावर केडेली कठोर टीका अस्थानी 
आहे असेच म्हणावे लागते. यामुळे अमंगळ निवा- 
रणाळा काव्यप्रयोजनाचे स्थान देणे हेच संस्कृत 
काव्याच्या एका मोठ्या विभागाशी न्याय करणे 
आहे. 


शट 


अनुक्रमणिका 


हे प्रयोजन कवि व वाचक या दोघांच्याही दृष्टीने 
महत्वाचे आहे. रामायण, महाभारत, गंगालह्री 
यासारखी काव्ये जी प्रामुख्याने वाचली जातात ती या 
अमंगळ परिहाराच्याच श्रद्धेमुळे होय. आणि म्हणून 
जर त्या काव्याचे काव्यत्व हिरावून घेतळे तर कोणत्याच 
भक्तिकाव्याला काव्य म्हणता येणार नाही. कवि 
तांब्रे 'जथ वाल्मीकि? या कवितेत म्हणतात -- 
“ अधनांचे धन अब्रलांचे बल, 
अमंगलांचे भ्रयोमंगळ, 
जन्मान्धांचे लोचन निर्मल, 
दुर्वैत्तांचे दुरित निवारण, 
हात दिला तूं किति बुडत्यांना, 
धीर दिल्या तूं किति व्यथितांना, 
उरी लावले किति पतितांना, 
जय भबनाविक पतितोद्वारण, २ 
आधुनिक दृष्टिकोनातूनही या अशिवनिवारणाचा 
विचार करता येईल. काळ फिरविणाऱ्या युगप्रवर्तक 
कल्पना कवि हिरीरीने आपल्या काव्यात मांडतो. 
समाजातील अनिष्ट गोष्टींविषयी तीत्र प्रतिक्रिया काब्या- 
तून प्रभाबीपणाने व्यक्त केल्या जातात. आणि मलत्याच 
दिशेकडे जाण्यापासून लोकांना वाचवण्याचा व योग्य 
द्शि दर्शविण्याचा प्रयत्नही काव्य करते, त्यामुळे 


-दीपस्तंभाप्रमाणे कवीने केलेळे मागंदशनाचे व सत्परवत- 


नाचे कार्य हे एका दृष्टीने अ्नुम निवारणच आहे. 


या अमंगढपरिहाराची दुसरी बाजू म्हणजे शुभ 
गोष्टींची प्रातति, साहित्यदर्पणकाराने काव्यामुळे धर्मप्रात्ि 
होते आणि मोक्ष देखील मिळतो अते प्रतिपादन केळे 
आहे. “ काव्यातू धरमप्रात्तिः भगवन्नारायणचरणारविं- 
दस्तबादिना,  मोक्षप्रापिश्रेतज्जन्यधमफळाननुसन्धा- 
नातू, मोक्षोपयोगिवाक्ये व्युत्पतत्याधायकत्वाच्च । ” 
या ठिकाणी त्याने प्रमाण म्हणून महाभाष्यातील एक 
वाक्‍्यही उद्‌धुंत केळे आहे : “ एकः शब्द! सुप्रयुक्तः 
सम्यक्ूशातः स्वर्ग लोके कामधक्‌ भवति । ” हे प्रति 
पादन मोक्षाच्या बाबतीत जरी काहीसे अधुरे वाटले 
तरी त्या मागीळ गाढ श्रद्धा ध्यानात घेण्यासारखी 
आहे. याच गोष्टीच्या आधारे संस्कृत-शास्त्रकारांनी 
सार्‍या काव्याचा संबंध शेंबटी मोक्षाश्ी लावण्याचा 


प्रयत्न केला आहे. 
2: -ज 


ळर 
-चक्फ्क हर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


: संस्कृत काव्याची प्रयोजने व हेतु 


प्रधान प्रयोजन 
तत्काळ मिळणारे परमसुख हे काव्याचे प्रधान 
प्रयोजन आहे. या सद्यःपरनिठ्ठेतीचे विवेचन करताना 
काव्यप्रकाराकार म्हणतो - “' सकलप्रयोजनमोलिभूतं 
समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भृतं विगलितवेद्यान्तरमा- 
नन्दम्‌ । ? काव्यास्वादनाच्या वेळी एकसपयावच्छेदानेच 
हा आनंद निर्माण होतो. काव्यास्वादनाच्यावेळी 
काव्याच्या प्रभावाने रसिकाच्या मनातील सौंदर्याच्या 
अनुभूतीची सुत्त प्रेरणा जागत होते, आणि “ ब्रह्मविट्‌ 
ब्रहौब भवति ” याप्रमाणे सहृदय रसिक आनंदमव 
होऊन जातो. आनंदमय ब्रह्माच्या अनुभूतीचा योग्यांना 
जो अनुभव मिळतो तोच आनंदरूप अनुभव रसि- 
कालाही प्राप्त होतो. 
६ सत्कोद्रेकादावण्डस्वप्रकाशानन्द्चिन्मय/ | 
वेद्यान्तरस्पगाशूऱ्यो ब्रह्मास्वादसहोद्रः | 
अक्या. आमेदालाच काव्यात प्राधान्य असते, सहुद- 
याच्या हृदयात आनंद निर्माण करणाऱ्या शब्द व 
अथानी काव्य परिपूण असते असे 'ध्वन्यालोककार 
म्हणतो. आचार्य वामन हा प्रीतीला म्हणजेच 
आनंदाला काव्याचे दृष्ट प्रयोजन मानतो, ददारूपककार 
धनंजय हा तर आनंदाव्यतिरिक्त दुसरे काव्याचे प्रयो- 
जनच नाही असे प्रतिपादन करतो. तो म्हणतो -- 
“ आनंद्निस्यन्दिपु रूपकेपु 
व्युत्पत्तिमात्र फलमल्पबुद्धिः । 
यो&पीतिहासादिवदाह साधु 
_ तस्मै नमः स्वाडुपराड्मुलाय | 
काव्याला प्राणभूत असलेल्या रसतत्वाचा आणि 
या आनंदाचा फार जवळचा संत्रंध आहे. अलंकार 
बॅगेरेमुळे त्या रसात्म काव्याची शोभा अधिकच वृद्धि- 
गत होते. परंतु रसहीन काव्याचे अलंकार बिद्योभित 
दिसतात. या रसतत्वाचा आणि रसिकाचाही संत्रंध 
आहे, टॅ सद्यःपरनित्रैतिः १ यामध्ये * परा निरठतिः र 
या बरोत्नस्व हृ परस्यनिव्रेतिः हा -छेषा थही पडलेला 
आहे. त्या स्सामुळेच रसिकाला, आनंद मिळतो. ' र्सो 
चै स: | रस होेवाये ळब्ध्वा आनंदी भवति । ' “आनन्द- 
मयः आत्मा ।? या उपनिषदातील कल्पनांची सांगड 
जर काव्यातील रसाशी आणि त्यापासून मिळणाऱ्या 
आमंदाळ्यी घातळी तर काव्य आणि अध्यात्म यामधील 


| 004 


न, भा, ७ 


अनुक्रमणिका 


एक दुवा दिसू लागतो. काही प्रमाणात अवती भोव- 
तीच्या जगाचा विसर पाडायला लावण्याचे सत्काव्याचे 
सामर्थ्य एकापरीने मोक्षच मिळवून देत नाही काय ? 
मम्मटाने काव्याला ल्हादेकमय असे यथार्थ संबोधले 
आहे. परंतु करुण वगरे रसाविषयी असा प्रश्न मनात 
उभा राहतो की यापासून आनंद होणे कसे दाक्य आहे. 
परंतु करुण वगेरे रसांचाही काव्य आणि अमिनय 
यांच्या द्वारा आस्वाद घेताना रसिकाला परिणामी 
आनंदच होतो- ' य॒द्यत्‌ साधु न, चित्रे स्यात्‌ क्रियते 
तत्तदन्यथा । र? या कालिदासाच्या उक्तीचेही सार हेंच 
आहे. प्रसंग दुःखद असला तरी त्याच्या सुंदर चित्रणा- 
मुळे आनंदच होतो. काव्यात चित्रणाला महत्त्व आहे. 
एखाद्या दुःखद प्रसंगाचे एखाद्या कुशळ चित्रकाराने 
काढलेले चित्र पाहून .तोंडातून नकळतपणे प्रशोसेचे 
उद्गार बाहेर पडतात. हे उद्गार त्या कलेपासून मिळ- 
णाऱ्या आनंदाचे निदर्शक आहेत. दुःखद प्रसंगाच्या 
चित्रामुळे झालेल्या दुःखाचे नाहीत. त्यामुळे व्यवहारा- 
तीळ सुख आणि दुःख यांची काव्यामोदाशी सांगड 
घालणे योग्य नाही. श्री, श्रीनिवासन म्हणतात- 


6 ७७ 8191] 08९ 80108 (0 ४९ १ा]0हा- 
8078] 1०४ ९४९0 ०प४ ० 80170७, ५७ 181105? 
01188 18 800४७९ 1९56 ]0६118 0 811008 - 
४९8, 0४ 1०१ छणए०७, 1९98070 9१ 
ऐक. 

या आनंदाचे विवेचन करताना अभिनवयुत्ताने 
म्हटले आहे की आनंद हेच काव्याचे मुख्य प्रयोजन 
आहे. अन्यथा प्रभुसंमित अश्या वेदादिशास्त्रापेक्षा व 
मित्रसंमित अद्या इतिहासादिकापेक्षा काव्याचे कांता- 
संमितत्व निराळे असणारच नाही. चार पुरुषार्थांचे 
देखील आनंद हेच पार्यतिक फळ आहे. काव्यात 
अमिधा, भावना व रस या तीनही गोष्टी असल्या तरी 
रसचवेणा हीच काव्यास प्राणभत आहे. “ काव्ये रसयिता 
सवी न चोद्धा न नियोगभाक्‌ ? हे उद्‌गार हाच आहय 
व्यक्त करतात. आनंद देणाऱ्या पुष्पगुच्छाप्रमाणे माझी 
काव्ये आहेत. असे जर्मन कवि गटे म्हणतो. तर 
अनन्यपरतंत्रा अश्या कवितेवर एकच बंधन असते असे 
बर्डस्वर्भ म्हणतो. ते बंधन म्हणजे आनंद निर्मिति 
करण्याचे, त्याच्या मताने ही विश्वाच्या सौंदर्याची 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


४९ 


नवभारत 


साक्ष आहे. सरस्वतीकण्ठाभरणात हेच प्रतिपादन केले 
आहे. “' नास्त्येब तत्‌ काव्यं यत्र परंपरयापि विभावा- 
दिपर्यवसानं नाप्तीति । ” 


तत्काललभ्य असा उच्च आनंद हा कवि आणि 
रसिक या दोघांनाही प्राप्त होतो. पुनर्दैरांनाचा आनंद 
हा कवीला काब्य करताना प्रात्त होतो, कवीला काव्या- 
मुळे आनंद होतो एवढे म्हटल्यानंतर ' पुनर्दशनामुळे 
होणारा आनंद्‌ ? संस्कृत श्ञास्त्रकारांना मान्य नाही 
असे म्हणगे अयोग्य होईल. परंतु काव्यप्रकाश - 
कारांच्या विवेचनाप्रमाणे मात्र हा आनंद रसिका- 
च्याच भूमिकेतून अधिक सुसंगत वाटतो. या आनंदाचे 
वर्णन करताना सरस्वतीकण्ठाभरणात म्हटले आहे: 
५: प्रोतिः सम्पूर्णकाव्याथंस्वादसमुत्थः आनन्द काव्यार्थ- 
भावनादशायाम्‌ कवेरपि सामाजिकत्वाड्गीकारात्‌ । ? 
स्वतःच्या काव्याचे परिशीलन करंणारा कवि हा रसि- 
काच्याच भूमिकेत असतो व त्यामुळे त्याला रसिक- 
सामान्य असा आनंदाचा उत्कट अनुभव मिळतो, 
परंतु काव्यरचनासमयी देखीळ कवीला एक प्रकारचा 
विश्षेष आनंद प्रास होत असतो, आनंदाला मम्मटाने 
£ र्सास्वादनसमुदूभूत ? म्हटले आहे. काव्यनिर्मितीच्या 
वेळी होणारा आनंद हा रसास्वादनाचा नसतो तर 
लिहावेसे वाटण्याची जी एक उत्कट आंतरिक ऊर्मि 
जी केवळ कवीच अनुभवू शकतो, त्या ऊपींच्या 
समाधानाचा आनंद कवीला प्रात होतो. 0०७] 
हा आडइएल कवि म्हणतो. 


€ ग) ७९ 18 ७ ])]९88172 1 10९८ ७1118 
[80 01] ०९७ 110७, ” काव्यप्रकाशकारा- 
दिकांच्या मतानुसार काव्य हे आनंदप्रधान आहे. मम्मट 
कलेसाठी कला म्हणणाऱ्यांच्या पक्षाचा आहे, काव्यामुळे 
'आनंद मिळालाच पाहिजे मग इतर प्रयोजनाची प्राप्ति 
'झाल्यास दुधात साखर, पग केवळ उपदेश करणोरे 
किंवा एखाद्या मताचा पुरस्कार करणारे असून जर 
'कांब्य आनंदनिर्मितीमध्ये असमर्थ असेल तर ते कान्ता- 
संम्मित या विख्यात विशेष्रणास पात्र नाही असेच 
म्हणावे लागेळ,. आणि काव्याची इतर प्रयोजने आणि 
आनंद याच्यात खरे पाहता काहीच विरोध नाही. 
किंबहुना काध्यशक्तीचे हे सारे पुढचे परिणाम असल्या- 


पु 


अनुक्रमणिका 


मुळे आनंदाची प्रात्ति प्रथम झाल्यानेच इतर सारी 
प्रयोजने सुळभतेने सफळ होऊ शकतात. 


कान्तासम्मित उपदेश 


कान्तासम्मित उपदेदायोग हे काव्याचे एक महत्त्वाचे 
प्रयोजन आहे. उपदेश तर केला जावा पण उपदेश 
करतो आहे. असे मात्र वाटू नये या उपदेक्याच्या 
प्रभावी प्रकारास संस्कृतशास्त्रकार कान्तासमग्मित असे 
म्हणतात. यात शब्दालाही प्राधान्य नसते व अर्थालाही 
प्राधान्य नसते तर मुख्य ध्येय जो रसआनंद त्याचा 
परिपोष करण्याच्या पद्धतीलाच प्राधान्य असते. या 
काव्याच्या उपदेदाचातुरीमुळेच ते सरस झाळे आहे. 
सध्या जे ' आत्माविष्काराची प्रेरणा? हे एक आधुनिक 
म्हणून प्रयोजन सांगितले जाते त्याचा समावेश या 
कान्तासंमित उपदेशातच होऊन जातो. उपदेरा याचा 
अर्थ नैतिक किंवा तत्त्वज्ञानात्मक उपदेश एखढाच 
संकुचित नाही. स्वतःला पटलेले ब स्वतःच्या मनात 
निर्माण झालेळे विचार दुसऱ्याला सांगणे म्हणजे उप- 
देश, आणि यात आत्माविष्कार निश्चितपणे अंतभूत 
आहे. त्यामुळे काव्य हे आत्माविष्काराचे माध्यम 
आहे हा काही आजचा नवीन शोध नाही, 


अभिनवयुप्ताचे जायासम्मितत्व आणि प्रकार- 
काराचे कांतासंमितत्व यामध्ये एक मिन्नतची सुद्धम 
छ्टा आहे. जायासंमितत्वामध्ये अभिव्यक्त नसणाराही 
एक विशेष “ कांतासंमितत्वात? दिसून येतो. जाया 
म्हणजे पत्नी या भावनेत अनुरागाजरोबरच फलापेक्षेची 
भावनाही दडलेली आहे. परंतु “कान्ता? या 
भावनेत मात्र हृदयानुरागाचीच अधिक अभिव्यक्ति 
आहे. फलाची अपेक्षा इथे दिसत नाही. कांता- 
साम्मत उपदेशात प्राधान्य आहे ते निर्भेळ आगंदालाच, 
उपदेश हा येथे गोण आहे. साहित्यदर्पपात विश्वनाथ 
म्हणतो की श्ववहारशान शास्त्रीय ग्रंथातून प्राप्त करून 
घेण्यास बुद्धिमान मनुष्याला देखील कष्ट पडतात. परंतु 
काव्याच्या हूसत खेळत उपदेश करण्याच्या पद्धतीमुळे 
सामान्यांना देखील ते ज्ञान चेटकन्‌ होते. विश्वनाथाचा 
याविषयीचा दाखला देखील प्रसिद्ध आहे - “ कडुको- 
पष्रथोपशमनीयस्य रोगस्य सितराकरोपरामनीयत्वे कस्य 
वा रोगिणः सितशकराप्रव्रत्ति; साधीयसी न स्यात्‌ । ” 


०: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


: संस्कृत काव्याची प्रयोजने व हेतु ' 


श्रेयस्‌ आणि प्रेयस्‌ यांचा विरोध केवळ काव्यच 


दूर करू शकेल. सामान्यतः जरी श्रेयस्‌ व प्रेयस्‌ 


यामध्ये विरोध भासत असला तरी काव्य श्रेयसाच्या 
ठिकाणची असप्रेयस्त्ववुद्धि नष्ट करून प्रेयस्त्वबुद्धि 
निर्माण करते ब तो विरोध दूर करते. वर वर प्रतिकूल 
असूनही परिणामी जे सरस ठरते ते श्रेयस्‌ होय म्हणून 
परमार्थाने श्रयस्‌ व प्रेयस्‌ यामध्ये काहीच विरोध नाही, 
हा अविरोध दाखविण्याचे कार्य काव्य करते व हाच 
काव्याच्या कान्तासम्मित उपदेशाचा विशेष आहे 


काव्याच्या साऱ्या प्रयोजनांचा विचार केल्यानंतर 
एवढेच म्हणावेसे वाटते की काव्य हे सत्य आणि सुंदर 
यांचा समन्वय घाळूंन शिवाचा मार्ग दाखविते. केवळ 
अध्यात्मिक किंवा तात्विक दृष्टीने काव्याकडे न बेघता 
त्याला व्यावहारिक दृष्टीची जोड देऊन संस्कृत 
साहित्यद्ास्त्राने काव्याच्या प्रयोजनांचा विचार केला 
आहे. हा समन्वयात्मक दृष्टिकोन प्रशेसनीयच म्हटळा 
पाहिजे. 


(%€3€€€>€>€>€>-€€3€€€>€€€3€>€>€3€>€3€9 


सबंध पान 
रु. ६० 


टर 


;ळ€9€9€€€3 ९९9०००००७७ €*>€>€€3€3€3€3€3४8 


(0 


अनुक्रमणिका 


: नवभारत ” मासिक 
जाहिरातीचे दर 

अर्धे पान 

रु. ३५ 
१. कन्हर पेजसाठीं २५ टक्के अधिक आकार, 
२, धावल्या मजकुराबरोबर द्यावयाच्या जाहिरातीस १० टक्के अधिक आकार 
, वषोतील किमान सहा अंकांत जाहिरात दिल्यास १० टक्‍के सवलत 
संपूर्ण वर्षभर जाहिरात दिल्यास २० टक्के सवलत, 

४, जाहिरातीच्या आकारावर ब्यावसायिक प्रथेनुतार कमिशन देण्यात येईल, 
जाहिरातीसंबंधीं अधिक चोकशी व पत्रव्यवहार : 


व्यवस्थापक “' नवभारत ” मासिक 


पाव पान 
रु. २० 


प्राज्ञ प्रेस, बाई जि० सातारा 


कककाक कक ककककककाककककाकककाव' 


€€:'€ €3€%€3€%€$€%€%€€:€>€>€> €>€:€9 ६ छि 
५९ 


व अ 
जट ल 


"कखगघरचि््जचञ, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


प्रा. नारायणशास्त्री द्रविड 


सांख्यदशनासंबंधी काही विचार 


सांख्यदशनाच्या भूमिकेसंबंधीचे गेरसमज 
सांख्यदशनावर एक समालोचनात्मक लेख 
नवभारतात वाचण्यात आला, त्यावरून सांख्यद्री- 
नाच्या भूमिकेसंबंधी त्या लेखाच्या लेखकाचा जो 
गेरसमज दिसून आला त्याचे निरसन करण्यासाठी 
हा लेख लिहिण्यात येत आहे. सदरहु लेखकाने 
सांख्यमताचे स्पष्टीकरण व तसेच त्याचे समालोचन 
जे केळे आहे ते- एक दोन मुद्दे बगळल्यास- 
प्राचीन ग्रंथांच्या आधारेच केळे आहे. पण असे 
करताना त्याने ही गोष्ट नजरेसमोर ठेवलेली दिसत 
नाही की तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रात युक्तिवादांचे खरे 
कार्य कोणत्याही विचारसरणीचे पूर्ण खंडण किंवा 
मंडन असत नसून त्या विचारसरणीच्या बुडाशी 
असलेल्या अनुभविक भूमिकेचे स्पष्टीकरण हेच 
असते किंबा असावयास पाहिजे. हे जर खरे नसेल 
तर सांख्याचे दोष प्राचीनकाळच्या पंडितांनीच 
उघडकीस आणले असून देखील आजवर त्याचे 
पठन पाठन चाळू राहिले नसते. एखादी शास्त्रीय 
कल्पना चूक ठरली की तिचा पूर्ण परित्याग करण्यात 
येतो. तिचे तात्त्विक समर्थन करण्याचा कोणी प्रयत्न 
करीत नाही. दार्दनिक सिद्धान्त मात्र कधीच 
पूर्णत्वाने निकालात काढले जात नाहीत, याचे कारण 
हेच आहे की बाह्य वस्तु किंवा घटना यांच्या 
निरीक्षणावर दार्शनिक सिद्धान्त आधारलेले नसतात, 
निरनिराळ्या घडामोडींमधळे कोणते वेशिष्टय अर्थ- 
पूर्ण समजावे व त्याच्या आधारे सर्व अनुभवांचे 


निर्वचन करावे, हे ठरविण्याच्या बाबतीत प्रत्येक . 


त्व 1] वन च 
तत्वज्ञालळा पूर्ण स्वातंः्य असते, पण एक वेशिष्ट्य 
(_?८४७॥॥ ) आधारभूत म्हणून सीकारल्यावर 


अनुक्रमणिका 


त्याच्याशी विसंगत असा कोणताही विचार तत्वज्ञ 
मांडू शकत नाही, ज्या गोष्टीत किंवा अनुभवात हे 
पूर्वखीकृत वैशिष्ट्य स्पष्टपणे दिसून येणार नाही, 
त्याच्यात देखील हे वैशिष्ट्य समाविष्ट आहेच हे 


तत्वश्ञाला दाखवून देता आले पाहिजे किंबा है 


प्रतिकूल अनुभव भ्रामक आहेत असे तरी त्याला 
सिद्ध करता आले पाहिजे, सांख्यांनी सर्व अनुभ- 
वातील द्रव्य-गुण, कारण-कार्य, अवयब-अवयवी 
इत्यादि घटकांमध्ये जे सातत्य दिसन येते ते अनु- 
भवाचे प्रमुख असे वैशिष्ट्य म्हणून सीकारळे आहे, 
तसेच वस्तुभेदाचे त्यांनी अवस्थाभेदात रूपांतर केले 
आहे. या कल्पनेला धरून विचार केला तर कोण- 
त्याही कार्याचे नावीन्य हे त्याचे वैशिष्ट्य नसून, 
त्या कार्यालया व त्यासारख्या इतर सर्व कायोना खत: 
मध्ये ( ?०५७॥७४॥७॥॥६४ ) सुक्ष्मरूपाने सामावून 
घेणाऱ्या त्या कार्याच्या कारणांच्या व्यापक स्वरूपाचे 
अज्ञानच समजावे लागेल. वस्तूचे स्थूलरूप (917099) 
व सुक्ष्म रूप ( ९०७६] ) यामधील भेद ब्याव- 
हारिक दृष्टीला जितका महत्त्वपूर्ण बाटतो तितका तो 
तार्किक दृष्टीला वाटण्याचे कारण नाही. एखाद्या 
धभधब्यात सामान्य माणसाला पाण्याचा प्रचेंड 
लोटच केवळ दिसेल, पण एखाद्या इंजिनियरला 
साच धबधब्यात प्रचंड जल्छाक्ति व विद्युत्‌शक्ति 
साठवलेली जाणवेल, डोळ्यापेक्षा बुद्धीची आकलन- 
शक्ति कितीतरी जास्त असते, सांख्यांचा सत्कार्यवाद 
हा मानवी बुद्धीला ( ॥॥७०॥'९७॥७॥] 0०00180008- 
6885 9 विश्वातील वस्तुमात्राचे जे खरूप जाणवते 
त्याचे वर्णन करतो. आता आपण वरील लेग्वात 
सांख्यावर जे आक्षेप घेण्यात आले आहेत त्यांच्या- 


उक, 
क टा 


"करखगंघर चवच? 


५२ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सांख्यदर्दीनासंबंधी काही विचार 


कडे वळू . वर नमूद केल्याप्रमाणे हे आक्षेप अंतिम 
स्वरूपाचे नाहीत तसेच त्यांची खालील उत्तरे ही 
देखील अंतिम सरूपाची नाहीत. पण या आक्षेप- 
प्रत्याक्षेपांच्या अध्ययनाने सांख्याची भूमिका समज- 
ण्यास मदत होऊ शकते, 
पहिला आक्षेप 

कारणात कार्याचे अस्तित्व वुद्धीलाच कळू शकते 
हा आक्षेप असा आहे की तिळात तेळ असते हे 
आपण पाहतो पण उद॒जन व अम्लजन यात पाणी 
असत नसूनही - त्या दोघांच्या संयोगापासून पाणी 
उत्पन्न होते असे दिसते. म्हणून कारणात कार्ये 
असते असे समजणे चूक आहि. या आक्षेपाचे 
उत्तर फार सोपे आहे, आक्षेपकर्त्यांस ते कसे काय 
उगमले नाही याचे आश्चर्य वाटते. तिळात तेल 
असते हे तीळ पिळून तेळ काढल्यावरच कळते, 
नुसते तीळ पाहून त्यात तेल आहे किंवा नाही हे 
कळत नसते. त्याचप्रमाणे वरील दोन गॅसेसच्या 
संयोगामध्ये-एकेका गॅसमध्ये नव्हे-पाणी आहे हे 
त्यांचा संयोग झाल्यावरच कळू राकते. यावर असे 
विचारता येईल की जे एकेका गसमध्ये नसते ते 
दोघामध्ये कसे काय राहते, त्वांचे उत्तर हे की 
पाण्याचे कारण उद॒जन किंवा अम्लजन नसून यांचा 
विशिष्टपरकारचा संयोग हाच आहे. आता ही गोष्ट 
वरी आहे की अडाणी माणसालाही तिळात तेल 
असल्याचे माहीत असते पण उद॒जन व अम्लजन 
यांच्या संयोगात पाणी असते हे भौतिकशास्त्र 
जाणणाऱ्यांलाच कळते. पण यावरून सत्कार्यवादाच्या 
कल्पनेला बाघ येत नाही. पुढेमागे तिळात मॉम 
तेळ.ते पिळून न काढता पाहण्याचे यंत्र निमाण केले 
जाऊ शकते पण त्याचप्रमाणे विशिष्ट प्रकारच्या 
तत्वांच्या संयोगात, त्यापासून पुढे उत्पन्न होणाऱ्या 
पदार्थांचे अस्तित्वही डोळ्याने पाहण्याचे साधन 
निर्माण. केळे जाण्याची शक्‍यताही खीकारावयास 
हरकत असू नये. खरे तेच पाहिले तर एकेका 


अनुक्रमणिका 


५३ 


तिळात असलेले तेळ जसे बुद्धीनेच जाणणे संभवते 
तसेच उद॒जन व अम्लूजन यांच्या संयोगात अस- 
लेळे पाणी घुद्धीनेचे अगाऊ कळू शकते. 
दुसरा आक्षेप 

उत्पात्ति म्हणजेच अभिव्यक्ति 

दुसरा आक्षेप सांख्यावव असा आहे की 
त्यानी कोणत्याही वस्तूची तिच्या कारणापासून 
उत्पत्ति म्हणजे तिची अभिव्यक्तीच होय असे मत 
मांडून कार्याच्या उत्पत्तीचा प्रश्न सोडवळा असला 
तरी या अभिव्यक्तीच्या उत्पत्तीचा एक नवा 
प्रश्न त्यानी उत्पन्न करून ठेवला आहे. कारण 
अभिव्यक्ति नव्याने उत्पन्न होते असे म्हणावे 
तर सत्कार्यवादांचा भंग होतो व अभिव्यक्ति उत्पन्न 
होत नसून ती फक्त अभिव्यक्त होते असे म्हणावे 
तर ही दुसरी अमिव्यक्ति उत्पन्न होते किंवा अभि- 
व्यक्तच होते असा फिरून प्रश्न उपस्थित होतो. 
या प्रश्नाचे उत्तर देताना पूर्वीचीच अडचणं समोर 
येते. यावर सांख्यतत्त्वकौमुदीकार वाचस्पति मिश्र 
म्हणतात की “ अभिर्व्याक्त उत्पन्न होते? असे 
ग्हणणेच विसंगत आहे. आक्षेपकर्त्याची त्यावर 
टीका अशी आहे की एक प्रकाश दुसऱ्या प्रकाशाने 
प्रकाशित होतो असे म्हणणे जरी बरोबर नसले तरी 
प्रकारा अमुक अमुक कारणापासून उत्पन्न होतो 
असे म्हणण्यात काही वावगे नाही. 

तात्विक विचारालाही अपेक्षित असलेल्या स्‌क्ष्म 
दृष्टीचा प्रयोग न केला तर कसा गोंधळ होतो या 
गोष्टींचा वरीळ युक्तिवाद उत्कृष्ट नमुना आहे. 
कार्य उत्पन्न होते याचा अथे साख्य मतात कार्य 
अभिव्यक्त होते असा होतो. उदाहरणार्थ माती 
पासन घागर तयार होते याचा अर्थ मातीत सक्षम 
म्ह्णजे केंवळ बुद्धिगम्य अशा स्वरूपात रंहातं अस- 
लेली घागर इृदय स्वरूपात प्रगट होते असा. होतो. 
हृदय घट व बुद्धिगम्य घट हे वेगवेगळे नाहीत, 
मातीच्या अनेक संभाव्य ( 7०शं0111129:) 


-कखगघर च्च? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


रूपांपैकी एक या स्वरूपात घट मातीत पूर्वीपासून 
आहेच. पण कारणप्रक्रियेमुळे मातीची इतर संभाव्य 
रूपे जेव्हा दृष्टीआड होतात तेव्हा उरलेले घटाचे 
रूप आपोआप प्रगट होते किंवा असेही म्हणता 
येईल की, मातीच्या व्यापक रूपाचा परिच्छेद 
म्हणजेच घटाची अभिव्यक्ति आहे, आणि परि- 
च्छेदाचा अर्थ या संदर्भात, मातीची जी घट्यति- 
रिक्त रूपे आहेत ती दृष्टीसमोर न येणे हा आहे. 
इतक्या स्पष्टीकरणानंतरही अभिव्यक्ति उत्पन्न होते 
किंवा नाही हा प्रश्न करणे “हे न येणे स्वत: नजरे- 
समोर येते किंवा नाही ? ' असा पोरकट प्रश्न 
विचारण्यासारखे आहे. या संबंधी आणखीही 
स्पष्टीकरण करता येईल पण एवढे वरील आक्षे- 
पाच्या समाधानास पुरे होइल असे वाटते. 


तिसरा आक्षेप 

उत्पक्तीपूर्वी वस्तु असत असते हा राब्दप्रयोग 
अत्तित्वबोधकच आहे --- 

आक्षेप असा आहे की ज्याप्रमाणे 'शशशुंग ह्यात 
नाही ? या प्रयोगावरून दाशशुंगाचे अस्तित्व सिद्ध 
होत नाही. त्याचप्रमाणे ' उत्पत्तीपूर्वी अमुक वस्तु 
असत होती? या राब्दप्रयोगावरून त्या वस्तूचे उत्पत्ति- 
पूर्व अस्तित्व सिद्ध होत नाही. हा आक्षेप अगदी 
उथळ आहे, ' शद्वाशुंग पूर्वी नव्हते आता ते उत्पन्न 
झाले' असे म्हणता येत नाही पण ' हा घट पूर्वी नव्हता 
पण आता ह्यात आहे ? असा प्रयोग सार्थ वाटतो. 
याबद्दळ ' उत्पत्तीपूर्वी असत्‌ असलेला घट? या 
शब्दाला अस्तित्वत्रोधक समजणे आवदय़क आहे 
असे सिद्ध होते. 


चौथा आक्षेप 

कोणतेही उपादन असो त्यात कायं राहतेच-- 

हा आक्षेप असा आहे की मातीत घटाचे अस्तित्व 
प्रत्यक्ष दिसते पण बीत झाडाचे अस्तित्व दिसत नाही. 
उलट ती नष्ट झाल्यावरच झाड उत्पन्न होत अस- 


अनुक्रमणिका 


लेले दिसते. यावरून उपादानात कार्य उत्पत्तीपूरवीही 
रहात असते ही कल्पना खोटी ठरते. या आक्षेपाचे 
उत्तर मागे आलेच आहे. ओल्या मातीत-जी घटाचे 
कारण आहे-घटा'चे अस्तित्व दिसते हे कथन योग्य 
वाटत असेल तर बीत झाड दिसते हे म्हणणे का 
अयोग्य वाटावे १ काय झाडाचा आकार बी पेक्षा 
फार मोठा आहे म्हणून १? तसे जर असेल तर 
घागर जशी टणक असते तशी ओली माती असत 
नाही म्हणून तिच्यात घागर दिसत नाही असे 
म्हणण्यात काय प्रत्यवाय आहे ! बी नष्ट झाल्यावरच 
झाड उगवते म्हणून बीत झाड नाही असे ठरवाव- 
याचे असेळ तर ओली माती नाहीशी होऊन तिची 
जागा कोरड्या व विशिष्ट आकाराच्या मातीने 
घेतल्याशिवाय घागर उत्पन्न होत नसते म्हणून 
मातीत घागर नाही असे समजावयास काय हरकत 
आहे १ एकट्या बीतूनच झाड उत्पन्न होत नाही 
हे कारण वरील विधानासाठी देता येईळ, पण वी, 
माती, सूर्यप्रकाश या सगळ्याच्या संयोगाला झाडाचे 
कारण मानण्यास काही आडकाठी दिसत नाही, 
पांचवा आक्षेप 

असत्‌ कार्याशी कारणाचा संबंध कसा ? 

उत्पन्न न झालेल्या कार्याशीही कारणाचा संबंध 
घडून येऊ शकतो असे समजण्यास हरकत नाही 
असा पांचवा आक्षेप आहे, याच्या समर्थनार्थ दिवस 
व रात्र यांच्या पोर्वापर्यरूप संबंधाचे उदाहरण देण्यात 
आले आहे. दिवस जेव्हा असतो तेव्हा रात्र नसते 
आणि रात्र असताना दिवस नसतो पण या दोघात 
पोर्बापर्य संबंध मात्र असतो, हा आक्षेप अगदी 
विपर्यासमूळक आहे, प्रथम पौर्बापर्य हा संबंध 
आहे हे मत आक्षेपकर्त्याने कोणत्या आधारावरून 
खीकारळे हे समजत नाही. दिवस व रात्र यामध्ये 
पोर्बापर्य आहे, याचा अर्थ एवढाच की दिवसानंतर 
रात्र येते व रात्रीनंतर दिवस, संबंधकल्पनेला काही 
झर. ठेवावयाचा 'असेळ तर दोन तेनेची* 'अतल्या- 


५४ 


उक 
र क. पक 


-करगघस चघजसजञ 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सांख्यदशनासंबंधी काही विचार 


शिवाय संवंध असू शकत नाही ही गोष्ट कबूल 
केली पाहिजे, नाहीतर संबंध विरहित असे पदार्थेच 
दाखवून देता येणार नाहीत. असत्‌ अश्या कार्याशी 
वर्तमान कारणाचा संत्रंध घडून येणे य़ाउपरही 
शाक्य मानले तर ' या कारणापासून पुढे असुक 
कार्य उत्पन्न होणार आहे ? असे जसे म्हणता येते 
तसेच “ या कार्यापासन दाशदांग उत्पन्न होणार 
आहे ? असे का म्हणता येत नाही १ “ असत्‌ 
दाशशुंग उत्पन्न होत नाही पण असतू कार्य उत्पन्न 
होते म्हणून ? असे या प्रश्नाचे उत्तर होत नाही. 
कारण “ असत्‌ कार्य ' म्हणजे “ अमुक अमुक 
असत्‌ कार्य ? असे जर सांगता आले तर त्या- 
वरून कार्य असत्‌ असताना देखीळ शाशद्गुंगा- 
सारखे असत नसून परितिष्ठित अज्ञा स्वरूपाचेच 
असते असे सिद्ध होते, 
सहावा आक्षिप 

अभावातून काहीही उत्पन्न होऊ शकत नाही- 

वेशेषरिकांप्रमाणे अभावांचे प्रागभाव, ध्व इत्यादि 
निरनिराळे प्रक्रार कल्पून वस्तूची उत्पत्ति प्रागभावा- 
पासून म्हणजे तिच्या उतपत्तिपूर्व काळातल्या असत्ते- 
पासून होते असे समजावयास हरकत असू नये असा 
सहावा आक्षेप आहे, यात आक्षेप कर्त्याने वैशोषिक- 
मताचा बरोबर विचारच केलेला दिसून येत नाही. 
वस्तूच्या उत्पत्तीचे निमित्तकारण काय आहे असा 
इथे प्रश्न नसून कशापासून वस्तु उत्पन्न होते म्हणजे 
वस्तूचे उपादान कारण काय हा खरा प्रश्न' आहे. 
प्रागभाव हा भावपदार्थी सारखाच एक पदार्थ 
आहि असे कदाचित्‌ मान्य करूनही या अभावातून 
भाव पदार्थ उत्पन्न होतो असे समजणे हे अभाव 
ब भाव यामधीळ फरकच नजरेआड करण्यासारखे 


आहे, 


सातवा ब आठवा आक्षेप 

अनैकान्तिक भेद हे भेदच नव्हेत -- 

कारण व कार्य यांना एकमेकापासून अलग कर- 
णारे ठळक असे गुणधम दाखवता आले नाही तरी 


ते वेगवेगळेच समजावयास हवे असा आग्रह 
सातव्या व आठव्या आक्षेपात उपस्थित केलेला 
आहे. पण वेगळे दिसणाऱ्या किंवा वाटणाऱ्या गुण- 
घर्मांच्या मदतीशिवाय कारण कार्याच्या भेदाचे 
निर्धारण कसे करावे हे त्यांत सांगितलेले नाही. 
आक्षेपकर््याने स्वमतसमर्थनार्थे घेतलेले उदाहरण 
वरीळ आक्षेपास विघातक असेच आहे, केस वाढ- 
लेले लहान मूळ व थोर केस झडलेली मध्यमवयीन 
व्यक्ति यांच्यामध्ये ऐकान्तिक भेद नसला तरी या 
दोघाना सारखे समजले जात नाही असे हे उदाहरण 
आहे. या उदाहरणात एक साधी गोष्ट लक्षात घेत- 
लेली नाही की केवळ केसांकडे पाहूनच या दोघा- 
मध्ये भेद केला जात नाही तर या दोघांचे वय, 
आकारमान, डोक्याचा आकार इत्यादि गोष्टीही या 
संदर्भात लक्षात घेतल्या जात असतात, दोन वस्तूं- 
मध्ये स्पष्ट भेद दिसत नसतानाही त्यांना मिन्न 
समजण्याचा आग्रहच असेल तर भेदाची कल्पना 
अभेदसहिष्णु भेदाच्या कल्पनेत परिवतित करणे 
आवश्‍यक होऊन बसेल, अश्या या भेदाचे स्वरूप 
कसे काय असेल या गोष्टीचा सूद्म विचार केल्यास 
सांख्यांच्या दिवाय दुसरे कोणतेही स्पष्टीकरण या 
भेदाचे देता येत नाही असेच दिसून येईल. 
नवबा आक्षेप 

अतिम कारण “ प्रकृति ' हीच असली पाहिजे-- 

विश्वांतील कार्याच्या कारण परंपरेचा प्रकृतीत 
शेवट होतो असे समजण्याची आवदयकता नाही 
असा नवघा आक्षेप आहे. प्रकृति संत्रंधीचा तक॑ 
लक्षात घेतल्यास या आक्षेपाची निराधारता चटकन्‌ 
लक्षात येईल, सांख्य म्हणतात की सगळी कार्ये 
परिमितच, म्हणजे पारिमाणिक विस्ताराच्या रूपाने 
किंवा बुद्धिगम्यतेच्या रूपाने- असल्यामुळे त्यांचा 
शेवंट कोणात्या ना कोणत्या सर्वसमावेशी अश्या मूळ 
कारणात झालाच पाहिजे, हे मूळ कारण अनंत पदा- 
वली सारखे असू शकत नाही, विश्व हे विचाराने 
समजण्यायोग्य- समजलेले नव्हे- असेल तर त्याला 


उ, 
जड कट... 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


५५ 


नवभारत 


बुद्धीच्या मर्यादा आहेत हे मानणे भांग आहे. 
असले विश्व अनंत पदावली सारखे असू शकत नाही. 
हाबा आक्षेप 
त्रिगुणांची कल्पना व्यापक असल्यामुळेच संदिग्ध 
वाटते - 
त्रिगुणाचे सांख्यकारिकेत अनेक प्रकारे वर्णन 
केळे आहे. ती वर्णने परस्पर विरोधी आहेत असा 
दहावा आक्षेप आहे. जरा बारकाईने या वर्णनाचा 
विचार केळा असता तर आक्षेिपकर्त्याला हा आक्षेप 
घेण्याची जरूर वाटली नसती, सांख्यानी सल्लगुण 
ज्ञान व सुस्त या दोघांचा कारक मानलेला आहे पण 
काही ज्ञाने सुखकारक नसतात ( उदाहरणार्थ आपल्या 
अपमानाची आठवण) असा हा आक्षेप आहे. 
यांचे उत्तर असे की अपमानाची स्मृति विस्मृतीची 
विरोधी मनोवृत्ति य़ा रूपाने सुखदच असते. 
तिच्यात अपमानात्मक दु: म्हणजे रजोगुण हाही 
समाविष्ट असल्यामुळेच ती दुःखदायक वाटते. शुद्ध 
रूपात हे गुण सहसा अनुभवात येत नाहीत म्हणू- 
नच याच्या वैश्दिष्ट्यांचे नेहमी प्रत्यंतर येत नसते. 
अकरावा आक्षेप 
भोक्त्याशिवाय भोग निर्थक आहे --- 
सुखदुःखादि या भावना आहेत त्याना आधा- 
राची जरूर नाही असे आणखी एका आक्षेपांत 
म्हटले आहे. या अत्यंत बालिश अशा आक्षेपाचे 
उत्तर हे आहे की “ सुख होणे ' हे इतर कोणतीही 
गोष्ट होण्यासारखे नाही. “ आत्ता पाऊस पडत 
आहे ? हे अवेयक्तिक विधान अगदी बरोबर वाटते; 
पण * आत्ता सुख होत आहे २ हे विधान मात्र 
अपुरेच वाटते. या फरक्राचे कारण हे की सुख्व 
दुःख या अवेयक्तिक घटना नाहीत, कोणी ना कोणी 
स्वीकारल्याशिवाय या घटनांना अस्तित्वच प्राप्त होत 
नाही. ज्याप्रमाणे ' हा बाप आहे? या शब्द. 
प्रयोगाळा स्वतंत्र व स्वदंपूर्ण अर्थ नाही त्याचप्रमाणे 
१, यासंबंधी कळकत्ता विद्यापीठातील तत्त्व 
मनोरंजक आठवण सांगितली होती. ती नमूद 
श्री. आयर काही वर्षापूर्वी भारतात आले असतान 
होते, आयर हे ॥सिद्ध अनात्मवादी आहेत, त्यांचे 


अनुक्रमणिका 


हे विचारान्ती दिसून येईल, 


“ हे सुख आहे या शाब्दप्रयोगाळाही स्वयंपूर्ण 
असा अर्थ असणे संभवनीय नाही. 

सुखाचे “ अनुकूल वेदनीय ? असे लक्षण सांगून 
या लक्षणातीळ अनुकूल वेदनेचा अर्थ ' सुखरूप 
भावनेविषयी अनुकूटतेची भावना असणे? असा 
जो आक्षेपकर्त्यांनी केलेला आहे त्यालादेखील 
वरील दूषणच लागू आहे. ' सुत्र चांगळे आहे? 
ही भावना * समोर असलेले पुस्तक चांगले आहे ? 
या भावनेसारखी नाही. दाशैनिक परिभाषेत हे 
विधान “ सुखाबद्दळ जाणवणारी अनुकूलता मननाची 
( ण०्प (हरीत ) अनुकलता * नाही. ? ही 
भावनेची अनुकूलता आहे असे म्हणूनही काम 
भागत नाही. कारण भावना मननासारखीच जर 
असेल तर तिला आनुकृल्याचे स्वरूपच प्राप्त होऊ 
दाकत नाही, ज्या प्रमाणे ' मला सुख झाले? या 
घटनेचे बोधक वाक्य ' इथे सख आहे? असे 
( वरोळ विचारसरणीला घरून ) होईल त्याच- 
प्रमाणे ' सुख मळा हवे आहे! या अर्थाचे बोधक 
वाक्‍य “ सुखरूप भावनेशी संबंधित एक भावना 
इथे आहे ? असे होईल, ' मळा सख हवे आहे? 
या वाक्याचा अर्थ वरीळ वाक्यात उतरला आहे 
किंवा नाही हे ज्याने त्याने स्वानुभवानेच ठरवा- 
वयास हवे. 
__ एका भावनेचा दुसऱ्या भावनेशी असणारा 
सव्रध इतर मनोवरृत्तींच्या आपसातील संवंधाहून 
वेगळ्या तऱ्हेचा अतो असा वरील तर्कावर प्राति वाद 
करता येईल. पण हा वेगळेपणा स्पष्ट करू लागल्या- 
वर आपोआप पुरुपकल्पनेकडे आपण वळू लागतो 
| यासंबंधी अनेक 
विद्वानांनी विस्तृत विवेचन केले आहेच पण या 
विवेचनाकडे दुंकूनही पहावयाचे नाही व आपल्याच 
कथनाची सतत पुनरावृत्ति करीत रहावयाचे असा 
अणू अनात्मवादी लोकांनी चंगच बांधलेला दिसतो. ' 


शान विभागाचे भूतपूर्व प्रमुख श्री. चटजींनी एक 
करण्यासारवी आहे, लंडन युनिवसिंटीचे ग्रोट प्रोफेसर 
। त्यानी कलकत्ता विद्यापीठात एक व्याख्यान दिले 
*याख्यान अनात्मवादावरच झाले, व्याख्यान संपल्यावर 


५६ 


उक" 
य र ह... 


"करंगंघर चिऊ? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सांख्यद्शेनासंबंधी काही विचार 


शेबटचा आक्लेप 

। उत्पन्न होणे ! याचा अर्थ : असत्‌ हे सत्‌ होणे 
असाच नाही -- 

शेवटच्या एका आक्षेपांचे निरसन करून हे 
विवेचन आता संपवावयाचे आहे. ' उत्पन्न होणे ? 
म्हणजे : नसलेली वस्तु असित्वात येणे) असाच 


होत असतो म्हणून सत्कार्यवादाची विचारसरणी 


मुळातच चूक आहे. यावर सांख्यांचे उत्तर स्पष्ट 
आहे. “ नसलेली वस्तु अस्तित्वात येते ! हे जरी 
सामान्य बुद्धीला पटत असले तरी “* अगदीच 
नसलेली वस्तु अस्तित्वात येऊ शकते ? ही गोष्ट, 
बुद्धीला कितीही ताण दिला तरी तिच्या आवाक्‍यात 
येत नाही- यास्तव, “ असलेलीच वरंतु अस्तित्वात 
येते ! असे समजावयाचे असेळ तर ' कोणत्या 
प्रकारे असलेली वस्तु? व “ती फिरून कशी अस्ति- 
त्वात येते ? या प्रश्नांचा उलगडा करावा लागेल, 
सांख्यांनी हा उलगडा, कार्य कारण यांच्या मेदाचे व 
: एकाच वस्तूच्या स्थूळ व सूक्ष्म या अवस्थांच्या 
भेदात २ रूपांतर करून केला आहे, वैरोषिकांनी 
अगदी वेगळ्या तर्‍हेने या प्रश्नाचा उलगडा केला 
आहे. वैरोषिकांच्या विचारसरणीचे मूळ दे की दृश्य 
ब निदेंदय असे जे मेद आहेत ते सत्यच समजा- 
बयास हवेत. सांख्य योच्या उलट, बुद्धीला ज्या 
भेदांची अनिवार्यता जाणवते त्यानाच वास्तविक 
समजण्यास तयार आहेत. म्हणजे या दोन विचार 
संप्रदायांच्या भेदामेदविषयक कल्पना मुळातच 


भिन्न आहेत. सांख्य व वशेषिक यांच्या पुरस्कर्त्यानी 
एकमेकावर जे आक्षेप प्रत्याक्षेप घेतले आहेत, 
त्यावरून त्यांच्या मूलभूत भरूमिकामेदाच्यां स्पष्टी- 
करणालाच मदत होते. व या दृष्टीनेच या आक्षेप 
प्रत्याक्षेपांकडे पाहिले पाहिजे, ही दृष्टि स्वीकारली 
नाही तर शेवटी श्रु्क तकटाशिवाय हाती काही 
शिळुक राहणार नाही. सांख्यांची भेदाभेदविषयक 
कल्पना व तिच्याशी संबंधित एकदोन इतर मूलभूत 
कल्पना स्वीकारल्या की त्यांच्यापासून सांख्यदर्शनांतील 
एकूणएक प्रमेये अगदी काटेकोरपणे निष्कृष्ट करता 
येतात, जरी सांख्यद्शेनावर पुष्कळ ग्रंथ उपलब्ध नसले 
तरी चिकित्सक समालोचकांची युक्तिवादांची भूक 
भागविण्यास उपलब्ध असलेले थोडेसे ग्रंथही समर्थ 
आहित. पण एक महत्वाची गोष्ट या संबंधी सतत 
लक्षात ठेवली पाहिजे की संस्कृतातील दाशनिक 
ग्रंथकाराने बऱ्याच गोष्टी. ग्रहीत धरलेल्या असतात, 
कारण याचे अध्ययन जाणकार गुरूपुढे अधिकारी 
शिष्यानेच करावयाचे असा पूर्वीचा दंडक असे. 
अलीकडे भारतीय तत्वज्ञानाच्या क्षेत्रात जे आक्षेप 
बहुधा उपस्थित केळे जातात त्यांच्यामागे बहुधा 
आक्षिपकर्त्यांचा हा समज असतो की जे विसाव्या 
शतकातील त्यांच्यासारख्या विद्वानांना चूक वाटते 
त्याचा प्राचीनकाळच्या लोकांना उमज पडणे अशक्य 
आहे. हा समज खरा आहे की खोटा हे निश्चितपणे 
सांगणे कठीण आहे. तरीयण संभावना अशी वाटते 
की ज्ञानाचे गांभीर्य शतकाच्या संख्येपेक्षा व्यासंगा- 
वरच जास्त अवलंबून असावे. 


क की ७2... 
श्री. चटजींनी आयर साहेबांशी सहज बोलल्याप्रमाणे 
बयास सुरवात केली, एकेक करून बहुतेक सर्व मुद्दे ( 
आयर साहिबांच्या तोंडातूनच चटजींनी वदवून घेतली पण या 


केलेला आढळून येत नाही. 


त्यांच्या व्याख्यानातील मुद्यांची प्रच्छन्न चिकित्सा: करा- 
व्याख्यानात मांडले गेलेंळे ) चूक असल्याची कबूळी 


गोष्टीचा पुढे कुठेही आयर यांनी उल्लेख 


२. या लेखात चघचिलेले आक्षेप ' नवभारता ?च्या जानेवारी ' ६३ च्या अंकांत प्रसिद्ध झालेल्या 


सांख् 


आहे. 


न. भा, ८ 


गराचे प्रकृति व पुरुष ! या लेखात आले आहेत. हा लेख श्री. नी. र, वऱ्हाडपांडे यांनी लिहिला 


ष्छ 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


श्रद्धांजली 
| १. शुंकर नारायण जोशी. 

भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे एक जुने कार्यकर्ते 

व.- शैवरी जोडचिटणिश्यीच्या जागी राहून निवृत्त 
झालेले श्री. दां. ना. जोशी यांच्या म्‌त्यूने 
( २९-३-६४ ) महाराष्ट्रातील जुन्या पिढीचा एक 
परिपक्क इतिहाससंद्योधक कायमचा नाहीसा होऊन 
संशोधनाची फार मोठी हानि घडली आहे. जोशी हे 
वाईचे राहणारे. घरच्या गरिबीमुळे त्यांना इंग्रजी 
गापेचे शिक्षण घेता आले नाही. ही उणीव त्यांनी 
संस्कृत विद्येच्या अध्ययनाने भरून काढली असली 
तरी इंग्रजी भाष्रेचे अज्ञान त्यांच्या संज्योधनकार्याला 
नडावे हे सहज समजण्यासारखे आहे, निर्वाहाचा मार्ग 
सापडण्यासाठी ते तरुणपणी पुण्यास आल्यावर ब्रेकारीशी 
झगडता झगडता जेव्हा भा. इ, सं. मेडळाच्या कारभारात 
नोकरीच्या रूपाने शिरले तेव्हा त्यांची निर्वाहाची 
काळजी बरीचशी कमी झाली. ब्रेकारीक्षी झुंजत 
असतानाच त्यांनी इतिहास संशोधनास लागणारे ज्ञान 
आप्मसात्‌ केळे होते. जमेल तसे संश्ोधनही चालू 
होते. मंडळात आल्यावर त्यांना संशोधनाची भरपूर 
संधी लाभून त्यांनी ती चांगल्या रतीने कारणी लावली, 
मागे मंडळाने त्यांची निर्वाहाची काळजी बरीचशी 
कॅमी' केली. याचा खुलासा म्हणजे वाढत्या प्रपेचाच्या 
"चढत्या महागाईने उद्भवणाऱ्या गरजा, कितीही हात 
आवरून वागळे तरी त्या गरजा भागण्यासारसखे वेतन 
मंडळाकडून मिळत नव्हते यामुळे त्यांना मंडळाबाहेरची 
कामे पुष्कळदा द्रव्यप्राप्त्य्थ करावी लागत असत, पण 
तीसुद्धा संदोधनाचीच असत. इंकररावांनी नवी 
'कागदंपॅत्रे उजेडात आणणे, जमविलेळे कागदपत्रांचे 
संग्रह आपल्या उद्घोधक प्रस्तावनेसह मंडळाच्या विद्य- 
माने प्रसिद्ध करगे, वगेरे कामाची यादी देऊ म्हटल्यास 
ती फार मोठी होईल, त्यांनी इतिहासकालीन समाज- 
रचनेचा जो बारीक अभ्यास केला तो त्यांच्या ज्ञान- 
'सर्वादेनाचा विशेष म्हणता येईल, पुणे विद्यापीठाच्या 
ज्ञ; चिं. केळकर व्याख्यानमालेत त्या अभ्यासाला धरून 
जी विवेचनपुष्पं गुंफली ती पाहिल्यास त्यांच्या खोळ 


-५ट 


अनुक्रमणिका 


. अभ्यासाची ओळख पटेल, या व्याख्यानांनी इतिहास- 


कालीन समाजरचनेच्या अंगोपांगांचा बोध करून 
घेण्याचे एक उपयुक्त साधन निर्माण केले आहे, जोशी 
यांच्या ळेखनाचा एक मोठा दोष दिसतो तो जरूर 
नसलेल्या पाल्हाळाचा आहे. त्यांचे अलीकडील 
सभासदी बखरीचे संपादन याबद्दल खात्री पटवील, 
सांगळीकरांच्या दप्तरांतील पानिपत विषयक १०-१२ 
पत्रावर ते मृत्युपूर्वीं जी टिपणे लिहीत होते ती दीडशे 
गानाहून अधिक भरतील, परंतु या दोषामुळे त्यांच्या 
संशोधनाचे महत्व कोणत्याही प्रकारे उतरत नाही, 
केवळ संशोधनास वाहून घेणारांची संख्या दिवसानु- 
द्विस महाराष्ट्रात रोडावत आहे. दोकररावांच्या 
छलून हे दन्य जास्त उग्र वाटल्यास नवल नाही. 


| २, कृ. पां. कुलकणी 

_ गेल्या वर्ष दीड वर्षात सत्तरीच्या मागेपुढे अस- 
दल्या साहिलक्षेत्रातील अनेक व्यक्तींवर काळाची 
धाड पडल्याची जी उदाहरणे आहेत, त्यात प्रा. क्र. 
प. कुळकर्णी यांच्या मृत्यूने भर पडली आहे. प्रा, 
कुळकर्णी सातारा जिल्ह्यातले, शिक्षणासाठी त्यांना 
धरांच घडपड करावी लागली, शिक्षण पुरे झाल्यावर 
ताना प्रथम अहमदाबादच्या सरकारी कॉलेजात 
दिक्षकाची सरकारी नोकरी मिळाली, त्या काळात 
त्यानी सस्हत नाटकावर एक लहानसे इंग्रजी पुस्तक 
लिहून प्रसिद्ध केळे, परंतु त्याना केलिजात स्थिर होता 
ठे नाही, तेथून ते झाळालात्याच्या चक्रात पडले 
आणि शेवटी १९२७ साली त्यानी मुंबईच्या एल्फि- 
न्स्टन केलेजात त्याना मराठी भाषेच्या प्राध्यापकाची 
गा लाभून पेन्शन घेईपर्यंत ते तेथेच कायम राहिले, 
शाळाखात्याच्या चेक्रात असताना गोविंद सखाराम 
सरदेसायांच्या संपादकत्वाने प्रकाशित होणाऱ्या 
पेशवेदसरात काम करण्याची कुळकर्ण्यांना संधी 
मळाली व त्यांची इतिहासज्ञात गणना होऊ लागली, 
आयुष्याच्या एका रप्प्यात बिश्वनाथ काशिनाथ 
राजबाड्यांच्या सहवासाचा योग आल्यामुळे कुळकण्यांना 
भाषाशासत्राची गोडी लागली व तोच त्यांच्या अभ्या- 


उड) 
क 


"करखगघरचिघजसतञ, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


श्रद्धांजली 


साचा स्थायी विषय बनला, विद्यापीठाच्या शिक्षण- 
क्रमात भाषाशास्त्राचा अंतर्भाव झाला, तेव्हा कुळकणी 
यानी त्या विषयासंत्रंधात विद्यार्थ्याची गरज भाग- 
विण्यासाठी भाषाद्यात्राची लहान पुस्तके प्रसिद्ध 
केली, या विषयाच्या चिंतनातून त्यांचा व्युत्सत्तिकोश 
जन्मास आला, तथापि त्यामागे एका साहित्यसंमेल- 
नात अशा कोश्याखातर कुळकर्ण्यांच्या नांवे जाहीर 
झालेल्या हजार रुपयांच्या देणगीचे उत्तेजन होते, 
याचाही निदेश केला पाहिजे. या कोशाची दुसरी 
आवृत्ति नुकतीच बाहेर पडली ही त्या. कोशाच्या 
गरंजची साक्ष समजायला हरकत नाही, सुंत्रइत सर- 
कारच्या विद्यमाने स्थापन झालेल्या मुंबई मराठी 
ग्रथ संग्रहालयातील मराठी संत्रोधन मंडळाचे कुळकर्णी 
हे सेवानिवृत्तीच्या सुमारास काही काळ संचालक 
होते. विवेकसिंधूची नवी प्रत हे त्या संचालकत्वाचे 
फलित म्हणता येईल. १९५२ साली ते अंमळनेरात 
भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते. 
अलीकडे ते महाराष्ट्रराज्याच्या (परि) भाषा मंड- 
ळाचे अध्यक्ष होते. मराठीचे प्राध्यापक या नात्याने 
मुंबई पुण्यातील मराठी साहित्य संस्थांच्या कारभारातही 
त्याना भाग ध्यावा लागला. कृष्णाकाठची माती? 
या नावाचे त्यांचे आत्मचरित्र पुष्कळांना माहीत 
असेल, साहित्याच्या क्षेत्रातीळ बहुधा सगळे मान- 
सन्मान त्यानी मिळविले, १९४७ मध्ये ते बडोदेसर- 
कारच्या सन्मान समारंभाचे भागीदार होते, हे सहज 
ध्यानात येणारे नाही. बऱ्याच दिवसाच्या आजारानंतर 
कुळकणीं ता. १२ जून रोजी वयाच्या ७२ व्या वर्षा 
कालवरा झाले, 
३. वा. दा. गोखले 

श्री. क. पां. कुलकर्ण्यांनरोबरच काळाने घेतलेला 
दुसरा बळी पुणे मराठी साहित्यपरिषदेच्या उत्तर्षा- 
ताठी अत्यंत उत्साहाने कित्यिक मि काम करणारे श्री, 
बा. दा. गोखळे हे होत. हे मुंबईस प्रारंमी एका विद्या- 
ल॑याचे शिक्षक व नंदर मुंबईतील ना. दा. ठाकरसी 
महिळा महाविद्यालयात मराठीचे प्राध्यापक होते, 


५९ 


१९३५ नंतर ते पुण्यास याच महाविद्यालयात संस्कृत- 
भाषेचे प्राध्यापक म्हणून काम करू लागले. त्यापूर्वी ते 
पुण्यास गांधी ट्रेनिंग कॉलेजचे प्राचार्य म्हणून काम 
करीत होते. अलीकडे त्यानी अवचित सुत काक्लीचे 
€ द्रोपदी स्वयंवर ? संपादित करून म. सा. परिषदेच्या 
विद्यमाने प्रसिद्ध केळे. त्यांच्या दीधे व्यासंगाचा दुसरा 
विषय ज्ञानेश्वरांचा ' अनुभवामृत ? हा ग्रेथ होता. 
परंतु त्यांच्या विद्वत्तेहून जास्त लक्षात राहाण्यासारखा 
मोठा गुण म्हणजे प्रसिद्धिपराड्मुखतेने परिषदेच्या" 
कामात अहर्निश झटणे हा होय, परिषदेचे चिटणीस 
असताना कामाच्या ठरल्या वेळी गोखळे परिषदेच्या 
कचेरीत नाहीत असा अनुभव सहसा येत नसे. परि- 
घदेच्या साहित्यविबरयक परीक्षांचा महाराष्ट्रामध्ये प्रसार 
होण्यासाठी त्यानी अतिशय परिश्रम केळे, के. डॉ, अ. 
ना, भालेराव यांचा व गोखल्यांचा विशेष ख्ेह 
असल्यामुळे मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या कामासंबे- 
घात गोखले नितांत आत्मीयंतेने वागत असत, महिला 
महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींमध्ये त्यांच्या अध्यापन- 
कोशल्याविष्रयी आदर वसत होता. त्याचे अध्यापन- 
विषयक एक व इतर लहान लहान पुस्तके बरीच 
आहेत. परिधद आणि महाविद्यालय या बाहेरच्य़ा 
सावजनिक जीवनात त्यानी फारसा भाग न घेतल्या- 
मुळे ते महाराष्ट्रातील : छ्यातनाम ? वर्गात मोडंत 
नव्हते, याचे आश्चये वाटायला नको, आज म. सा.. 
परिषदेची एकंदर स्थिति बरी आहे पण या संस्थेचे: 
कार्यालय पुण्यास गेल्यानंतरच्या काळात गोखल्यांनी 
बजावलेली कामगिरी परिषदेच्या इतिहासात अविस्मरं- 
णीय ठरेल, याबद्दल संशय नको. गेली तीन चार वषे 
ते परमार्थाचे उपासक बनले होते. आणि ऐहिक जीव 
नाच्या व्यवहाराबद्दल त्यांच्या ठिकाणी उदासीनता 
वाढली होती. एक प्रकारे कृतार्थपूर्वक आपण मृत्यूच्या 
स्वागताला सिद्ध आहो, अपषेही ते मित्रांना सांगत 
असत. ते ता. १२९ जून रोजी वारले. मरणसमयी त्यांचे: 
वय ६६ वर्षाचे होते, 


उदड 


त. 


"करखगघरचघजचज? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर 
संगणकीकृत 


चाचकांचा पत्रव्यवहार -- 
(९) 


रा. सम्पादक नवभारत यास 
सादर नमस्कार 

नवभारताच्या जून ६४ च्या अड्जरात श्री, ना. गो, 
चापेकर यांचा “ व्यासोच्छिष्ट जगत्सवम्‌” हा लेख 
आलेलां आहे. त्यातील अनेक विधाने आश्रर्यकार 
आहेत. उदाहरणार्थ - 

५ राम. .. कृष्णवणी होता असे रामायणावरून 
दिसत नाही. ” 


(१) वाल्मीकि रामायणात रामाच्या काळेपणाचे 


अनेक उल्लेव आहेत. राममिन्दीवरइ्यामं सवंदात्रु- 
नित्रहणम्‌ ( अयोध्याकाण्ड सर्ग २); ततः कमल्पत्राक्ष: 
यामो निरुपमो महान्‌ | उवाच रामः...। ( अयोध्या- 
काण्ड सर्ग १४); पू्णेचन्द्राननः इयामो गूढजत्रुररि- 
न्दमः । आजञानुबाहुः पद्याक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वज: | 
(अयोध्याकाण्ड सर्ग ४८ ), राममिन्दीवरू्यामम्‌ . .. 
( अरण्यकाण्डसर्ग १७ ) हे उल्लेख सहज सापडले. 
आंणखी अनेक सापडतील, 

(२) “आर्य? म्हणून ज्या लोकांचा वेदात उछेख 
येतो, ते गोरे होते ही समजूत निराधार आहे. उत कण्थ 
नृषदः पुत्रमाहुरुत इयावो धनमादत्त वाजी । प्र 
कृष्णाय सदादपिन्वतो धक्रतमत्र नाभिरस्मा अपीपेत्‌ । 
( क्रग्वेद १०३१ ) यात कण्व कृषि काळा असल्याचा 
उलेख आहे. अयं वां कृष्णी अदिविना हवते वाजि- 
नीबसू ( क्रइगखेद॒ ८।८५ ) यात स्तोत्रकाराचे नाव 
कृष्ण आहे, मूलतः कृष्ण हे नाव वर्णावरूनच पडले 
असले पाहिजे. 

(३) काळा वणे सुन्दर नसतो ही कल्पना गेल्या 
चारपाचक्षे वर्षातील गोरव्णीयाच्या विजयी व वैमव- 
शाली इतिहासामुळे उद्‌मवडी असली पाहिज, मान- 
वेतर प्राण्यांच्या सोन्दर्याचा विचार करताना काळा 
म्हणजे असुन्दर हा ठोकताळा वापरला जात नाही. 
स्त्री सोन्दर्याच्या बाबतीतही इयामलतेची मोहिनी विरळा 
नाही. 


- नी, र, बऱ्हाडपाण्डे 


६० 


अनुक्रमणिका 


(२) 

दुंतकथा ब शास्त्रीय सत्य 

नवभारत मे ६४ च्या अंकात श्री. आत्रा चांदोर- 
करांचा शिखंडी आणि इळा हा लेखण प्रसिद्ध झाला 
आहे. त्यात शिखंडी आणि इळाची कथा निवेदिली 
आहे. अशा दुंतकथावर विश्वास ठेवावा किंवा नाही 
हे प्रत्येकाने ठरवावे, पण ह्या कथांवरून शास्त्रीय 
सत्याचे निष्कर्ष काढल्याने मात्र बिकट प्रश्न उत्पन्न 
होतात. शिखंडी हा मुळींचा मुलगा झाला किंबहुना 
तपःसामर्थ्याने तसा केला गेला व इळाच्या स्त्नीगर्भाचे 
रूपांतर पुरुषगभात करण्यात आले या वादात या 
आधुनिक शास्त्रीय युगात कोणी पडणार नाही. पण 
जन्हा श्री, चांदोरकर मुलीच्या गर्भाचे मुलाच्या गर्भात 
रूपांतर करण्याची किमया दहाहजार वर्षांपूर्वी आर्य 
नद्यकाला साधली होती ब कोणत्याही स्त्रीगभाचे पुरुष- 
गरभांत रूपांतर किंवा जन्मल्यानंतरही यातुधर्म क्रियेने 
अथवा झाडपाल्यांच्या रसाने किंवा शाल्यश्यास्त्राने 
करता येईल असे ठामपणे सांगतात, तेव्हा खरोखरच 
मोठा अचेत्रा वाटतो. स्त्रीजननेंद्रियाची रचना सांगून 
ते सुचवितात की योनिमार्गाच्या वस्च जे पुरुषी ठिंग- 
त्वाचे शेष ( ४९३1४68 3 प्रत्येक स्त्रीमध्ये असतात. 
त्याना चेतना देऊन गोदीचा गोविंदा करावयाला प्रत्य- 
बाय कोणता १ ही किमया आमच्या आयवैद्यकाला 
व यातुधमाला पूर्वीच साधली होती व त्यांच्या मते 
आता आधुनिक वैद्यक भीत भीत त्या प्रांतात पावले 
टाकीत आहे. आर्य वैद्यकाला हे ज्ञान ज्ञात होते की 
नाहम ह्या वादात न पडताही श्री, चांदोरकरांना अत्यंत 
नम्रपणे सुचवावेसे बाटते की मुळातच असणाऱ्या स्त्री- 


९ > 
गभाळा स्वतःचे नेसर्गिक प्रकटीकरण करण्याऐवजी 


ऱ्न 0५२ 
वेगळ्या मागाने नेण्याची किमया जर साधती तर घड 
ना नारी ना 


ह चच्जीड पुरुष अशी तृतीय अवस्था मात्र त्या 
९वी गभाची झाली असती अन्‌ त्यांना वाचा फुटती 
तर मीक नको पण कुत्रा आवर हे उद्गार त्यांच्या तोंडा 
तून बाहेर पडते. 
र वे ' चांदोरकरानी स्रीच्या शारीरिक रचनेबद्दल सांगि- 
तळ ते शारीरशासत्राशी जुळते मिळते आहे. स्त्रीच्या 


"करखगघरनुचिछजततज, 


व्र 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकी कृत 


पत्रव्यवहार 


योनिमार्गाच्यावर जे 'क्रिटोरीस? ( दिस्नरोष ) असते 
ते मानवाच्या उत्क्ांत्युवस्थतील शोष माग ( १९७॥- 
8४0७४ ) आहे हे श्री. चांदोरकर विसरलेळे दिसतात, 
पुरुषामध्येही स्त्रीची ( शेष ) इंद्रिये असतात, स्त्री ब 
पुरुषामध्ये हे परस्परविरुद्ध दोष़अवयव असण्याचे 
कारण मनुष्यजातीच्या उत्क्रांतीच्या इतिहासात साप- 
डते. ज्या प्राण्यापासून उत्कांत होत माणूस जन्माला 
आला तो प्राणी त्याच्या कोणत्यातरी अवस्थेत एकाच- 
वेळी उभयलिंगी ( प९५॥॥॥॥॥70१1४७ ) होता- 
म्हणजे तो प्रजोत्पादन व गर्भसंवरधेनही करी. त्या 
अवस्थेतळे हे अवशेष मानवप्राणी अनुवंशिकतेने 
अद्याप घेऊन येतो. पण त्याचा अर्थ असा नव्हे की 
स्त्रीमध्ये असलेल्या क्िटोरीसला “ दीधं करता आले 
तर कुमारीचा कुमार, स्त्रीचा पुरुष, पत्नीचा पति ? 
करता येईल. 

पुरुष गर्भ वा स्त्री गर्भ मुळातच सिद्ध होतो तो 
पुरुषाच्या द्रुक्रातील रंगसूत्नांच्या ( 001'0100890118) 
निवडीने, द्युक्रात दोन प्रकारचे एक्स व वायू रंगसूत्रे 
असतात. स्त्रीच्या अंडकोश्यातून पडलेल्या बिजाण्डाशी 
एक्स रंगसूत्राची गाठ पडली तर मुलीचा गभ तयार 
होतो, वायू रंगसुत्राची पडली तर मुलाचा गम वाढीस 
लागतो. आणि गर्भसंभवाच्या क्षणीच हा प्रकार थडत 
असल्यामुळे त्यात माणसाला कोणतीच ढवळाढवळ करता 
येत नाही. पण मग प्रश्न पडतो की गोदी'चा गोविंदा 
होतो तरी कसा ? जननदास्त्राने त्यावर सुंदर प्रकाशा 
टाकळा आहे. थुक्रातील वायू रंगसूत्राश्ी गाठ 
पडल्यानंतर त्या गर्भाची काही कारणामुळे गर्भाशयात 
नैसर्गिक वाढ होत नाही. कारणे अनेक असू शकतात. 
गर्भाच्या शरीरातील आंतरग्रंथीतून ( पचहहदागाश 
७187१8 ) उत्पन्न होणारे द्रव ब्रिघाडामुळे र्क्तात 
मिसळळे जात नाहीत. व त्यामुळे गर्भाच्या इंद्रियांची 
रीतसर वाढ होत नाही. त्यामुळे मूल जन्मल्यानंतर ते 
मुलगा का मुलगा निश्चितपणे ठरविता येत नाही. जन- 
नंद्रियांची स्पष्ट आणि लिंग निद्शक चिन्हाची बाढ न 
झाल्यामुळे अद्या दुदैवी मुलाना मुलगी म्हणून संब्रोथिळे 
जाते. मुळात तो मुलगा असल्यामुळे वयात आल्या- 
नंतरही त्याच्यात स्त्रियांमध्ये होणार रजोदर्शन अगर 
योनिमार्गाची नैसर्गिक वाढ व टिंगमेदविषयक इुर्‍्वम 
चिन्हे. दिसून येत नाहीत. माणसाच्या शरीरात 


अनुक्रमणिका 


महत्त्वाच्या आंतर ग्रंथी ( पिट्युटरी, थायरॉईड; : 
अड्रीनल, टेस्टीजू किंवा ओव्हरीज ) आपले ठराविक 
रस ठराविक प्रमाणात रक्तात ओतीत -नाहीत त्यामुळे 
ह्या विकृति घडतात. इतरही अनेक कारणे असू शक- 
तात. अक्या वेळी दाल्यशास्त्राने काही शारीरिक बिघाड: 
दुरुस्त करता येतात तर काही रुग्णात आंतरिक-द्रवांची: 
सूची भरणे (11]6611098) देऊन दिसणाऱ्या मुलीचा. 
(पण मुळात असणाऱ्या मुलाचा ) मुलगा करण्यात- 
यदा मिळण्याची संभाव्यता असते. पण हे यर हमखास; 
मिळेलच असे नाही. गर्भाशयातील व जन्मल्यानंतरच्या. 
जीवनात घडलेल्या शारीरिक विकसनावर ते पुष्कळ 
अंज्ञाने अवलंबून असते. काही वेळेला बरीच. वर्णे 
पुरुष म्हणून जीवन चालविल्यानंतर त्या पुरुषात आंत- 
रि ग्रंथीच्या बिघाडामुळे स्त्रीत्वाची चिन्हे उमटतात... 
पण हे सवे प्रकार लेंगिक विक्ृति-मानासिक किंवा शारी-: 
रिक (8९३६) 9101011911188) म्हणून समजायला: 
पाहिजेत. यापेक्षा त्याना निराळे समजणे चूक होईल. - 


श्री, चांदोरकरानी या ळेखात ब्रह्मचाऱ्यांत्रद्वळ:अवा- 
स्तव लिहिळे आहे. ते लिहितात । ब्रह्मचाऱ्यांचा 
वीर्योत्सर्ग ते आपण होऊन करत. नसल्याने ते. वीर्य: 
त्यांच्या देहातील सवं रंभ्रातून बाहेर पडून प्रकाशते 
एवढेच नव्हे तर त्यांच्या शरीराचे शबूंपासून रक्षण: 
करते ? खरी वास्तव स्थिति ही की सांसारिक- माणूस: 
आणि ब्रह्मचारी ह्यांचा शरीरांतर्गत .व्यापार,...रक्ता- 
मिसरण, मूत्रपिंडाचे कार्य, यासंत्रंधात कोणताच: फरक. 
नसतो. नैसर्गिक वैषयिक इच्छा दडपून टाकण्याच्या 
हव्यासामुळे ब्रह्माचारी जास्त तापट होण्याचा मात्र 
संभव असतो व आपण काहीतर उच्च जीवन जगत 
आहोत असा त्याला दंभही वाटत असतो, दृषणातून 
दोन प्रकास्वे द्रव उत्पन्न होतात. एक आंतरीक दव 
( 1101118] 800176९101 ). तो रक्तात आपोआप 
मिसळत असतो. दुसरा बीर्योत्सर्ग म्हणजे दयुक्रधातु, 
त्यातन हजारो-डाखो बीजे ( शभशाफड-) स््री-१ 
समागमाच्या वेळी योनीमध्ये फेकली जातात.) 
जे पुरुष स्त्रीसमागम करीत नाहीत त्यांचा धातु 
शारीरात अन्य ठिकाणी उपयोगिला जातो हे खरे नाही., 
एकतर तो धातु स्वझावस्थेत अभावितपणे बाहेर 
पडून जातो किंवा ज्याने इंदिय दमन यझास्वीपणे; 
केळे असेळ तर वृषणाचे धातु तयार करण्याचे, कालू 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संरय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


६१ 


नवभारत 


स्थगित होते. ब्रह्मचाऱ्यांच्या रंश्रातून तो धातु 
फिरूनं त्याला तेजोमय करते हा निव्वळ भास आहे. 
ती वस्तुस्थिती नाही. रक्तात जो भिनतो, फिरतो 
तो. आंतरिक द्रवच, व हा द्रव गृहस्थी व ब्रह्मचारी- 
मथ्ये सर्व सारवाच असतो. श्री. चांदोरकराना वाटणारे 
तेजोबल्य ही कपोलकल्पित कल्पना आहे. ही कल्पना 
ताणून श्री. चांदोरकर लिहितात, “ हे रसरसलेळे थुक्र 
जसे अश्रूतून तसे त्यांच्या ( ब्रह्मचाऱ्यांच्या ) घामातून 
प्रकट होते” आणि त्यामुळेच “ ब्रह्मदेवाच्या अश्रतून 
त्इक्षराज जांधवान जन्मळे व लकादहनानंतर हनुमंताचे 
श्रमळेल्या अंगातून निघाळेला घाम त्यानी समुद्रात 
गाळला असता तो ज्या मकरीने गिळला तिला त्या 
घामापासून मकराक्ष पुत्र झाला. ” गर्भसंभवाची ही 
दोन' उदाहरणे दंतकथेच्या पुस्तकात शोभतात. ती 
शास्त्रीय सत्ये असू दकत नाहीत, कारण गर्भसंभव 
स्त्रीच्या जननेंद्रियाच्या द्वारेच घडून येतो व गर्भाश- 
याच्या पिशवीतच त्या गर्भाचे संवधन होत असते 
हे शास्त्रीय सत्य आहे. 

श्री. चांदोरकरानी या प्रांतात आणखीही काही 
मजेशीर विधाने केली आहेत. समागमानंतर आपल्यास 
गंभघारणा झाल्याचे स्त्रीस तात्काळ समजते व त्याची 
स्वरणे ते सांगतात की अशा स्त्रीची संभोगतूमी होते, 
ओटीपोट'जड होऊन स्फुरण पावते, छाती धडघडते, 
अंगं रोमांचित होते इत्यादी, गर्भाची जशी जशी वाढ 
होतं जाते तशी ही चिन्हे गर्भारणीला होतात हे सत्य 


पण गर्भसंमव झाला रे झाला की ही चिन्हे तिला 
व्हावयाला लागतात असे म्हणणे बरोबर नाही, गर्भ- 
संभवाचा आणि संभोगतृप्तीचा अन्योन्य संत्रंध नाही. 
गभभसंभवावाचूनही संभोगतृप्ती होऊ शकते आणि 
गर्भसंभब झाला तरी संभोगतृत्ती घडून येतेच असे 
नाही, ह्या दोन्ही क्रिया वेगळ्या आहेत. त्यानंतर ते 
लिहितात की पुरुषगभे घट्ट बतुळाकार व कन्यागर्भ 
पिशवी वजा लंबगोल असतो. गर्भाचे हे वर्णन कल्पना- 
मय दिसते. ते शास्त्रीय सत्य बरीक नाही. 

एकंदरीत आयुेदाचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्यासाठी 
श्री. चांदोरकर यज्ञमेत्रांत व यातुविधीत शिरले, 
वनस्पतींच्या गुणांचे माहात्म्य वर्णन करते झाळे व 
शल्यशासत्रातील चाकूच्या साहाय्याने कन्यागर्माचे पुत्र 
गर्भात, मुलीचा मुलगा करण्यात व पत्नीचा पति 
करण्याच्या किमयेच्या दिवास्वम्तात इतके रंगून गेले 
की इतिहासज्ञाच्या काटेकोरपणाने ऐतिहासिक सत्य 
कोणते व दंतकथा कोणत्या इकडे त्यांचे दुलेक्ष झाले, 
अर्थात्‌ , ज्या वनस्पतीमध्ये ठैंगिक शारीरिक बिकृती 
दूर करण्याचे गुण संभवतात त्या वनस्पतीवर जरूर 
संशोधन व्हावे. वनस्पतीमध्ये हे गुण दिसून आल्यास 
आधुनिक वैद्यकाच्या औषधात या गुणी औषधांची 
भर पडून ते वैद्यक संपन्न होईल, हे. प्रयोग करणारे 
शोधक मात्र विचक्षणा बुद्धीचे व शास्त्रीय सत्य तोळून 
मापणारे असावयाल् पाहिजेत. 


- डॉ. र, भ. कर्णिक 


1; - महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरीळ उपाययोजना 


क! लेखक- चा, अ, दाभोलकर 
(ट्रे... ह ् 
१ कारा प्राज्षपाठ्याळामंडळ, बाई ( सातारा ) 


६्‌र 


एं ह 


क क 


"ऐञरञा उऊ 
"कखगघर चळत, 


कपाढाफफ़कि 
चप 8 


सार-संकलन 


विचारांची बळणे 

युरोपातील आजच्या विचारप्रवाहांचा आढावा 
घेताना एरिक बील म्हणतात : 

“ प्रथमदर्वांनी तरी युरोपमध्ये कोणताही महत्त्वाचा 
वैचारिक बदल झालेला नाही असाच भास होतो. 
मार्क्स आणि फ्राइंड हे अजूनही युरोपियनांचे बौद्धिक 
नेतृत्व करीत आहेत असेच वाटते, तथापि, युरो- 
पच्या वैचारिक विश्वाकडे पुन्हा काळजीपूर्वक पाहिले 
की, कुठेतरी काहीतरी निराळे दिस लागते. मार्क्स, 
फ्राईड आदि विचाखंतांच्या भव्य सिद्धांतांची 
मोहिनी अजून आहे खरी, पण त्यांची पकड सुटत 
आहे, 

*€ सध्या युरोपमध्ये एकाद्या तत्त्वासाठी जगणे, 
त्याचसाठी मरणे, त्याच्यासाठी सर्वस्वाचा त्याग 
करणे व सर्वस्वी वाहून घेणे अशी भाषा ऐकू येई- 
नाशी झाली आहे. तात्विक प्रश्नाबाबत मार्क्स काय 
किंवा आणखी कोणी काय, प्रत्येकाच्याच बाजूने 
काही थोडे म्हणता येण्यासारखे आहे; पण सर्वस्वी 
ग्राह्य असे काहीच नाही, असे विचार व्यक्त 
होताना दिसतात पण प्रत्येकजणच स्वातंत्र्य, न्याय, 
समता, लोकशाही, प्रगति वगेरे मोघम शब्दांना 
मान्यता देत असतो. आता ही मूल्ये सर्वानाच 
मान्य असल्यावर त्यासंत्रंधी विशेष असे ते काय 
राहिळे ? सर्वमान्य व वादातीत झाल्यामुळेच त्या 
दाब्दातीळ अर्थ संपला आहे. म्हणूनच युरोपीय 
विचाखंत कल्पनांपेक्षा योजनांची चर्चा करणे अधिक 
पसंत करतात, 

.. तेव्हा परिस्थिती अशी झाली आहे की 
युरोपीय जनतासुद्धा कोणाचेही नेतृत्व तो नेता 
ह्वातंतर्याची किंवा न्यायाची अभिवचने देतो आहे 
रणार नाही, त्या स्वातंत्र्याचा किंबा 


म्हणून मान्य क 
त अर्थ काय, तू नेमके काय देऊ 


न्यायाचा व्यवहारा 


अनुक्रमणिका 


६९ 


इच्छितोस व शकतोस असा प्रश्न नेत्यालाः टोकला 
जातो, | 

... राज्यश्ासत्रीय विचार हा अधिकाधिक 
वास्तव होत आहे. सरकार कोणत्या. तत्त्वाचे आहे 
यापेक्षा ते काय करते आहे व किती यरास्वीपणे 
करते आहे हे पाहिले जाते. म्हणूनच राजकीय पक्ष 
हे आता निरनिराळ्या तत्त्वपप्रणालीवर उभारलेले गट 
असे रहाणार नसून बहुधा त्याच तत्त्वांवर भिन्न 
भिन्न कार्यक्रम देणारे संघ होणार आहेत. 

,.. असे म्हणता येइल की. अलीकडे युरोप- 
मध्ये क्रांती अशी झालेली नाही, जे महत्वाचे 
बदळ झाळे ते अंतर्गत स्वरूपाच्या लोकक्रांतीच्या 
स्वरूपाचे असण्यापेक्षा परकीय हसतक्षेपांनी . झालेले 
बंडाळीचेच प्रकार अधिक होते. जी थोडी बंडे 
झाली तीही एकाद्या व्यवस्थेविरुद्ध मूल्यूत. स्वरू- 
पाचे असे लढे नाहीत, असमर्थे सरकार आणिं 
त्यांची कार्यपद्धती याविरुदधचे ते असमाधान होते, 
अगदी पूर्व जमनी, आणि हंगेरीतीलसुद्धा : बंडां- 
विषयी हे म्हणता येईल. काही ध्येये, तत्त्वेव 
त्यासाठी लढे अशा प्रकारची भाषा ही आता जुनी 
फॅशन म्हणून गणली जाते. 

या सर्व वृत्तींचा एक दृद्य परिणाम असा दिसतो 
की अलीकडच्या युरोपातील राज्यशास्त्रीय विमर्शात 
जे जे सांगितले गेले त्यात मोठा. तात्विक. आव 
असलेली मोघम, ढोबळ, सर्वसाधारण. स्वरूपाची 
अशी कोणतीही कल्पना सांगण्यात. आलेली .नाही., 

८: समोर उभ्या असलेल्या समस्या व त्यांची 
व्यवहार्य सोडवणूक एवढे काम आज विचारवंतांना 
पुरेसे वाटत आहे. ” क्यो 

- डीडेलस विंटर १९६४ ए,. ४९७४-०४ 
आजच्या प्रश्नांकडे पहाण्याचा अमेरिकेन राष्ट्राचा 
व जनतेचा सर्वसाधारण दृष्टीकोन कसा आहे हे 


संगणकीकृत 


नवभारत 


लिओनाडे क्रीगर यांनी आपल्या कल्याणकारी 
राज्याच्या कल्पनेवरील लेखात स्पष्ट केले आहे, ते 
म्हणतात :- 


“ आपल्या आजच्या या मानवी संस्कृतीतील 
कमीअधिक प्रमाणात सर्वत्र स्वीकारल्या गेलेल्या 
कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेच्या अनुरोधाने मी 
अंमेरिकेचा सर्वसाधारण प्रातिनिधिक असा दृष्टीकोन 
स्पष्ट करीत आहे. 

“ वस्तुतः कल्याणकारी राज्य या शब्दयो जनेत 
द्विरुक्त दोष आहे. आजपर्यंतच्या राज्यशास्त्रावरील 
सर्वे साहित्यात राज्याचे व्येय, जनतेचे कल्याण, हेच 
असते असे पुन्हा पुन्हा स्पष्ट केलेले आढळते. 
तेव्हा राज्य म्हटले की ते कल्याणकारी असायलाच 
पाहिजे, राज्याने केलेली प्रत्येक कृती किंवा कृति- 
शून्यताही त्याच लोककल्याणाच्या तत्वावर बरोबर 
किंबा चूक ठरू राकते, तथापि कल्याण या नुसत्या 
शब्दाने काहीही स्पष्ट होत नाही, राज्याच्या धोरणाचे 
काही परिणाम दिसतात त्यावरून कल्याणाचा हेतु 
होता किंवा नाही हे सांगणे नेहमीच शकय नसते. 
आणि म्हणूनच शेवटी कोणतीही राजकीय मीमांसा 
ही कल्याणांची सर्वसाधारण चिकित्सा न करता त्या 
कल्याणाचे दृष्य स्वरूप म्हणून जी विशिष्ट योजना हाती 
घेतलेळी असते तिच्या अनुरोधाने व्हावी लागते, 

“ जनकल्याण हे ध्येय जरी जुने असले आणि 
जनकल्याणाच्या विविध योजना जरी प्राचीन काळा- 
पासून आखलेल्या, प्रेत्यक्षात आणलेल्या व फसलेल्या 
दिसत असल्या तरी संध्या ज्याला आपण कल्याण- 
कारी राज्य असे म्हणतो त्याचे स्वरूप दुसऱ्या 
महायुद्धाने निश्चित केळेळे आहे. यात युद्धका- 
लीन सरकारी नियंत्रणे हा मूलभूत आणि महत्वाचा 
भाग होता, युद्ध समासतीनंतरही जनतेच्या सामाजिक, 
आर्थिक व्यवहारावर राज्याचे वाढते नियंत्रण ही एक 
कल्याणकारी कार्यक्रमाची गरज म्हणून मान्य होत 
आहे, तेव्हा यावरूनही हे स्पष्ट दिसते की कल्याण- 


कारी राज्यकल्पनेत काही नवा आदर्श आणला 
आहे असे नाही, तर स्थळकालानुसार नव्या गरजा 
नव्या प्रकारांनी पुऱ्या केल्या जात आहेत. 


“या काळातही अमेरिकेचे राजकारण आणि 
समाजकारण मात्र आपल्या पारंपरिक उदारमत- 
बादापासून फारसे दूर गेलेळे नाही, अमेरिका हे 
असे एंकच पाश्चिमात्य राष्ट्र आहे की जेथे समाज- 
वादी चळवळीचे दडपण अजूनही प्रभावीपणे राज- 
कारणावर पडलेले नाही. वाचा अर्थ अमेरिकेच्या 
राजव्यवहारात लोककल्याणाचा हेतु नाही किंवा तो 
हेतु असून साधला जात नाही असा मुळीच नाही, 
फक्त युरोपीय राज्ये आणि समाज हे काही तत्त्वे 
शोधून काहून ती देशाच्या राजकारणात व नियं- 
अणाच्या व्यवहारात घाल पहात आहेत असे दिसते. 
तर अमेरिकन राज्य आणि समाज नत्रीन कल्याण- 
कारी योजना आणि नियंत्रणाच्या व्यवहारात, तो 
"यवहार म्हणून मान्य करून, काही तत्वे आहेत 
की काय याचा शोध घेत आहे, ?? 

- जरनल ऑफ दि हिस्टी ऑफ आयडियाज्‌ 
व्हॉ. २४ क्र, ४ परू. ५५४-५६८ 


( पहिल्या उताऱ्यात युरोपीय राजकारण तत्त्वांच्या 
जंजाळातून बाहेर पडून अधिकाअधिक वास्तव कसे 
होत आहे हे एका लेखकाने दाखविले आहे. तर 
इसऱ्या उताऱ्याचा लेखक अमेरिकेचे धोरण अधिक 
व्यवहारनिष्ठ, अधिक वासव असन युरोपीय राज- 
कारण अजूनही कुठल्यातरी तत्वामोवती घुंट्मळते 
आहे असे सुचवीत आहे, या दोन मतातील भिन्नता 
ब विसंगति मनोरंजक आहे. तथापि या विसंगती- 
उनडड्डा दिसते ते हे की युरोपातही व अमेरिकेतही 
ग्रंथनिष्ठ, तत्त्वनि्, कल्पनानिष्ठ किंवा व्यक्तिनिष्ठ 
अशा राजकारणातून बाहेर पडून वास्तव आणि 
व्यवहारी राजकारण स्वीकारणे हाच या काळात 
महत्त्वाचा विचार ठरू शकतो असा एकच सूर स्पष्ठ- 


पणे निघत आहे, ) 


*॥४०॥202७--><< 


६४ 


अनुक्रमणिका 


0: पु 


न्क्र्ढ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


[२९त. ॥४०. 8, 5177 नवभारत 
(39383 €3€3€38€3€3€338383€%%€%€>*%€3€>€>€ €>€>€%€3€>€3€>€>€3ि 


ण १ 
र र. 
४ ह, 


"के टि 7! जळ 


-"सवे संकटे, अडथळे दूर सारून 
ळोकशाही समाजवादाच्या 
दिशेनें प्रगतीची वाटचाल झाली पाहिजे. 
आय आपण जो गार्ग चोखाळतो आहोत 
त्यावरील आपल्या निष्ठेचा पुनरुचार्‌ करु या. 
त अन्याय ह्यांना मूठमाती दिली पाहिजे. 
पार्कतक स्थातञ्य, निष्ठा, प्रामाणिकपणा 
आणि कार्यक्षमता हाच जेथें मानदंड 
मानण्यात येईेळ अ्ञा समाजाची 
आपणाला मारतात 
करावयाची आहे त्याची आठवण यी 


--- घ्येयाच्या दिशेने आगेकूच करूया 


प्रसिद्धि संचालक, महाराष्ट्र शाय ी 
€>€9896889€9€989€89€988988 8888888686: 


इ €3€3>€3€:€9€>€>€>€3€>€>:€3>€>€9€>€>€>€>€>€>€>€9€><€>€>€>€>€>€5>€3>€3<€3€53€53€>€3<€9>€93€>€>€ 


2 आ 


-करखखगघरचिठ्जचज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


रं 


(क €>€3€€>:€>€>€>€>€>:€9 €3€€€3€€>€>€>€€3€>€>€>€>€9> €3€3*€3€3€3€3€3€>€>€9€>€9€>€9€>€3 


स्ड:€क€3€ते 


